२९.४ मानस्टरिझ (मठ) ह्यांचा नाश, [आठवा हैन्री 


प्राचीन काळीं, इंग्लिदहा लोक विद्याचारहीन असून, त्यांमध्ये 
मंक्‍्स (जोगी ) ह्यांनी किती कल्याणकारक गोष्टी केल्या होत्या हें पा- 
इण्यांत आलेंच आहे. परंतु जोग्यांचे मठ उत्तरोत्तर संपत्तिमान होत 
वाळले, आणि खरें काम करावयाचें कमी कमी होत गेलें, तसतसा 
आळस, आणि स्वासंयम किवा यथेच्छ उपभोगप्रवृत्ति, त्या .मठांतून 
द्रिरली. मंक्स ( जोगी ) आणि नन्स ( जोगिणी ) ह्यांपैकी पुष्कळ 
फार अज्ञान, आणि अनीतिमान, होत्या, आणि वृल्सीनें, पोपाच्या 
मंजुरीने, ह्यापूर्वीच, कांही मठ नाहीसे करून, त्यांच्या जागीं पा- 
ठशाळा बांधल्या होत्या. क्राम्वेळ्लाला राजाकरितां द्रव्य पाहिजे 
होतें, तो तर वूल्सीहूनही पुढें गेला; आणि 
मानस्टरेझशचा  कन्मरच्या साहाय्याने त्याने, हीं पडतपो- 
(मठांचा ) नाझ, एकांतवास त्याने 
१५३६, १५३९. शीची किवा एकांतवासाचीं स्थाने, म्हणजे 
मठ, चटसारे ल्यास नेले. त्यांपैकी लहान 
लहान १५३६ त, आणि मोठे मोठे १५३९ त मोडले. त्या मठांतले 
जोगी आणि जोगिणी ह्यांना, कांहीस लहान लहान बेठी वेतने देऊन, 
आणि कांहीस त्यांवांचूनही, अशी वाटेस लावली. मठ मोडल्या- 
पासून उत्पन्न झालेल्या द्रव्यापैकी बाकी राहिलेल्या द्रव्याचा कांही 
माग, जहाजे बांधणे, कथीड़लांतील ( बिशपांच्या गाद्या असलेल्या 
देवळांतील़ ) चाप्टर्स ( धर्मोपदेशकांच्या मंडळ्या ), आणि नवे 
विशप्रिक्स ( बिशपांच्या जागा ), ह्यांना स्वास्थ्ये करून देणे, आणि 
केंब्रिज एथे ट्रिनिटी नांवाचें कालेज (पाठशाला) स्थापणे, ह्या 
कामांकडे खर्चे झाला. परंतु त्या द्रव्याचा बहुतेक अंश राजाकडे 
गेला, आणि त्या मठांची जमीन बडे लोकांना दिली, किंबा लांनी 
फारच थोड्या किंमतीर्ने विकत घेतली. क्राम्वेळ फार कडक, रीतीनें 
अमल करीत हौता, आणि मंकांनीं कांही प्रतिकार केला नाही 


११५३६] रेफमेशन (घर्मसुवारणा), २९७५ 


तरी, हा सांगितलेला सारा कारभार दंगेधोपे झाल्यावांचून तडीस 
गेला नाही. 
मधल्या काळांत हेन्री एक नवी बायको करून चकला होता.. 
१५३६ त (राणी काथरिन आपल्या 
आन बुलिनचा शि- भयाण निर्जन राजंभदिरांत मरण पावल्यावर 
रच्छेद आणि जेन सी- . यानी य य यपत्यांली 
मरश्ी लयन, १५३६. थोड्या महिन्यांनी) त्याने, आपल्याशी बेइमान 
झालीस, आणि तुझे दुसरे कित्येक प्राणप्रिय 
आहेत असा, आन बुलिनवर दोषारोप केला. तिची चोकशी 
करून, त्याच सालांतील मेच्या १९ व्या तारिखेस, तिचा शिरच्छेद 
केला. दुसऱ्याच दिवशी, आन बुलिनच्या मानाच्या दासीपेकीं एका 
जेन सीमर नांवाच्या स्त्रीशी त्याने टम केळे, आणि आन बलि- 
नची मुल्गी, राजपुत्री एलिझाबेथ, हिला, तिची सावत्र बहीण 
मेरी हिला पूर्वी ठरविलें होते त्याप्रमाणे, अपलीभव ठरविलें. 
असला हा अन्याय, आणि करुणेचा घोर अभाव, ह्यांनी सवे 
राष्ट्रांतील लोकांच्या मनाला धक्का बसण्याला चुकला नाहीं. इंग्लॅ- 
डच्या उत्तरेकडील ठोक तर, काम मिळत नसल्यामुळें, व मान- 
स्टारेशचा एकाएकीं नार केल्यामुळे, अगोदरच तडफडत होते. 
शिवाय, ते नव्या धर्माचा देष करीत 
ह ल रक प. होते; आणि आतां एक जबरदस्त बंड 
“ उठले, त्यांत बडे लोक आणि दोेतकरी ह्या 
दोन्ही प्रतींचे लोक सामील झाले, मेरीला गादीची वारस ठरवावी, 
जुना धर्म पुन: प्रवृत्तीत आणावा, आणि क्राम्वेळाला कामावरून 
काढून टाकार्वे, हें त्या बंडवाल्यांचें मागणे होते. परंतु तो प्रधान 
क्रामंवेक त्यांना पुरून उरण्यासारखा भारी खंब्रीर होता. त्वानि 
आांपल्या हेरांच्या दारे त्यांचे सारे बातबेत समजून' घेतले; त्यांना 


२९६ टामस कम्वेश् ह्याचा अपक्ष. [आठवा हेन्री 


पुष्कळ वचनें दिलीं, आणि शोबर्टी त्या दंगेखोरांना वाटेस ला- 
वले. ह्या बंडाला “ पिल्‌भ्रिमेज आफ प्रेस,” म्हणजे हेश्वर- 
प्रेरणेची यात्रा असं म्हणत; त्या यात्रेच्या पुढाईतांना पुढें कांहीं 
महिन्यांनीं पकडलें, आणि त्या उत्तरेकडील बडे लोकांपैकी पुष्क- 
ळांना देहांतशासर्न केलीं. ह्याच वेळेच्या सुमारास क्राम्वेछ्ाने 
इंग्लंडच्या पश्चिम भागांत दुसरें एक बंड झालें होतें तें मोडले. 
त्या बंडांत त्याने चौथ्या एड्‌्वडोचा नातू, एक्झीटरचा मा- 
किस, आणि साल्झ्बरीची वृद्ध कोंटेस्स, मागरेट षान्टाज- 
नेट, ह्या दोघांना धरून केदकेलें, आणि पुढें त्या उभयतांचा 
शिरच्छेद केला. 
इतक्यांत, शेवटी, एक राजपुत्र जन्मास आला. १५३७ त 
आक्टोबरच्या १२ व्या तारिखेस, जेन सी- 
वला ही न मर्दा पुत्र झाला, आणि नंतर दोन ता. 
आक्टोबर १३५३७,  सांनीं ती वारली. त्या पुत्राचे नांव एडवडे 
ठेवले, आतां राज्यांत दोन पक्ष झालेले 
होते. एक प्राटेस्टंट अथवा नवा धम ह्याचा पक्ष; ह्या पक्षाचा 
मुख्य जेन सीमरचा भाऊ आणि एडवर्डाचा मामा, हर्टफर्डचा 
अले, हा होता, ह्या पक्षाकडे क्राम्वेछृचें मन ओढ घेत होते. दु- 
सरा पक्ष क्‍्याथलिक किंवा प्राचीन धर्म धरून राहिला होता, 
आणि त्या पक्षाचे मुख्य, नाफेकचा ड्यूक आणि त्याचा पुत्र 
सरीचा अले, हे होते. ते प्राचीन बडे लोकांपेकी होते. क्राम्वेछ 
हा, जमेनींतील प्राटेस्टंटधर्मी राजांशीं कट करण्याविषर्यी चिता- 
तुर होता, त्याने हेन्रीला नव्या बायकोकरितां प्राटेस्टेंटघमी 
कीव्हझची आन, नांवाची राजपुत्री, हिला पसंत केलें, दुर्दैवाने ती 
साधी आणि अडाणी बायको होती, आगि हेन्रीला ती इतकी अ- 


१५४०] टामत क्राम्वेळ ह्याचा अपकर्ष, २५्क 


प्रिय झाली की त्यानें सहा महिन्यांनंतर तिला दूर केळे. ह्या एका 
गोष्टीने क्राम्वे्ञाचा नाश झाला. आप- 
्रीव्हझची आन हि- ल्याला अद्या खोटसाळ स्थितींत घातल्या- 
च्याक्लीं विवाह आणि तु- 
टातूट, १५४०. बद्दल हेन्रीला क्राम्वेद्लाचा इतका राग 
आला कीं, कौन्सिलाच्या दिवाणखान्यांत 
( तेथील सारे लाडूंस त्या क्राम्बेळ्लाचा द्वेष करीत होते ) १५४० 
त जूनच्या १० व्या तारिखेस, त्याने त्याला केदकरविलें. तेव्हां का- 
म्वेज्वाने आपली टोपी जमिनीवर केंकली; आणि तो ओरडून म्ह- 
णाला, “मीं केलेल्या चाकऱ्यांचें हे प्रतिफळ ना ! तुमच्या इमानावर 
मी तुम्हांस पुसतो, मी विश्वासघातकी किंवा राजद्रोही आहे ना!” 
ता ह्याचे त्याला कांहींच उत्तर मिळालें नाहीं, 
ळाळा दंहांत- तेव्हां तो म्हणाला, “ माझा जलदी निकाल 
शासन होतें, तारीव २८ ु बंदिखान्या 
नूलई १५४०, करा, आणि मला बंदिखान्यांत कुजत प- 
डून राहूं देऊं नका.? पुरढे थोड्या दिवसांनी 
पार्लमेंटांत, आपल्या बचावाकरितां त्याला कांहीं बोठूं न देतां, 
गुन्हेगार ठरविले, आणि टौअर हिल ( टेकडी )वर १५४० त 
जूलडंच्या २८ व्या तारिखेस त्याला देहांतशासन केलें 
ज्या दिवशीं हेन्रीच्या विश्वासू प्रधानाला देहांतदंड झाला 
त्याच दिवशीं हन्रीनें आपली पांचबी 
बायको काथरिन हाउअ्ड हिच्याशी 
लझ केलें. ती नाफेकच्या ड्यूकाची पु- 
तणी किवा भाची होती. आपलें वर्तन, रेफर्मेकानकडे, म्हणजे 
थ्ेसुधारणेकडे, फारच जवळ जाऊन पोहोचले, अशी हेन्रीला 
झापूर्वीच भीति वाटूं ठलागळी होती. म्हणून तो. आतां. प्राचीन 
धर्मोरचे पालन करणारे होते त्यांकडे वळला. त्यानें पालेमेंटाकडून 


काथरिन हाउअर्ड 
हिच्याशी लग्न, १५४०. 


र्प्ट रॅफर्मेशन (धर्मसुधारणा), [आठवा हेन्री 


प्राटेस्टंटधर्मा लोकांविरुद्ध एका कायद्याचा मसुदा पसार कर- 
विला; आणि क्राम्वेल्लाच्या मृत्यूनंतर दोन दिवसांनीं, देहांतशा- 
सन करण्यासाठीं एका गाड्यावर सहा पुरुष घाळून नेत आहित, 
असा तमाशा दृष्टीस पडला. त्यांपैकी तीन क्याथलिकपंथी होते, 
त्यांनी राजाचा धर्मसंबंधाने सरवेश्रेछ अधिकार अमान्य केला होता; 
आणिं तीन प्राटेस्टंटपंथी होते, त्यांवर पाखंडी म्हणून दोषारोप 
होता. दुसऱ्या हेन्रीच्या काळापासून ह्या कारकीदीपर्यंत इं- 
गिलश राजाचा “लाड आफ॒ आयलेड” (आयलेडचा अमीर) 
असा किताब होता, त्याच्या बदली, हेन्रीने १५४१ ह्या सालीं 
“किंग आफ आयलेड” (आयलेडचा राजा) हा किताब पहि- 
ल्यानेंच घेतला. त्याचे काथरिन हाउअडे हिच्याशी झालेलें लभ 
फार दिवस टिकले नाहीं, कारण तिजकडून 
काथरिन हाअर्डचा चूर्वी गैरसाळ आचरण घडलेले होते असा 
ज्षिरच्छेद, १५४२. व ह. 
शोध लागला. तिजबिषयी पुष्कळ का- 
कळूत यावी खरी, परंतु लया गोष्टीने ती राजाची प्ली होण्याला 
नालायक झालेली होती. तिचा १५४२ त फेब्रअरीच्या १२९ व्या 
तारिखेस, शिरच्छेद केला, आणि पुढल्या सालीं हन्रीने काथरिन 
पार हिच्याशी विवाह केला. ती लाच्या पाठीमागे वांचली. 
आतां आपल्या अल्पवयस्क एडूवर्ड नांवाच्या पुत्राचे पुढे 
कर्से होईल म्हणून राजाला चिंता उत्पन्न होऊं लागली. स्काटांची 
राणी मेरी ही, १५४२ त तिचा बाप वारल्यावर, तान्हे मूल 
होती (२८२ वें पृष्ठ पहा ), तिच्याशी एडवडाोचें लम करण्या- 
साठीं मागणी घाळून वाड्निश्रय करून ठेवण्याबिषयीं त्यांने प्र- 
यक्ष केला. परंतु तो प्रय्न सफल झाला नाहीं, आणि स्काटूहे' 


१५४१७] रेफम्रेशन ( घंग्रेसुवारणा), २९९. 


आणि फ्रान्स ह्या देद्यांशीं युद्धे रडतखडत चालली होती. 
फ्रान्साशीं चाललेल्या युद्धांत हेन्रीने बूलोन शहर घेतलें. 
एडवर्ड व्यवहारक्षम वयांत येई तोंपर्येत, आपल्या पश्चात्‌ रा- 
ज्यकारभार चालविण्यासाठी, त्यानें आतां उभय मतांच्या ( घ- 
मोच्या ) लोकांचे निवडून एक कोन्सिल नेमले. ह्या निवडलेल्या 
लोकांमध्ये एड्वडोचा मामा, हर्टफडेचा अलं, हा एक होता, 
त्याचें ह्या वेळच्या सुमारास राजावर ( हेन्रीवर ) भारी वजन बसत 
चाललें होतें. प्राटेस्टंटपंथा पक्षाने, क्रा- 
र. इंम्लिश्क भाषत लि- न्मराच्या साहाय्याने, लिटनी ( प्रार्थ- 
टर्जि ( सामाजिक उपा- 
सनापद्धति)चाळ केली. नेची पर्द्धात), क्रीड ( विश्वासनीय घमे- 
सूत्रसंग्रह ), कमांड्मेन्ट्स ( ईश्वराच्या 
आज्ञा ), आणि लाडूस प्रेअर (ईश्वराची प्राथना ), एतद्विध लि- 
टर्जी ( सामाजिक उपासनापद्धति ) इंग्लिदा भार्षेत तयार कर- 
वून, पूर्वी चालत असलेल्या लाटिन भाषेतील उपासनापद्धतीच्या 
बदली, ती दररोज सकाळी व संध्याकाळीं वाचण्याकरितां प्रडृत्तींत 
आणविण्याचा प्रयत्न केला, तो सुफल झाला. 
हर्टफडोला, नाफेकच्या ड्यूक्ाच्या वजनदारीविषयीं फार 
भीति वाटूं लागली, म्हणून, राजप्रतिनिधित्व बळकावयाचा त्या- 
ड्यूकाचा इरादा आहे असें त्या हटेफडीनें राजाच्या मनांत म- 
राबेळे, आणि ह्या शिकवणीने त्याने हेन्रीला आपलें शेवटचे कूरकर्म 
करावुयास लावलें. हेन्रीने त्या ड्यूकाला पकडवून टौअरमध्ये 
टाकलें, आणि त्याचा पुत्र, सरीचा अले, ह्याचा वध करविज्ा, 
असें म्हणतात कीं, त्या ड्यूकाचा वघ करण्याचा दिवस देखींळ 
हेन्रीने ठरविला होता, इतक्यांत खुद्द हेन्रीलाच मृत्यूने गांदूस, 


३०५ रेफरमेशन (धर्मसुधारणा). [आठवा हेन्री 


त्याच्या हाताची शक्ति खुंटबिली. तो फार दिवसांपासून, औजड 
आणि अशक्त होत चालला होता, आणि १५४७ त जान्युअरीच्या 
२८ व्या तारिखेस तो मृत्यु पावला. 

हेन्रीच्या कारकीरदीचें इंग्लंड किती कणी आहे ह्या गोष्टीचे 
स्मरण झालें म्हणजे, मनुष्य ह्या नात्याने हेन्रीला किती थोडा 

सक्‍्सेद्रानचा ऑक्ट माने देववतो ही गोष्ट मनांत येऊन खेद 
म्हणजे गादीवर कोणीं वाटतो. एडूवडोनें आपल्या मागून गा- 
कसकसें बसावे ह्यावि- दीवर बसावे, आणि त्याला संतति न हो- 
या ईल तर त्याच्या मागून मेरीने, आणि तिच्या 
मागून एलिझाबेथ हिने गादीवर बसावे; जर तीं तिघेंही संतति न 
होतां मरण पावलीं तर गादी आपली धाकटी बहीण मेरी हिच्या 
मुलांना मिळावी असें हेन्रीच्या मृत्युपत्रांत ठरविलेले होते. ती 
त्याची बहीण मेरी, बाराव्या लूडेंची विधवा, होती, तिने सफ- 
कच्या ड्यूकाशीं पुनः विवाह केला होता. हेन्रीनें केलेल्या 
व्यवस्थेवरून दिसून येईल की, त्याची वडील बहीण मागेरेट 
हिची नात, जी स्काटांची राणी मेरी, हिला त्यानें एका बाजूस 
ठेविलें होते. पुढें एक “ सक्‍्सेशनचा आक्ट ' म्हणजे गा- 
दीवर कोणीं कसकसे बसावे ह्याबिषयीं कायदा केला, त्यांत राजाने 
आपल्या मृत्युपत्रांत व्यवस्था केल्याप्रमाणे त्या त्या इसमांस गादी 
मिळावी असें ठरविलें होतें. त्या कायद्यावरून, प्राचीनकालीं लोक 
राजा निवडून नेमीत होते, तेव्हांपासून काय उलटापालट होत 
आली, हें दिसून येतें. 


५५४७] सहावा एडवर्ड, ३१०१ 


भप्रकरण ५४, 
दोहों धर्माच्या दरम्यानचा झगडा. 


सहावा एडवर्ड, १५४७--१५५३., | मेरी, १५५३-१५७-८., 


पुढल्या दोन कारकीर्दी मिळून फक्त अकरा वर्षेपर्यंत टिकल्या. 
त्या दोन्ही कारकौीर्दी, म्हटल्या म्हणजे, तो एक दोहो धर्माच्या 
दरम्यान सतत चाललेला झगडा होता; सहावा एडूव्ड हा 
राजा झाला तेव्हां बयाने फक्त दहा वषांचा होता. त्याचे अ- 
ध्यापन, आणि शिक्षण, हढ प्राटेस्टंटमती 
पुरुषांकडून झालेलें होते, आणि तो विचारी 
आणि बुद्धिमान होता त्यामुळें, धर्मसंबंधी 
गोष्टीविषयी त्याच्या वयापलीकडे त्याला कळकळ वाटे. त्याचा 
मामा, हटेफडेचा अलं, हा हेन्रीच्या मृत्युपत्राप्रमाणे समर्सेटचा 
ड्यूक झालेला होता. तो राजप्रतिनिधित्वाचा अधिकार दिलेल्या 
कौन्सिलाचा यक्तिप्रयक्तींनी अध्यक्ष झाला, आणि त्याने लवकरच 
त्या पोरवयाच्या राजाची समजूत करून त्या- 
समरसेट्या डथूक कडून आपणाला प्रोटेक्टर, म्हणजे राज्यसं- 
प्रोटेक्टर (राड्यसंरक्षक) ।_“* बु घेतले 1 यामळे द्वतीं 
होतो. रक्षक, करवून घेतलें. त्यामुळे त्याच्या हातीं 
बहुतकरून सर्वश्रेष्ठ अधिकार आला. तो 
आस्थेवाईक पुरुष होता, आणि त्याचा इरादा चांगला होता, 
परंतु तो, दुराग्रही धर्मसुधारक, आणि संपत्तीचा लोभी, असून, 
शाहणा मुतसही नव्हता. 


त्याने आरंमाठाच स्काटुंडांतील प्राटेस्टंट लोकांशी तह केला, 
आणि स्काटांकडून, त्यांची राणी राजपुत्र एडवर्ड ह्याला लका- 


सहावा एड्वडे हा 
निक्षीचा प्राटेस्टंट होता. 


३०२ | धमाचा झगडा. [सहावा एड्व्ड 


साठीं जबरीने देववावी म्हणून, यत्न करण्यासाठीं त्यांने फोज जम- 
विली. एडिंबरोनजीक पिंकीछोी एथे 
१५४७ च्या सेप्टेंबर महिन्यांत लढाई 
झाली, तींत त्याने त्यांचा खरोखर पराभव- 
ही केला. परंतु त्याला इंग्लंडास माघारें येणे भाग आलें, आणि 
त्या मोहिमेपासून कांही फायदा झाला नाहीं. स्काटांना त्या प- 
राभवाने तैष येऊन, त्यांनी त्या अल्पबयस्क राणी मेरीला फ्रान्स 
देशीं पाठविण्याची त्वरा केली. तेथे तिन पुढें दहा वर्षांनीं ते- 
थल्या डाफिनाशीं ( फ्रान्स देशच्या राजाच्या बडीलपुत्राशीं ) 
विवाह केला. 

इंग्लंडांत समसंट आणि आचचेबिश्षप क्रान्मर ह्यांनी 
प्राटेस्टंट धर्मसंबंधी सुधारणा मोठ्या झपाट्याने एकदम पुढे 
रेंटीत नेण्याला आरंभ केला. लॉलडूसांच्या विरुद्ध असलेले सर्व 
कायदे, आणि आठव्या हेन्रीचे प्राटे- 
स्टंट लोकांविरुद्ध केलेले सहा कानू, हे रद्द 
करण्यासाठीं एक कायदा पसार केला. धघ- 
मोंपाथ्यायांना लन करण्याची परवानगी दिली. देवळांतून क्‍्याथ- 
लिक मास्स ( क्याथलिकपंथांतील प्रभुभोजन नामक संस्कारपूर्वक 
उपासना ) करण्याची मनाई केली, आणि सव मूत, किंवा प्रतिमा 
ह्यांचा नाश केला. १५४८ त कामन प्रेअरचे ( सामान्य प्राथ- 
नेचें) इंग्लिक्का भाषेंत रचलेलें पहिलें पुस्तक उपयोगांत आणलें, 
आणि ““आक्ट ऑफ्‌ युनिफॉ्मिटि ”/ ( प्राथना, उपासना, 
इत्यादिकांची एकरूपता हीविषयीं कायदा ) नांबाचा कायदा केला; 
त्यानें देवळांत धर्मापदेशकांनीं त्या पुस्तकाहून दुसरं कोणतेही उ- 
:_ पासनेचें पुस्तक वाचूं नये अशी बंदी केली, आणि लोकांनी नवीन 


स्काटुंडावर निरथक 
हल्ला, १५४७, 


प्राटेस्टंटथमसंबंधी 
सुधारणा. 


वभपरीत घमीचा झगडा. ३०३ 


धर्मास अनुसरळेंच पाहिजे असा निर्बेध केला. ह्याशिवाय क्रान्म- 
राने, जे जे परदेशीय प्राटेस्टंटधर्मा इंग्लंडांत येत, त्यांचें 
आगतस्वागत करण्याचा उद्योग मांडला. हे प्राटेस्टंट स्पेन 
आणि नेदलेड्स ह्या देशांतून पळ पळून येत होते. त्या देशांत 
पांचव्या चालेसाच्या अमलांत इन्क्निझिशन ( धर्मसमीक्षण- 
सभा ) नांवाच्या एका न्यायाच्या गुत कोडतापुढें, क्‍्याथलिक- 
यंथाच्या संबंधाने सर्व पाखंड्यांचा, नानाप्रकारच्या शरीरांना पीडा 
करून, छळ होत होता. 
शहरवजा गांवांतून, नवीन धमापासून आपणांला किती स्वा- 
तंत्र्य मिळते हे लोक समजत होते, म्हणून त्या गांबांना हे केरफार 
आनंदप्रद झाले, परंतु आडवळणी खेड्यापाड्यांच्या प्रदेशांतून 
लोकांना “ मास्सचा ?' ( प्रभुभोजनपूर्वक उपासनेचा ) अभ्यास 
पडलेला होता, म्हणून ते त्या प्रकारच्या उपासनेकरितां मोठ्याने 
ओरड करूं लागले; आणि १५४९ तल्या व्हिटमन्डे ( इस्टर 
नांवाच्या सणापासून सातवा सोमवार ) ह्या दिवशीं सांफड को- 
नाता ताना टनी नांबाच्या खेड्यांत ए्‌क बंड उठलें. तें 
डेव्हन्शायर आणि कानेवाल ह्या दोन्ही 
कोंटींभर पसरले. बंडवाल्यांनीं एक्झीटरला वेढा दिला, आणि 


लाडे प्रे ह्याने जमन आणि इटालियन फोजेच्या मदतीने मोठ्या 
प्रयासाने त्यांचा पराभव केला. 


त्याच वेळीं नाफेक नांवाच्या कोंटींत शेतकरी लोकांमध्यें दुसरें 
एक बेंड उद्भवले. चहूंकडे फार असंतोष 
>? उत्पन्न झाठेला होता. समाईक गायराने 
आबारे घालून कुडल्यामुळे, आणि काम 
. मिळेनासे झाल्यामुळें, सर्व देश, रिकामटबळे, उनाड, भणेगमि- 


नाफेकांतीक बंड 
१५४९, 


३०४ धमोचा झगडा. [सहावा एड्वड 


कारी, आणि चोर ह्या लोकांनीं भरून गेला; आणि तक्यांत धा- 
न्याचा पुरोठा थोडा, आणि नाणें हीणकस केलें, ह्या दोहो गोष्टींनी, 
हालअपेष्टा फार वाढली. आठव्या हेन्रीच्या कारकीदीच्या अ- 
खेरीच्या भागांत, रुप्याची नाणीं पाडतांना रुप्यांत पुष्कळ हीण 
मिसळून, त्या राजानें ५०००० पौड उ- 

नाणी हीणकस केटी त्पज्न केलेले होते. त्यामुळें, प्रत्येक नाणें 
ज्ञातात, चे चें रं 
जितक्या मोलाचे म्हणबी त्याहून त्याचे ख 

मोल फार कमी झालें; आणि आतां अमेरिकेतून सोनं, आणि रुप, 
ह्यांचे ढिगावर ढीग येऊं लागले, त्यामुळें नाण्यांचे मोल फारच 
उतरलें. हळू हळू शिलिंगाचें खरे मोल फक्त सहा पेन्सांइतर्के झाले; 
तह्शांत प्रत्येक माणसाला कामाबद्दल मजूरी, किवा, नाण्यांची संख्या, 
मिळे, ती पहिल्याइतकीच राहिली. अशी स्थिति असतां, पाले- 
मेंटाने, १५४८ त, व्हेग्रन्सी, म्हणजे उनाडकी, किंवा भटकेपणा, 
ह्याच्या विरुद्ध सख्‌त कायदा केला, जणू कीं, कामधंदा किंवा पैसा 
मुळींच मिळत नसतांही, माणसें काम करून आपल्या श्रमाचे प्र- 
तिफळ मिळवू हकलीं असती. डशोवटीं १५४९ त, नारिचजवळ 
एका राबट केट नांवाच्या कातडीं कमावणाराच्या हुकमतीखालीं 
वीस हजार लोक जमले, आणि राजाच्या फोजेचा पराभव करून, 
त्यांनी हक्काने मागणीं केलीं तीं येणेंप्रमाणें; गरिबांना होणाऱ्या जा- 
चांची दाद घेऊन त्यांचा परिहार करावा, आवारें घाळून गायराने 
कुडण्याची मनाई व्हावी, आणि राजाच्या प्रधानांना फांटा द्यावा. 
लाडे वारिक ह्याने ते बंड जमन फोजेच्या मदतीनें मोडले; 
परंतु इतके पुष्कळ बखेडे झाल्यामुळें लाड समर्सेट हा लोकांना 
फार अप्रिय झाला. तो श्रीमंत होऊन उद्दाम झाला होता, 
आणि त्यानें स्ट्रांड नांवच्या लंडनच्या भागांत आपणाकरितां 


| १५५२] नाणीं हीणकस केलीं. ३०५ 


समर्सेट होस ( समर्सेटचा वाडा ) ह्या नांवाची भव्य टोलेजंग 
हवेली बांधविली. शिवाय, ह्याच वेळीं, त्याने प्रत्यक्ष आपला 
भाऊ, आडूमिरल ( अरमाराचा अध्यक्ष किवा मुख्य ) सीमर, 
ह्याला धरून केदकरवून ठार मारविलें. त्या सीमराने काथरिन 
पार हिच्याशी विवाह केलेला होता, आणि ती वारल्यानंतर, तो, 
राजपुत्री एलिझाबेथ हिच्याशी विवाह करण्याच्या, आणि तरुण 
राजाजवळून आपल्या भावाचे उच्चाटन करून आपण त्याच्या जागीं 
संरक्षक होण्याच्या, प्रयत्नांत होता. हा भावाचा खून जरूर होता 
असे मानलें तरी देखील, त्या गाष्टीने राष्ट्रां- 
तील लोकांच्या अंतःकरणाला धक्का दिला, 
आगि कोन्सिलाने समसेटाला राज्यसंरक्षक 
हा अधिकार जबरीने सोडून देण्याला लावलें. पुढे तो तीन वर्षैपर्यत 
कौन्सिलांत राहिला होता, आणि नंतर वारिकच्या अलोनें, त्याच्या 
भारदस्तीला मिऊन, पालेमेंटाकडून त्याला दोषी ठरववून, १५५२ 
त जान्युअरीच्या २२ व्या तारिखेस त्याला देहांतशासन करविले. 
हा वारिकचा अले, जान डडूले, आतां राज्यसंरक्षक 
झाला. सातव्या हेन्रीकरितां पैसा जबरदस्तीने उकळणारा 
जो डडूले त्याचा तो पुत्र होता. तो आपलेंच हित पाहणारा पुरुष , 
होता. परंतु जरी तो समर्सेटाहून चांगला प्रजांपालक असता, 
तरी देखील, नाण्यांचे मोळ कमी झाल्या- 
मुळे, आणि कामधंदा मिळेनासा झाल्या- 
मुळें उत्पन्न झालेली दैना त्याच्याने नि- 
वारबली नसती. तोही प्राटेस्टंटांनाच अनुकूल होता. वबुइन्चे- 
स्टरचा बिशप, गाडिनर, आणि. लंडनचा बिशप, बान्नर, 


ह्यांना प्राचीन धर्ममतांचा अभिमान धरल्याबद्दह टोअरमध्ये 
2०८ 04% 


समर्सेटालळा ठार 
मारविलें, १५५२. 


वारिकचा अले रा- 
ञ्यसंरक्षक होतो. 


३०६ धर्माचा झगडा. [सहावा एड्वड 


कैदेत टाकलें, आणि त्यांच्या जाग्यांवर लाटिमर आणि रिडले 
हे दोघे प्राटेस्टंट बिशप नेमले. १५५२ त दुसरे एक प्रार्थना- 
पनज, पुस्तक, आणि दुसरा युनिफामिटीचा 
आल टीचा उब्रा आक्ट ( एकल्पतेचा कायदा ) करवून 
र * प्रसिद्ध केला, आणि एड्वडोची बहीण 
मेरी ही क्याथलिक होती, तिनें आपल्या खासगी भजनमंदिरांत 
:: मास्स ?? ( प्रभुभोजनपूर्बक उपासना ) श्रवण करूं नये असात्या 
तरुण राजपुत्राने आग्रह धरला. ह्या त्याच्या धर्मसंबंधी कळकळीने 
स्पेन देशाशी युद्ध उद्भवण्याच्या लागांत आलें होतें. 
ह्या धर्मसंबंधी कलागतींपासून वळून, विद्वान लोक गरि- 
बांच्या मुलांना विद्या शिकविण्याच्या कामीं किती झटून प्रयत्न 
करीत होते, हें पाहून आनंद वाटतो. ह्यापूर्वीच आठव्या हे- 
न्रीच्या कारकीर्दीत, डीन ( बिशपाच्या हाताखाळचा एक धर्मा- 
धिकारी) कालेट ह्याने सेन्ट पॉल्स स्कूल, म्हणजे सेन्टपाल 
नांवाची हाळा, स्थापठी होती, आणि आतां पुष्कळ सुखवस्तु 
ळोक काईम संस्था करून शाळा स्थापूं लागले. नानाप्रकारच्या 
मानस्टरिझ (मठ) मोडून उत्पन्न झालेल्या द्रव्यांतून देणग्या 
: मिळवून, सहाव्या एडूवडीनें अठरांहून कमी नाहींत इतकीं प्रा- 
मर स्कूल्स, म्हणजे लाटिन आणि ग्रीक ह्या भाषा शिकविण्या- 
सहाव्या एड्वडीची साठीं शाळा, ह्यांना स्वास्थ्यें करून दिलीं. 
ग्रामर स्कूल्स म्हणने ला- बिशप रिडूले ह्याने एका वेळी ल॑ंडनांतील 
टिन आणिम्रीक ह्या भाषा गरीब लोकांची दुःखद स्थिति वर्णन करून 
शिकविण्याच्या शाळा, राजापुढें धर्मोपदेश केला, त्याचा परिणाम 
असा झाला कीं, गवशीं आणि पोरकीं मुळें ह्यांकरितां ब्लू कोट 
स्कूल (ह्या शाळेंतील मुलांनीं एकसारखे निळे आंगरखे घालावे 


१५५३] घर्मीचा झगडा. ३०७ 


असा नियम होता, त्यांमुळे निळे डगलेबाल्या मुलांची शाळा असे 
तिला म्हणत ) किंवा क्राइस्ट चच हॉस्पिटल ( खिस्ती धर्मसं- 
बंधी रोगीशाला ) ह्या नांवाची शाळा १५५३ त स्थापली. 

असा प्रकार असतां, ह्यापू्वीच त्या तरुण राजाची कारकीर्द 
समासीस येऊं लागली होती. त्याला क्षयरोगानें गांठलें होते, आणि 
तो फार दिवस वांचणार नाहीं हें त्याच्या कोन्सिलदारांच्या लक्ष्यांत 
येऊन चुकले. वारिक ह्याला १५५१ त नार्थबलंडचा ड्यूक 
हा किताब किंवा अधिकार दिलेला होता. पर्सीझ ह्या उपनांवाचे 
पूर्वीचे ड्यूक, ह्यांनी, दूषित ठरल्यामुळे, त्या कौन्टीची अलंडम 
( अले हा अधिकार ) गमावली होती. जर मेरी गादीवर बसली 
तर, ती क्‍्याथलिक धर्म पुनः स्थापन करील, आणि आपला नाश 
होईल, हें आतां वारिकाच्या लक्ष्यांत येऊन, चुकलें. म्हणून त्याने 
एडवर्डाची समजत करून त्याला एका कागदावर सही करण्यास 

ळेडी जन म्रे हिला पत्त केलें. त्या कागदांत, एड्वडोच्या 
एड्वडीच्या मागून गा- दोघी बहिणी मेरी आणि एलिझाबेथ 
दीवर बसविण्याचें ठर- ह्यांना एकीकडे ठेवून, आठव्या हेन्रीची 
वा बहीण मेरी हिची नात, लेडीजेन प्रे 
(२६६ व्या पृष्ठावरील वंशावळ पहा ), हिने एडूवडांच्या मागून 
गादीवर बसावें असे ठरविले होतें. 

ह्या गोष्टीच्या थोडे दिवस अगोदर, लेडी जेन प्रे हिने नार्थ- 
बलेडच्या ड्यूकाचा पुत्र, लाडे गिळूफडे डडले, ह्याच्याशी 
/ लभ केलेले होतें, त्यामुळें, त्या ड्यूकाला, आपली सत्ता काईम 
राहील, अश्शी आशा होती. बर सांगितलेल्या कागदावर, एडछू- 
वडोच्या भोवती मोठे मोठे पुरुष होते, त्या सर्वानी सह्या केल्या. 
परंतु पालेमेंटाच्या संमतीवांचून तो कागद खरोखर निरुपयोगी 





>> 


होता. शेवटीं १५५३ त जूलइईच्या ६ व्या तारिखेस, तो तरुण 


राजा आपल्या बयाच्या सोळाव्या वर्षी मरण पावला. त्याने फक्त 


सहावर्षे राज्य केलें. 


मेरी, १५५२-१५५८. 


एडवर्ड राजा मृत्यु पावतांच, नार्थबलेडानें, मेरीला कैद- 
करून तिचें गादीवर दावा सांगाबयास येणेंच बंद करावे ह्या 
इराद्याने, हटफडेशायरांत हन्स्डन एथे एक शिपायांची 
टोळी पाठविली. नंतर दुसरे चार ला्डस बरोबर घेऊन तो त्वरेने 
सायन हौस ( सायन एथील वाडा ) एथे गेला, आणि लेडी 
ज्ञेन प्रे हिच्यापुढें गुडघे टेंकून तिला राणीसाहेब म्हणून मोठ्याने 
हाक मारून त्यांने मुजरा केला. त्या सोळां वर्षोच्या उमरीच्या, सक- 
लगुणसंपन्न, सुंदरीच्या, राज्याच्या गादीविषयीं इच्छा किवा कल्पना, 


कधींही ध्यानीमनी देखील आली नव्हती, म्हणून तो मुजरा ऐकून ती 


टेडी केन ग्रे राणी भीतीनें गांगरून गेली. ती प्राटेस्टंट होती 
झाली म्हणन ठंडनांत म्हणून, फक्त त्या नात्यानें तिच्या मनोवृत्तींना 
डांगोरा पिटळा, तारीख स्फुरण आणून, मेरीला आड येण्याची गोष्ट 
१० बूलड १५५३. तिच्याकडून मान्य करविळी. नंतर नार्थ- 
बरलेंडानें लंडनांत जूलईच्या १० व्या तारिखेस, ती राणी झाली 


असा डांगोरा पिटविला. परंतु लोकांनीं रुष्ट मुद्रेनेचे तो ऐकला, 


__ न्याय आपली राणी असें मानीत होते 


८-५ 
8११02 3) 
कः 1.80 1126 
ट्या २.) 
हि हत 3. 
> (क) शके 
७४५८७७७८५६: 
'भे>१७०५.. १९८ 


प ' कारण ते नार्थबलेडचा द्वेष करीत होते, आणि मेरी हीच यथा- 


मध्यावसरांत मेरी आळसांत राहिली नव्हती. तिच्या गस न ऱ 


ही) “7. व विवकी ३०९ 


मित्रांनी तिला इशारा केल्यामुळें, नाथबलडाचे शिपाई येऊन 
पोहोचण्यापूर्वींच पळून जाऊन, तिनें हाउअर्ड उपनांवाचें जें 
नाफेकच्या ड्यूकाचें कुटुंब होतें, त्याचा आश्रय केला. तेथें 
असतां लवकरच तिने आपल्याभोवती हजारों लोक जमविले, आणि 
ती ल॑ंडनास कूचकरून गेली, तेथें आनंदानें जयघोष करून 
तिचा आदर सत्कार केला. नाथेबलेड 
मेरी राणी झाढी हा त्या समयी केंद्रिज एथे निघून गेलेला 
असा ठंडनांत ड त जेव्हा नांव 
पिटला. ता० १९ ज- होता. त्या शहरांत जेव्हां तिच्या नांवाने 
ल १५५३. डांगोरा पिटला, तेव्हां त्याला आपली टोपी 
वर उडवून इतरांबरोबर जयघोष करावा 
लागला. त्याला, त्याचा पुत्र व लेडी ज्ञेन ग्रे ह्यांसहित, पकडून 
कैदकरून टोअरांत पाठविलें, आणि पुढें एका महिन्याने, म्हणजे 
१५५३ त आगस्टच्या २२ व्या तारिखेस, त्याला ठार मारले, 
तेव्हां त्याच्याकरितां कोणीही हळहळले नाही. 
नार्फेकचा ड्यूक, आणि बान्नर आणि गाडिनर हे दोघे 
बिशप, ह्यांना टौअरांतील बंदिखान्यांतून मुक्त केलें, आणि 
त्यांच्या जागीं लाटिमर व क्रान्मर ह्या दोहो प्राटेस्टंट बि- 
शापांना तेथे केदेत टाकलें. जेव्हां पालेमेंट भरले तेव्हां, मेरीला 
असील किंबा धमेपत्नीभव ठरविले, आणि एडूवडोच्या कारकी- 
दीत जे धरमसंबधी कायदे पसार झालेले होते ते सारे रद्द केले. 
लमे केलेल्या धर्माधिकाऱ्यांना त्यांच्या दे- 
2 34:3भोत च ३": वबळांतून हाकवून दिलें, प्राथेना-पुस्तक 
मना केलें, आणि 'मास्स' म्हणजे प्रथुभोजन- 
पूर्वक उपासना, पुनः पूर्ववत्‌ चाळू केळी. परेतु ह्या शेवटच्या 
_ फेरफाराबद्दल पालेमेंट पुष्कळ दिवस वाद करीत होते. बान्नर 








३१० धमाचा झगडा. [मेरी 


ह्याला लंडनचा बिशप केले, आणि गाडिनराला चान्सेलर 
( पंडितराव ) नेमठें. राणी जे जें करी त्या सर्वांत ती स्पेन 
देशचा वकील साइमन रेनर्ड ह्याच्या सांगणीप्रमाणे फार वागे. 
लंडन, आणि इतर मोठमोठ्या शहरवजा गांबांपैकीं कांहीं, 
ह्यांखेरीज, बाकीचा सारा देश, प्राचीन धम परत मिळाल्यामुळे फार 
संतुष्ट झाठेला होता. परंतु मेरीची इच्छा ह्याहून पुढें जाण्याची 
होती. तिच्या अंतःकरणाची स्थिति समजून घेण्याला, आणि तिच्या 
कारकीर्दीत झालेल्या क्रूर कमोबद्दल तिच्याविषयी कींव वाटण्याला, 
आपण आपणांला तिच्याजागीं ठेवलें पाहिजे. ती नेकीची, 
किंवा न्यायनिष्ठ अंतःकरणाची, परंतु संकुचित मनाची बायको 
होती. तिर्चे वय सदतीस वर्षांचे होतें, 
राणी मेरी हिचे आणि तिनें बालपणापासून क्लेश भोगिलेले 
गणदोष, . 
१ होते. ती जन्माने अर्धी स्पानियडे होती, 
आणि आपल्या आईवर व आईच्या जातीच्या लोकांवर तिची निष्ठा 
होती. तिच्या आईच्या पदरीं कांहीं दोष नसतां तिचा विवाह- 
संबंध तोडला, तिची फटफजिती केली, आणि तिच्याजागीं ए- 
लिझाबेथची आई आन बुलिन हिला राणी केलें, ह्या गोष्टी 
तिनें ( मेरीने ) पाहिलेल्या होत्या. पोपाच्या विरुद्ध केलेले ठराव, 
आगि प्रवृत्तीत आणलेला नवीन धर्म, ह्यांपासून, आपल्या साऱ्या 
जन्मांतळे हे परमावधीचे दुःख आपणाला भोगावें लागले, असा 
कार्यकारणभाव जुळविण्याला तिळा शिकविलेलें होते. तिचा 
बाप तिच्याशीं नेहमीं कठोरपणानें वागे, आणि एलिझाबेथ ही 
तिची सावत्र बहीण असूनही तिला ती राजपुत्री असें कधीही 
म्हणत नसे, त्या एलिझाबेथला, बापाने आपल्या मार्गे राणी नेमून 
ठेवलें. नंतर तिचा धाकटा भाऊ एडवडे जन्मास आला. त्या- 


१५७५४] धमाचा झगडा. ३१११ 


ला तर अग्रमान देऊन त्याच्या दोघां बहिणींच्या अगोदर गादी 
मिळावी असा बापाने ठराव केला, आणि त्या एड्वडोनें आ- 
पल्या कारकीर्दीत, मेरीकडून जुलमानें आपल्या धर्माचा त्याग 
करविण्याविषयीं यत्न केला. ह्या साऱ्या गोष्टी लक्ष्यांत आणल्या 
म्हणजे, त्या मेरीला जे जे आडवे आले त्यांच्या विरुद्ध तिच्या 
मनांत जालीम दवेषभाव उत्पन्न झाला, ह्या गोष्टीविषयी आपणांला 
विस्मय वाटेल काय १ 
तिच्या भावाच्या मृत्यूने सारा रंग पालटला. नार्थबलेडच्या 
वागणुकेनें लोकांना विटविले होतें. त्यांनी मेरीला आपली राणी 
मानून तिचा जयजयकार केला. आतां पहिल्यानेंच ती स्वतंत्र 
झाली, आणि तिच्या हातीं सत्ता आली. पोपाचा इंग्लंडांतील 
अधिकार पुनः पूवेबत्‌ स्थापित व्हावा ही तिची परम इच्छा होती, 
आणि ती गोष्ट सिद्धीस नेण्याला एक उपाय म्हणून, तिचा माऊस 
भाऊ आणि सर्व क्‍्याथलिकपंथी लोकांचा मुख्य आश्रय असा 
जो पांचव्या चालेस बादक्याहाचा पुत्र (२८४ वें पृष्ठ पहा), 
स्पेन देशचा राजा फिलिप, त्याच्याशीं विवाह करावा, अश्ली 
रेनडे ( स्पेनदेशचा वकील ) ह्याने तिला सल्ला दिली, ती तिने 
ऐकली. हा लाचा संकेत लोकांना कळला तेव्हां ते नाखुदा 
वा झाले, आणि पालेमेंट तर फारच नाखुद्य 
ज्र की आटत अस- झालें कारण त्यांची इच्छा, तिने चौथ्या 
| एडूवडीचा पणतू, डेव्हनचा अले, एडू- 
वे कोटेंने, ह्याच्याशी विवाह करावा, अशी होती. स्पानिश् 
राजा झाला असतां, इंग्लडांत तो आपणाला अतिशय मोठा 
अखत्यार असावा असा हक्क सांगूं लागेळ, आणि ते यमस्वरूप इ- 


३११९ वायेटचं वंड, [मेरी 


न्क्विझिशनही ( धर्मसमीक्षण सभाही ) स्थापूं लागेल, अशी त्यांना 
भीति वाटत होती. 


तेव्हां इंग्लंडच्या सव भागांतील लोक फार अस्बस्थचित्त झाले, 
आणि राजपुत्री एलिझाबेथ हिचा डेव्हनच्या अलीशीं विवाह 
करून, त्या उभयतांना मेरीच्या बदली गादीवर बसवावे, ह्या उ- 
देशाने, डेव्हनश्यायर, वेल्स, मिड्लंड कौोंटीझ ( देशमध्यां- 
तीळ कोंटी ), आणि केंट, इतक्या प्रांतांत संगनमत होऊन कट 
झाला. परंतु अव्यवस्थेमुळे, फक्त केंट कौटींतीळ लोक, त्याच 
कौोंटींत राहणाऱ्या एका सर टामस वायट मांवाच्या शूर 
गृहस्थाच्या हुकुमतीखालीं बंड करून उठळे. त्यांनी टेम्स नदी- 
वरील जहाजे आणि तोफा हल्ला करून हस्तगत केलीं; आणि त्यां- 
वर नार्फेकचा ड्यूक जी शिबंदी घेऊन 
गेला ती देखील त्या ड्यूकाला सोडून 
“ वायट वायट / म्हणून मोठ्याने गर्जना 
करून त्या बंडवाल्यांना जाऊन मिळाली. खुद्द मेरीनेच त्या दिवशीं 
बाजू राखली. ती धीटपणाने घोड्यावर बसून गिल्डहाल (लं- 
डनांतील कापोरेशन म्हणजे सनदी मंडल ह्याची सभा भरण्याची 
हवेली ) एथे गेली, आणि त्या नगरांतील जनांना, मी पालेमेंटाच्या 
अनुमोदनावांचून लम करणार नाहीं असे वचन देऊन, तुम्ही 
मजशी प्रजाधर्माने वागाळ असा मला भरवसा आहे, अर्से गोरबून 
सांगितलें, नंतर जेव्हां वायट फेब्रुअरीच्या ३ र्‍या तारिस्तेस, 
लेडनांत येऊन पोहोचला, तेव्हां २५००० लोकांनीं त्याचा मारी 
रोखला. पुढें त्याला टेंपलबार एथे पकडून केदकेळें, आणि 
टौअरांत पाठविलें. 

नंतर सूड घेण्याचं घोर काम चाळू झालें. मेरीने ह्वा बेळपा- 


वायट ह्याचें बंड, 
फेब्रुअरी १५५४. 


१५५४] बायटचें बंड, ३१३ 


वेतो लेडी जेन म्रेला धका लावला नव्हता, परंतु आतां तिने, 
तिला आणि तिच्या पतीला ठार मारण्याविषर्यी आपला रुकार 
दिला. त्या उभयतांचा, १५५४ त फेब्रु- 
लेडी नन ग्रे आणि रीच्या १२ व्या तारिखेस बघ केला. ग्रे 
इतर ठोक ह्यांना ठार शी 
मीरा आणि सफक हे दोघे लास, आणि वा- 
यट, आणि इतर प्रमुख लोक ह्यांचा पुढें 
लवकरच शिरच्छेद केला, आणि शांभरांहूनही ज्यास्त सामान्यप्र- 
तीचे लोक ह्यांना फांशी दिलें. राजपुत्री एलिझाबेथ हिला टो- 
अरांत पाठवून अटकेंत ठेवळें. तिलाही ठार मारविण्याची रे- 
नडाची इच्छा होती, परंतु गाडिनरानें ती गोष्ट होऊं दिली 
नाहीं. तिळा नंतर आक्सफडडेजायरांत वूडस्टाक एथे, आणि 
पुढं हटेफडेशायरांत हाट्फील्ड एथे एकाच्या दिम्मतींत ठे- 
वले होतें 
पुढे थोड्या महिन्यांनी, १५५४ च्या जूलईत मेरीचे फिलि- 
व पाशीं लम झालें. हा संयोग सुखकर झाला 
| . उभ, जूल नाहीं. पालेमेंट फिलिपाला राज्याभि- 
त घेक करून राजा करण्याला परवानगी देदैना, 
आणि तो मेरीश्ीं नेहमी सभ्यपणानें बागे, तथापि त्याचें त्या मध्य- 
मवयस्क बायकोवर प्रेम नव्हते, तो तिला पुत्र व्हावा या आडझरोनें 
इंग्लंडांत एक वषे राहिला, परंतु रोबटीं कंटाळून तो आपल्या 
देशीं परत गेला. मध्यावसरांत मेरीने आपले बेत पुढे चालविले. 
आपल्या कह्यांत बऱ्याच प्रकारे बर्तेल असें 
च ह. एक ठे. वालेमेंट युक्तिमयुक्तीने निवडवून तिनें भर- 
विले, त्या पार्लमेंटाने पोपाकडील लेगेट 
(बकीळ ) घेण्याला आपला रुकार दिला, आणि आठव्या हेन्री- 


३१४ धर्माचा झगडा. [मेरी 


च्या कारकीर्दीत ज्या साल्झूबरीच्या माचोयनेस्सचा ( मार्कि- 
स्सच्या बायकोचा ) शिरच्छेद झाला होता त्या मार्चीयनेस्सचा 
पुत्र, काडिनल पोल, हा, पोपाकडील लेगेट ह्या नात्यानें आ- 
पल्या क्रीडानौकेच्या नाळीच्या बाजूवर रुप्याचा क्रूस लावून ती 
नौका टेम्स नदीच्या मुखावाटे हाकारून बर आला. तेव्हां त्याने 
लाडूस आणि कामन्स, म्हणजे पार्लमेंटच्या उभय सभांचे सभा- 
सद, ह्यांना पोपाच्या नांवाने दोषमोचन ( निदोषीकरण ) दिलें, तें 
त्यांनीं गुडघे टेकून स्वीकारले. एथपर्यंत विरोध बिलकूल नव्हता, 
१५५४ त काडिनल पोल हा कांटबेरीचा आचेबिकप झाला, 
आणि त्या नात्याने कौन्सिलांत तो एक मुख्य स्थान पावला. परंतु 
जेव्हा पोप चौथा पाल ह्याने, धर्मेसंबंधी खात्याच्या स्थावर 
मिळकतीचा प्रत्येक एकर परत दिला पाहिजे, “म्हणून हक्काने मा- 
गणे केलें, तेव्हां ती गोष्ट मयोदेबाहेर गेली. मेरीच्याने परत 
देववेळ तितकी जमीन तिने परत दिली, 
बडे ठोक धमाच्या परंतु थोर थोर बडे लोकांनी शपथ घेतली 
00५ क क कीं, जोपयेत आमच्या कमरेला तरवार लट- 
रितात. कळेली राह्वील, तोंपर्यंत आम्ही आपली 
जमीन रक्षण करूं. ह्यावरून लक्ष्यांत ये- 
हेल कीं, आठव्या हेन्रीनें मानस्टरिझच्या जमिनी बडे लोकांमध्ये 
बांटून देऊन, पोपाला इंग्लंडावर खरा कबज पुनः कधीही मिळूं 
नये असा पक्काबंदोबस्त करून टाकला होता. 
आतां क्रूरपणा, आणि त्यापासून उत्पन्न होणारे केश, ह्यांविषयी 
दुःखकारक गोष्ट सांगावयाची उरली आहे. इंग्लंडाला पुनः 
एकवेळ पोपाचें ताबेदार करण्याविषयीं आपली इच्छा सिद्धीस 
गेली नाहीं खरी, तथापि पवित्र धर्माच्या ( म्हणजे क्याथलिक ध- 


१५७५८] प्राटेस्टंटांचा छल. ३१५ 


रमाच्या) आड येणाऱ्या पाखंडी लोकांना तरी मुळासकट उपटून 
टाकण्याविषयीं प्रयत्न करणें हें आपलें कर्तव्य आहे, असें मेरीच्या 
मनांत वागू लागळे, कार्डिनल पोल हा स्वतः दयाळू आणि ने- 
मस्त पुरुष होता, परंतु पोप चौथा पाल, त्याचा धनी, हा फार 
क्रूर छलक होता, त्याची तो फार वचक बाळगीत होता. नंतर लॉ- 
हर्डैसांच्या विरुद्ध जी चौथ्या आणि पांचव्या हेन्रीची स्टाटुटें, 
म्हणजे कायदे, होते ते पुनः अमलांत आणले, आणि सेन्ट पाल 
वि नांवाच्या देवळाचा कानन ( धर्माधिकारी 
प्रटेस्टंटांचा छळ, दिशेष ), राजसे, आणि ग्लास्टरचा बि- 
१५५५-१५५८. उ त प्याकाययाचे 
शाप, हूपर, हे दोघेत्याक पहिलेच 
बळी होऊन, त्यांना १५५५ च्या फेब्रुअरीत, खांबाला डांभून जिवंत 
जाळलें. त्यांच्या मागून इतरांनाही त्वरेने त्यांच्यासारखेंच जिवंत 
जाळले, त्यांची संख्या येणेप्रमाणे; एप्रिल आणि मे ह्या दोहों 
महिन्यांत मिळून चार, जूनांत सहा, जूलईत अकरा, आणि आग- 
स्टांत अठरा. ह्याप्रकारें धर्माकरितां प्राणांस मुकणाऱ्या लोकांची 
यादी वाढत गेली. आक्टोबरांत, लाटिमर आणि रिद्धे ह्या दो- 
घांना पाठीशीं पाठ लावून त्याच खांबाला साखळदंडांनी खिळवून 
जिवंत जाळले. 
खांबाला बांधल्यावर लाटिमर म्हणाला, “मास्टर रिडे, मर्द 
होऊन नांव गाजीब. आम्ही आज इंग्लंडांत असला टेंबा पाजळूं 
कीं देवाच्या दयेने तो कधीही विझणार नाहीं.!?' आणि त्यांनीं निःसं- 
शय तसाच तो पाजळला. कोणता धर्म खरा, किंवा कोणता खोटा, 
ह्या प्रश्नाची इंग्लंडाला इतकी मुजाख नव्हती. ज्या प्रभाची मु- 
जाख होती तो हा, धर्मांच्या कामांत माणसाला आपल्या अंत;क- 
रणाला खरें वाटेल तं श्रद्धापूर्वक मानण्याचा हकक आहे किंवा 


३१६ प्राटेस्टंटांचा छल. [मेरी 


नाहीं ? आणि त्या हक्काचें रक्षण करण्याचे त्याला सामर्थ्य आहे 
किंबा नाहीं £ वर सांगितलेल्या लोकांना, 
आ टिमर, रिडठे, आणि १ ५५६ त आर्चेबिझप्र क्रान्मर 
जिवंत जाळतात. ह्याला, जिवंत जाळून मारले त्या गोष्टीने, श- 
रीरयातना करून छळ करण्याचा जलूम 
चालला असून त्याचा जणू जो गृडद काळोख पडला होता त्यामध्ये, 
सत्य आणि धैर्य ह्यांचा जणू खरोखर टेंबाच पेटला. आरचे- 
बिशप क्रान्मर ह्याला जिवंत जाळून मारलें तेव्हां त्याने, पूर्वी 
एकवेळ आपलें मत सोडलें अशा कबुलीच्या कागदावर धेयेहीन- 
तेने ज्या उजव्या हातानें सही केली होती, तो उजवा हात पहि- 
ल्याने आगींत खुपसला. एकंदरीने, तीन वर्षोत धर्माकरितां निदान 
दोनरशेऐशीं प्रामाणिक आणि देवाला मिणारे लोक प्राणांस मुकले. 
परंतु ते सर्व व्यर्थ मेळे नाहींत; कारण, त्यामुळें उत्पन झालेल्या दह- 
शतीनें सर्व देश आपल्या छायेने झांकून टाकला; त्या दहरशातीनेच, 
पुष्कळ चांगले चांगले पुरुष स्वदेश त्याग करून परागंदा होऊन 
फ्रांकफटे आणि जिनीव्हा एथे जाऊन राहिले; आणि त्याच 
दहशतीने इंग्लंडांतीलळ क्‍्याथलिक व तसेच प्राटेस्टंटडी, 
पोपाला, किंवा राज्याधिकारी पुरुषाला किंवा स्त्रीला, प्रांजल धर्म- 
विषयक मताकरितां मनुष्यांच्या प्राणांची आहुति देऊं देणें, हें 
किती भयावह आहि, ह्या गोष्टीचा विचार करावयास लागले. 
लोक आतां राणीच्या क्षीण प्रकृतीविषयीं गुजगूज करून बोलूं 
लागले, आणि भयंकर प्रसंग बंद होतील असा काळ केव्हां येईल 
म्हणून आश्या करूं लागले, फिलिप दुसऱ्याने १५५७ त इंग्ल- 
डांत आला त्यापासूनद्दी वस्तुस्थिति कांहीं सुधरली नाहीं. फ्रा- 


१५५८] प्राटेस्टंटांचा छल. ३१७ 


न्साच्या विरुद्ध त्याला युद्ध करावयाचें होते, त्यांत मेरीला सा- 
मील होण्याविषयी दोन गोष्टी सांगून तिचे मन वळवावें म्हणून तो 
आला होता. ते युद्ध, कौन्सिलाच्या इच्छेच्या अतिशय विरुद्ध, 
मेरीने आपल्याच मते आरंभिले, आणि अखेरीस त्या गोष्टीचा मे- 
रीला फार पश्चात्ताप झाला; कारण, १५५८त, काले शहर सतत दोन- 
शैहून जास्ती वर्षे इंग्लंडच्या ताब्यांत असून, तेथील रक्षणाचा बंदो- 
_______ वकस्तनीट नसल्यामुळें फ्रेंच लोकांनीं जिकून 
ह की व. परत घेतलें. पुढें लवकरच कालेच्या अमला- 
क. * खालचा कांहीं प्रांत होता त्यांतील ग्विनेझ 
नांवाचा किल्लाही फ्रेंचांस द्यावा लागला, तेव्हां इंग्लिश चानलच्या 
पलीकडे यूरोपांत इंग्लिछांकडे एक फूटभर सुद्धां जमीन राहिली 
नाहीं. असें म्हणतात कीं, काले हातचे गेलें तेव्हां मेरी मोठ्याने 
ओरडून म्हणाली, “जेव्हां मी मरेन तेव्हां काले हें नांव माझ्या 
काळजावर कोरलेले सांपडेल.!' त्याच वर्षी, म्हणजे १५५८ त, नो- 
व्हेंबरच्या १७ व्या तारिखेस, मेरीला मृत्यु आला, आणि का्ाड- 
नल पोल हा तिच्या मागून बेवीस तासांनी वारला. हीं भयंकर 
छळ करणारीं माणसें नाहींशी झाली तेव्हां, इंग्लंड पूर्बीहून मो- 
कळेपणाने दम घेऊं टाकूं लागलें. 


३११८ स्वस्थता आणि संदृद्धि. [एलिझाबेथ 
प्रकरण १५, 
एठिझाबेथच्या अमठाखाठील शांति आणि संवृद्धि 


एलिझाबेथ, १५०५८-१६०३ 

१५५८ त नोव्हेंबरच्या १७ व्या तारिखेस, जेव्हां मी इंग्लंडची 
राणी झालें ही खबर राजपुत्री एलिझाबेथ हिला कळली, तेव्हां 
ती हादफील्ड एथील कृत्रिम वनांत एका झाडाखालीं बसलेली 
होती. ती खबर कानीं पडतांच ती गुडघे टेकून मोठ्याने म्हणाली 
“ही देवाची करणी आहे, आणि आमच्या दृष्टीने ती अद्भुत 
आहे.!? हे तिचे शब्द, तिच्या साऱ्या कारकीदीत पाडलेल्या सो- 
न्याच्या नाण्यांवर छापलेले किवा ठसवलेले होते. 

स्त्री ह्या नात्याने, एलिझाबेथच्या स्वभावांत पुष्कळ आणि 
मोठमोठे दुर्गुण किवा दोष होते; राणी ह्या नात्याने, तिची कितीही 
वाखाणणी केली तरी ती वाजवीपेक्षा फाजील म्हणून फारकरून हो- 
णारच नाहीं. तिच्या कारकीर्दीच्या अखेरीस तिला म्हणतां आले तें 
खरें होतें. ते हे, “मी सदा माझ्या डोळ्यांपुढे अखेरीचा जज्जमेंट 
५ हे, म्हणजे ( खिस्तीशास्त्राप्रमाणे ) जगाचा न्याय करण्याचा दि- 
£ बस, ठेवी, आणि कोणा एका वरिष्ठ न्यायाधीशयापुढें मला हि- 
£ हशेब द्यावा लागेल, हे मनांत वागवून मी राज्यकारभार करीं. 
“ त्या न्यायाधीशाच्या न्यायासनापुढे मी अज करतं कीं, माझ्या 
“: लोकांच्या कल्याणाकडे ज्या विचाराचा रोख नव्हता, असला 
“: विचार माझ्या अंत:करणांत मीं कधीही वागविला नाहीं, हें खरे 
££ किंबा खोटें ह्याचा निवाडा व्हावा.!' तिच्या बापापासून पिढी- 
जाद, दृढ संकल्पद्दाक्ति, हिम्मत, स्वमतनिष्ठा, आणि लोकप्रीति 


१५५९] स्वस्थता आणि संदृद्धि ३१५ 


मिळविण्याचे आवड, हे गुण, आणि त्यांच्या बरोबरच, निष्कप- 
टपणा, आणि ज्यांनीं आपली कामगिरी 
बजाविली त्यांच्याविषर्यी कृतशता, ह्या 
दोहोंचा अत्यंत अभाव, हा दुर्गग, तिच्या आंगी आलेला 
होता. चेनबाजी, सुंदर पोशाक, आणि नखरेबाजी, ह्यांची तिला 
आबड असे ती, तिच्या आईंपासून पिढीजाद आली; आणि लटकी 
फुशारकी, आई आणि बाप ह्या उभयतांपासून तिजमर्ध्ये आली. 
परंतु एलिझाबेथ ही फुशारखोर नखरेबाज बायको होती अर्सेच 
केवळ नव्हे. राणी ह्या नात्याने आपल्या करतेव्यारचें तिला खोल परि- 
ज्ञान, आणि चांगले कोन्सिलदार (मंत्री) निवडण्याविषयीं शाहणपण, 
होते; आणि वारंबार अमुक एंक गोष्ट तिच्या प्रजाजनांना हिताची 
किंवा गोरहिताची हें त्यांचे त्यांनाच जितके स्पष्ट कळे, त्याहून 
तिला तं स्पष्ट कळत असे. तिला जीं कार्म करावयाची होती तीं हीं. 
(१) गादीवर आपली स्थिति काईम राखणे, (२) आपल्या देशाला 
परदेशीय शत्रु आणि जबर कर ह्यांपासून मुक्‍त करणें, आणि (९२) 
इंग्लंड संयुक्‍त, किंवा एकदिल, आणि बलाढ्य, राष्ट्र होई अश्या 
प्रकारे, मुलकीखाते आणि धर्मसंबंधी खाते ह्यांतील अव्यवस्था मोडून 
तीं खार्ती पूर्वीप्रमाणे व्यवस्थित करणे. हीं कामे करण्यांत जर ती 
वारंवार खोटें बोलणारी, आणि चंचल बुद्धीची असेल, तर, किती 
झाली तरी, ती स्वतः म्हणे, त्याप्रमाणें ती “'अबला खरी'' होती, 
आणि तिला बलाढ्य शत्रंविर्ध आपला डाव खेळावयाचा होता, 
हे तो दोष उडविण्याला कांहींसं निमित्त म्हणून सांगतां येईल. 
एलिझाबेथ गादीवर बसली तेव्हां इंग्लंडची स्थिति इतकी 
कमाल वाईट होती, कीं तीहून वाईट अशी स्थिति असण्याची 
शक्यताच नव्हती. भर्मसंबंधी -खात्याच्या जमिनी सरकाराकडे 


एलिझाबेथचे गुणदोष, 


३१९० स्वस्थता आणि संबृद्धि. [एलिझाबेथ 


आलेल्या होत्या त्या सोडून परत देऊन, आणि फ्रान्स देशाशी 
नाशकारक असें युद्ध करून मेरींनें राज्याचा 

इंग्लंडची दुर्बल अ- खजीना रिता केला होता. धर्मसंबंधी 
न्स्था विली 
धोर छळणुकेने उत्तम उत्तम माणसें 

पिटाळून देशबहिष्कृत केलेलीं होती, आणि सारा देश बंड 
करण्याच्या रंगांत आलेला होता. शिवाय, सर्वत्र एकसारखा 
असंतोष उत्पन्न झाल्यामुळे जीवित आणि धन ह्यांच्या सुरक्षित- 
पणाचा भरवसा बिलकूल राहिला नव्हता. ह्या आंतल्या दुःखांना 
भर घालण्याला, बाहेरची संकटेंही मोठीं होती. आयलेडांत 
यादवी किंवा आपआपसांतील युद्ध मातले होते, आणि स्काटुंडची 
राणी, मेरी स्टधूअटे, हिने फ्रान्सच्या डाफिनाशीं विवाह 
केलेला होता ती, एलिझाबेथ ही सशास्त्र लग्नाच्या, बायकोपासून 
झालेली नाहीं असें उघड बोळूं लागली, आणि इंग्लिशयांची गादी 
आपणास मिळाली पाहिजे असा तिने दावा मांडला. यूरो- 
पखंडांत क्‍्याथलिक्स आणि प्राटेस्टंट्स ह्यांच्या दरम्यान 
मोठा झगडा चालला होता. तो एलिझाबेथच्या साऱ्या कार- 
कीर्दीभर टिकला. फ्रान्सचा राजा दुसरा हेन्री हा, आपल्या 
प्रजेपेकी ह्यूगेनाट्स नांवाच्या प्राटेस्टंटपंथी लोकांना दडपून 
टाकून नाहींसे करण्याविषयी प्रयास करीत होता; आणि फिलिप 
राजा स्पेन देशांत पाखंडी ( क्‍्याथलिक धर्माला अमान्य ) 
लोकांना जिवंत जाळून मारीत होता. फिलिपाला फ्रान्सची 
भीति वाटत होती म्हणून तो पहिल्याने एलिझाबेथशीं खेह- 
भावाने वागत होता; तथापि तिचें बरें व्हावे अशी त्याची खरो 
खर इच्छा कधीही नव्हती. शिवाय, ही गोष्ट स्मरेठ्च कीं 
फिलिपाचा बाप पांचवा चालेस ह्याला त्याची आजी, .बेग 


१७१५९] एलिझावेथची' धर्मप्रकरणांत सहिष्णुता. ३२९१ 


डीची मेरी ( हिने आर्ट्रियाचा मार्क्सिमिह्यन ह्याच्याशी 
विवाह केलेला होता ) हीपासून वार्याने 
लो कन्ट्रिझ (समुद्राच्या सपाटीहून सखल 
असलेले देश) ऊफे नेदरलंडस हे देश मि- 
ळालेले होते. आतां नेदलेंडसे, म्हणजे नेदर्ठड्॒सचे लोक, टेकीचे 
प्राटेस्टंट झालेले होते, आणि दुसरा फिलिप आणि इनिक्त- 
झिकन ( धर्मसमीक्षणसभा ) ह्यांच्या अमलाखाली, ह्यापूर्वीच 
ते अस्वस्थचित्त होऊं लागलेले होते. ह्याप्रकारें यूरोपखंडाचे 
दोन विभाग होऊन, क्‍्याथलिक आणि प्राटेस्टंट असे दोन 
परस्पर शरूंच्या सेन्यांचे तळ किंबा गोट बनले, आणि पोप 
चौथा पाल ह्यानें इंग्लंडांतील गमावलेली आपली सत्ता मे- 
रीच्या कारकीर्दीत पुष्कळ परत मिळविलेली होती, तो, एलिझा- 
बेथ कोणता पक्ष धरते हें पाहण्यासाठी खोळेवून राहिला होता. 
पहिल्याने, शाहणपणानें, तिनें दोहोंतून एकही पक्ष घरला 
नाहीं. मेरीच्या कौन्सिलांत असलेल्या प्रधानांपैकी पुष्कळांस तिने 
तसेंच ठेवे. तिनें त्यांत सर वुइलियम सेसिल नांवाचा एक 
शाहणा मुतसही नवीन प्रधान नेमला. 
का लप ऱ्श तों पुढे लाडे बली हा किताब पावून, रा- 
केटरी होतो. ज्याचा सेक्रेटरी (चिटणीस) झाला, आणि 
त्याने आपल्या साऱ्या जन्मभर तिची 
इमाने इतबारे सेवा केली. तिनें पार्लमेंट भरे तोंपर्यंत देवळां- 
तील उपासनेंत फेरफार करण्याचे नाकारले, आणि दरम्यानच्या 
वेळांत आपल्या प्रजाजनांच्या अंतःकरणसंबंधी गोष्टींत मी हात घाल- 
णार नाहीं, आणिं जोपयंत प्रत्येक माणूस कायद्याने नेमून दिलेल्या 


सार्वजनिक उपासनेला येत राहील तोंपर्यंत, त्याला आपलीं पाहिजे 
२१ 


य्रोपखंडांतीर घर्म- 
संबंधी झगडा. 


१९२ एलिझाबेथची धमेप्रकरणांत सहिष्णुता. [एलिझाबेथ 


स्ती मते बाळगण्याला मी मोकळीक ठेवीन, असे तिनें जाहीर केलें. 
जेव्हां पालेमेंट १५५९ त जान्युअरीच्या 
बाहेरून सारूप्य, २८ व्या तारिखेस भरलें, तेव्हा त्यानं जें 
म्हणजे कायद्यानें स्थापि- ह्छे केलेत की 
ठेल्या धमीस अनुसरून पहिलें काम केलें ते हें कौ, एलिझाबेथला 
वतन, असल्यास धर्मप्र- यथान्याय आणि खरी इंग्लंडची राणी 
करणी पाहिक्ले तीं मते म्हणून ठरविले, आणि “सुप्रेमसीचा ” 
बाळगण्याला मोकळीक. ग ह 
( घर्मप्रकरणांत राणीच्या सवेश्रेष्ठाधिकारा- 
विषयींचा ), आणि “ युनिफामिटीचा ?' ( उपासनेच्या एकरूपते- 
विषयींचा ) असे दोन आक्ट (कायदे) पसार केले. ह्यांतून 
पहिल्या कायद्याने, सवे धमोपदेशकांनीं, राणीचा धर्मप्रकरणीं स्वश्रे- 
छ़ाधिकार आम्हाला मान्य आहे, अश्शी दापथ घेतलीच पाहिजे असा 
निर्बध केला; आणि दुसऱ्या कायद्याने, सहाव्या एड्वरडाचं 
प्रार्थना-पुस्तक ( त्यांत क्याथलिकांना आवडतील असे कांही 
फेरफार करून ) पुनः चाळू केळे, आणि सर्व लोकांनीं उपासनेला 
आलेच पाहिजे, नाहीं तर भारी दंड द्यावा लागेल, असा ठराव केला, 
बिशप्स हे टेंकीचे क्याथलिक्स होते, आणि एकाखेरीज बा- 
कीच्या त्या सर्वोनीं, सर्वश्रेष्ठ धिकारसंबंधाची शपथ घेत नाहीं, असे 
सांगितलें. ह्या गोष्टीने राणी आमची स्वा- 
मिनी नव्हे असें म्हटल्यासारखें झालें, म्हणून 
त्यांचे अधिकार काढून घेतले, आणि त्यांच्या 
जागी प्राटेस्टंट बिशप्स नेमले. परंतु एलिझाबेथने खालच्या 
प्रतीच्या धमोपदेशकांवर फार सख्‌ती न करण्याची सावधगिरी ठे- 
वली होती. त्यांपैकी ज्यांनी येऊन शपथ घेण्याची हेळसांड केली, 
त्यांची बासपूस केली नाहीं, आणि पुष्कळ ठिकाणीं पारिद्व, म्ह- 
शजे पाद्वीचा उपाथ्येपणाचा प्रदेक्ष, ह्यांतील धर्मोपाध्याय आपल्या 


सवेश्रेष्ठाधिकारसंबंधी 
शपथ. 


१५५] स्वस्थता आणि संब्रद्धि. ३२३ 


घरीं क्याथलिकांकरितां “ मास्स,!' म्हणजे प्रभभोजनपूर्बक उपा- 
सना, करी, आणि देवळांत इंग्लिश उपासना करी, माथू पा- 
कैर नांवाचा एक विद्दान आणि समजदार पुरुष होता, त्याला 
कांटबरीचा आचंबिशप केलें, आणि कांही काळपर्यंत तरी, ह्या 
प्रकाराने, अन्यदेशीं चालले होते तसले धर्मसंबंधी बखेडे एलिझा- 
बेथर्ने टाळले 

आतां दुसरी लागोपाठची अडचण म्हटली म्हणजे स्काटुं 
डच्या संबंधाची होती. तेथे, ग्वीझ्ञची मेरी ही राजप्रतिनिधिनी 
ह्या नात्याने राज्य करीत होती, कारण तिची मुलगी, मेरी स्व्यूअट, 
ही आतां फ्रान्सची राणी झालेली होती. पुष्कळ वषापासून स्का- 
टुंड प्राटेस्टान्टिझम (प्राटेस्टंट नांवाचा धर्म ) हळू हळू स्वी- 
कारीत चाललें होतें. त्यांतील मानस्टरिझ (मठ) आचारग्रष्ट 
झालेल्या होत्या, आणि. वडे लोकांना, धर्माधिकारी लोकांची संपत्ति 
आणि सत्ता, ह्यांविषयीं मत्सर वाटूं लागला 
होता. म्हणून त्या बडे लोकांपैकी पुष्कळ 
नवीन धर्माला उत्तेजन देऊ लागले, आणि मागल्या कारकौर्दी- 
तीळ छळणुकीमुळें जे इंग्लिश प्राटेस्टेंट लोक सरहद्द ओलांडून 
स्काटुंडांत पळून गेले होते, त्यांचे तेथे आगतस्वागत झाले, स्काचच 
लोक स्वभावाने निग्रही आणि आस्थवाईक असल्यामुळें, ते इं- 
ग्लिशांच्याही पुढें गेळे, आणि जीनिव्हा एथील जान कॉल्व्हिन 
नांवाच्या प्रतापी धर्मगुरूचचे शिष्य झाले, १५५७ त बडे लोकांचा 
एक मोठा समुदाय एडिंबरो एथे एकत्र जमला, आणि लांनी 
एकमेकाला आश्रय देऊं आणि त्या नवीन धर्ममताचा, म्हणजे का- 
ल्विहन ह्यानें प्रवृत्तीत आणलेल्या मताचा, प्रसार करूं म्हणून आ- 
णभमाक केली, ज्या आणभाकेच्या लेखावर त्या सर्वानी सह्या 


स्काटुंडची स्थिति. 


१२९४ स्वस्थता आणि संबद्ध. [एलिशावेथ 


केल्या, त्याला “फस्ट कॉव्हेनांट” ( पहिला करारनामा ) असें 
म्हणतात, आणि त्यांनीं आपणांला ““लार्डेस आफ्‌ धि कांग्रिगे- 
तान?” ( समाजाचे बडे लोक) असें नांव 
स्काटुंडांतील लाडंस घारण केलें. आतां, ग्वीझची मेरी ही 
आफू्‌ धि कांभ्रिगेक्षन, ; 
नि तर खंबीर क्‍्याथलिक होती, आणि 
जेव्हां तिनें तें नवीन धर्ममत दडपून नाहींसें 
करण्याविषयी यल केला तेव्हां, जान नॉक्स नांवाच्या प्रख्यात 
काल्व्हिनपंथी धर्मशिक्षकाच्या हुकमतीखालीं, देवळांतील मूत 
प्रतिमा वगैरे फोडून नाश करून, १५५९ त मेच्या ११ व्या ता- 
रखेस, लोक उघड बंड करून उठले. तेव्हां त्या राजप्रतिनिधीनीनें 
फ्रेंच फौजेच्या कुमकेनें आपला अमळ जबरीने स्थापण्याविषयीं 
यक्ष केला. परंतु कांभ्रिगेशषानचे लाडूंस ह्यांनी एर्डिबरो शहर 
घेऊन त्यांत ते ठाणें देऊन राहिले, आणि त्यांनीं एक पार्लमेंट 
भरविले. ते, आपले प्राचीन साहाय्यसंकेती दोस्त, फ्रेंच, ह्यांपासून 
मोकळे होण्याविषयी उत्कंठित होते, त्यामुळें, त्यांनी एलिझाबेथकडे 
आम्हांला कुमक करा असं मागणें केलें 
एलिझाबेथ कांकूं करूं लागली, कारण बंडवाल्यांना आपल्या 
राज्यकर्त्रीविरुद्ध आश्रय देणें तिला आवडले नाहीं. परंतु स्काटुं- 
डांत फ्रेंच फोज असणे हे इंग्लंडाला विचार करण्यासारखेच संकट 
होतें, म्हणून तिने शेवटी लीथ शहराला वेढा देण्याच्या कामीं कुमक 
करण्यासाठी इंग्लिछा अरमार फर्थ आफ फोर्थ ह्या नांबाच्या 
खाडींत पाठविलें, आणि लार्ड म्रे ह्याच्या हाताखालीं ८००० 
फौज देऊन ती खुद्वकीच्या मार्गानें पाठविळी, त्याच वेळीं राजप्र- 
तिनिधित्वाने राज्यकारभार करणारी राणी, ग्वीझची मेरी, म- 
रण पाबली, आणि लाडीच्या कौन्सिलाने राज्यकारभार हातीं घेतला 


१५६०] पहिला मिकार्‍्यांविषयी कानू. ३२५ 


होता, त्या कौन्सिलानें एडिंबरो एथं तहनामा करून त्यावर सह्या 
रर केल्या. त्या तहांत फ्रेंचांनी स्काटुंड सो- 

नड व तह, डू. डून जाण्याचे वचन दिलें, आणि कौन्सि- 
मक लाच्या लाडोनी मेरी स्ट्यूअटे ही इं- 
ग्लिश गादीवर हक्क सांगणार नाहीं असें वचन दिलें. परंतु मेरी 
त्या बचनाच्या लेखावर कधींही सही करण्यास कबूल झाली नाहीं. 
नंतर स्काच्च पालमेंटानें, १५६० त आगस्टच्या २५ व्या तारि- 
खेस, जिनीव्हा एथील कन्फेशन आफ फेथ ( धर्मतत्वसंग्रह ) 
ह्या नांवाच्या नवीन 'धर्मंपंथाचा यथाविध्ि स्वीकार केला, आणि 
तेव्हांपासून प्राटेस्टांटिझम हा स्काटुंडचा धर्म झालेला आहे. 
युढें थोड्या महिन्यांनी १५६० च्या डिसेंबरांत मेरीचा फ्रेंच 
का पति, दुसरा फ्रान्सिस राजा, हा वारला, 
पिह जागि पुली तार्ठी ती विघया, स्का 
आगस्ट १५६१. ड'ची राणी ह्या नात्यानें आपले स्थान स्वी- 
कारण्यासाठीं, स्काटुंडास परत आली, 

परंतु त्या वेळेपुरती तरी, एलिझाबेथला, स्काटुंडांतील प्राटेस्टंट 
लाईस तिच्या पक्षाचे होते म्हणून, मेरीपासून कसलीही भीति नव्हती, 
दरम्यानच्या काळांत इंग्लंडांत स्वस्थता होती तीमुळें इग्लं- 
डाला आबाद होण्याला सवड मिळूं लागली. धर्मसंबंधीं खात्या- 
केडील जमिनी हक्काने परत घेऊन, आणि खर्चाचा फार बंदोबस्त 
करून, राज्याचा खजीना पुन: भरला; आणि 
हिणकस नाणीं रद्द करून, आणि नाणी प- 
हिल्याप्रमाणें खऱ्या मोलाची करून, सेसि- 
लाने, लोकांबरील मोठा भार उतरला. देशांत अतिशय विपत्ति 
होती तिच्या कारणांची चोकशी करण्यासाठी १५६१ त एक अ- 


यो समृद्धि 


१२६ पहिला मिकार्‍यांविषयीं कानू. [एलिन्माबेथ 


घिकार देऊन कमिशन, म्हणजे कामगारमंडळ, नेमून पाठविलें, 
आणि १५६२ त प्रत्येक शहरांतील मेयराला ( कोतवालाला किवा 
नगराध्यक्षाला ), आणि प्रत्येक खेड्यांतील देवळाच्या रखवालदा- 
राला, आपआपल्या गांवांतील गरीब अनाथ लोकांच्या पालनपोष- 
णाकरितां, गांवांत राहणाऱ्या लोकांकडून फंड (द्रव्याची रकम ) 
जमवावी अशी ताकीद पाठविली. हा, पहिला “ पुअर-लॉ ” 
( अनाथ किवा भिकारी ह्यांविषयीं कानू ) 
त पुअर-र्छा (भिका- असें ज्याला म्हणतात, त्णाचा आरंभ होय. 
1 कान )स्थापित काजूचे वार्त ऱ्या 
होतो.१५६२--१६०१. त्या कानूचे, १६०१ त पालेमेंटांच्या आ- 
कक्‍्टाने दृढीकरण झालें, आणि तो आमच्या 
वाळू शतकांत १८३२ पर्येंत टिकला, जरी शेवटीं त्या कानूपा- 
सून लोकांवर मोठा भार झाला, तरी, त्या काळीं तो शाहणपणाचा 
उपाय होता, आणि त्याच्या योगें पूर्ववत्‌ बंदोबस्त होण्याला म- 
दत झाली. 
परंतु लोकांचे पराकाष्ठेचें कल्याण म्हणून जें एलिझाबेथकडून 
झालें ते, हें होय. तिनें, धर्मसंबंधाने छळणूक होण्याची भीति 
असे, ती दूर केली, आणि मालमत्ता सुरक्षित केठढी. जमिनींचे 
मालक, आणि ग्रहस्थ लोक आपआपल्या शेतांची पूवीपेक्षां चां- 
गली मश्यशागत करूं लागले, खतांचा उपयोग कसा करावा, आणि 
___ वेगवेगळी जित्रबें कोणत्या अनुक्रमाने पे- 
शेतकीच्या कामांत राबीं, हें शिकूं लागले, मजरांना स्वतःच्या 
सुधारणा होतात. डड 
मालकीची जमीन बिलकूल राहिली नाही, 
हद्दी जरी निःसंशय मोठी आर्पात्त होती, तरी दोतकी पूर्वीपेक्षा सु- 
धरल्य़ामुळें पूर्वीपेक्षा पिके चांगलीं येऊं लागलीं, आणि शेतकीच्या 
कामाकरितां पूर्वीपेक्षा मजर ज्यास्त लागूं लागढे. 


१५६२३] स्वस्थता आणि संबृद्धि. ३२९७ 


उद्योग धंदे, शिल्पाने पदार्थ तयार करण्याचे कारखाने, 
आणि व्यापार ह्यांचे पुनरुज्जीवन होऊ लागलें, त्यामुळें पुष्कळ 
लोकांना काम मिळूं लागलें. धमेसंबंधीं छळणुकेने नेदर्ठड्स 
मधील पुष्कळ फेमिंग्स लोक इंग्लंडांत पळून आले, आणि लां- 
पासून, इंग्लिळहा लोक, सुती आणि रेशमी कापड पहिल्यापेक्षा 
नवांगळें कसे विणावे, आणि ते धवून तयार करण्यासाठी साबण 
कसा करावा, आणि तेल कसे काढावे, आणि घरच्या घरीं कापड 
कसें रंगवावे, ह्या कला शिकले. उत्तरेकडील शहरें ऊजित ददोस 
येऊं लागलीं, आणि मांचेस्टरचीं फ्रोझीझ ( एका प्रकारचीं लो- 
करीचीं सनंगे) हालिफाक्सचें कापड, 

नाय त. आणि दोपपल्डये तार झया के 
रण्य बारव. लोखंडी व पोलादी सामान हीं प्रख्यातीस 
आलीं. शिवाय जो माळ आणि पैका 

आंट्वपे एथे पूर्वी जा, तो आतां सरळ इंग्लंडास येऊं ला- 
गला, अमेरिकेंतील कचे ( शुद्ध न केलेळें ) सोने आणि रूपे, 
आफ्रिकेतील सोन्याची माती आणि हस्तिदंत, पूर्वेकडील देशां- 
तील रेशमी आणि सुती कापड, ह्या सवे जिन्नसांना लेडनांत खप 
मिळूं लागला. तेथे सर टामस प्रेशम ह्या नांवाच्या एका ग्र- 
हस्थाने, १५५६ त रायल एक्स्चेन्न ( उदमी लोकांचा आ- 
लीजाहां फड, अड्डा, किवा चोक ) ह्या नांवाची टोलेजंग . हवेली 
उदमी व्यापारी लोकांना एकत्र जमून आपलीं कामधामे करण्याचें 
ठिकाण म्हणून बांधली. आणखी जहाजांसंबंधी किवा नावाडी- 
पणाच्या साहसाच्या आणि जोखिमाच्या धंद्याला राणीकडून प्रोत्सा- 
हन मिळत गेलें, त्यायोगें व्यापारी लढाऊ जहाजांचे एक शिलेपोस 


३९८ स्वस्थता आणि संग्रद्धि. [एलिह्माबेथ 


अरमार उत्पन्न झालें, आणि त्यांवर आधिपत्य करण्याला साहसी 
नाखोदा किंवा नाविक सरदार होते. 

ज्या समुद्राच्या विजयाने इंग्लंड इतकें प्रतापी झाले आहे, त्या 
विजयाला त्यानं आतां वस्तुतः आरंभ केला असें म्हणण्यास हर- 
कत नाहीं. १५७६ त इंग्लंडच्या पश्चिमिकडील मुलुखांतला फ्रा- 
बिशर नांवाचा एक नाविक, वायव्य दिशेकडून समुद्रातून हिंदु- 
स्तानास पोहोंचण्याचा मार्ग शोधून काढण्याचा प्रयत्न करण्या- 
साटी, उत्तर दिशेकडे आपलें जहाज हकारून गेला, आणि त्यानं 
हृडू्सनच्या आखातांतील एका सामुद्रथुनीचा शोध लावला, 
तिला अद्यापे त्याचेंच नांव चाळू आहे. त्याच वर्षा सर हम्फ्री 

नवीन देश शोधन गिल्बर्ट नांवाच्या एका शूर ग्हस्थाने न- 
काढण्याकरिता ञजलप- वीन देशांचा शोध लावण्यासाठी अमेरि- 
येटणें किंवा सफरी, केस एक सफर केली, आणि १५८३ त 
१५७६-१५८३. त्याच दुसरी सुफर केली, तींत, त्याने 
न्यूफौन्डलंड नांवाचे वेट आपल्या हस्तगत केलें, आणि पुढे तो, 
त्याचें जहाज, व त्यावर असलेलीं इतर सारी माणसें, ह्यांसुद्धां समु- 
द्रांत बुडून नाहींसा झाला. डेव्हिस, राली, हॉकिन्स आणि 
ड्रेक ( डेक हा जहाजांतून सवे पृथ्वीला प्रदक्षिणा करणारा पहिलाच 
इंग्रज होय), हीं सर्व नांवें समुद्रावरून जाऊन नवीन देशांचा शोध 
लावण्याच्या कार्मी विख्यात अशा पुरुषांची आहेत. ह्यांपैकी दुर्दे- 
वाने, हॉकिन्साचें स्मरण, १५६२ त आफ्रिकेतून अमेरिकेस 
गुलाम पहिल्याने त्याने नेले, ह्या गोष्टीने मुख्यत्वे राहिलें आहे. ह्या 
सवे पुरुषांनी नव्या देशांचा मार्ग दाखविला, आणि व्यापाराला नवीन 
रस्ते खुळे केले. 


ह्या आबादानीच्या वृद्धीचा परिणाम हा झाला कीं, लोक पूर्वीपेक्षा 


१५६३] संपत्तीची वृद्धि, ३९% 


सुखानें राहूं लागले, तटबंद्यांनीं आणि जंग्याच्या भितींनीं मजबूत 
केलेल्या पूर्वीच्या किल्ल्यांच्या बदली ग्हस्थवगीतील लोकांनीं आ- 
पल्याकरितां एलिझाबेथच्या वाड्यांच्या नमुन्याचे भोवती बगीचे 
असलेले असे सुंदर वाडे बांधले. त्यांना, नकशीदार खोदींव काम 
केलेले असे जिने असत, आणि त्यांमधील जमिनींवर मोलवान ज- 
मखाने किंवा गालिचे पसरलेळे असत. खातेपिते जमीनदार 
आणि धारेकरी, ह्या लोकांची खासगत, दगड आणि विटा ह्यांनी 
बांधलेली, घरें होतीं, त्यांना तावदानी खिडक्या असत, आणि छप- 
रांत धूर जाण्याकरितां पूर्वी फक्त भोके रांखठेलीं असत त्यांच्या 
बदली आतां धुरांडी असत. सर्व बगोतील 
लोकांचा, आणि विशेषेकरून ग्रहस्थ वर्गातील 
लोकांचा, पोशाक पूर्वीपेक्षा शोभिवंत आणि मोलाचा असे. राणी 
जातीने, जरी काटकसरी होती, तरी तिला थाटमाट आणि डाम- 
डोळ आवडे, आणि एका दरबारी माणसाच्या घरून दुसऱ्या 
दरबारी माणसाच्या घरीं ती प्रवास करून जाई तेव्हां, जी आनंद- 
प्रदर्शक उत्सवांची धुमाकूळ आणि थाटमाट तमाज्वे होत त्यांनीं 
तिच्या प्रजाजनांच्या आयुष्यांठा नवी* तेजगी येई. 

परंतु लोक ह्या प्रकारे शांतिसुखांत आणि चंगळींत असतां, ए- 
लिझाबेथला स्वतः अनंत काळज्या होत्या. ती इंग्लंडांत आप- 
ल्याकडील लेगेटही (बकीलही) घेत नाहीं, किंवा १५६१ त त्यानें 
टेन्ट एथे आपलें कौन्सिल भरविले होतें त्याला तिर्ने आपले व- 
कीलही पाठविले नाहींत, ही तिची वागणूक पोप चौथा पायस ह्याने 
पाहून, तो तिला बंडखोर राणी म्हणून समजून तिच्याशी वागू लागला, 
आणि तुम्ही इंग्लिश देवळांत उपासनेकरितां जात जाऊं नये अंजी 
त्याने सर्व क्याथलिकांला आशा केली. पार्लमेंटाला ती पोषाची 


सुग्वाची अभिवृद्धि, 


३३५० संपत्तीची वृद्धि. [एलिञ्याबेथ 


ढवळाढवळ सहन झाली नाहीं, म्हणून त्याने एक आक्ट (का- 
यदा) केला. त्यांत, कामन्सांच्या सभेच्या प्रत्येक सभासदाने, 
प्रत्येक सरकारी कामदाराने, आणि प्रत्येक पारिश्याच्या धर्माधि- 

ओय आफ्‌ आश्लीजि- काऱ्याने, राणीशी मी प्रजाधर्माने वर्तेन, 
यन्स म्हणजे प्रजाधमीने आणि इंग्लंडांत पोपाचा अधिकार मी 
वागेन अक्की शपथ मानणार नाही, अशी शपथ घेतली पाहिजे, 
रथापली, १५६३. असा निर्वेध केलेला होता. ह्या कायद्याने, 
जे निक्षीचे क्याथलिक्‍्स होते त्यांना तर, हौस आफ्‌ कामन्स 
अर्थात्‌ वर्ज झालें. सहाव्या एड्वडोच्या कारकीर्दीत जीं घ- 
मतत्वे म्हणून एकूणचाळीस कलमें ठरविली होतीं, तीं स्वीकारून, 
सर्व धर्मापदेशकांना त्या कलमबंदीवर, ती आम्हाला मान्य आहे, 
म्हणून सह्या करण्याचा हुकूम केला. ह्याप्रकारें- धर्मसंबंधी वैम- 
नस्याचें बी, एलिझाबेथच्या प्रजाजनांमध्यें, तिच्या इच्छेच्या अति 
विरुद्ध, पेरले गेले. 

स्काटांची राणी मेरी हीही आतां पुनः उपद्रव देऊं ला- 
गली. ती अजूनही एलिझाबेथच्या मागून तरी गादीला वारस 
होतीच, कारण, जरी एलिझाब्रेथला लम करण्याविषयी पालेमेंटाने 
यारंवार आग्रह केला, आणि आरिट्र्याच्या आचेड्यूकाकडून 
तिच्याशी लग्न करण्याविषयी बोलणें आलें त्या संबंधानें, आपली 
इच्छा आहे म्हणून तिने नखरे केले, आणि आपल्या कृ्पेतला दर- 
बारी ग्हस्थ राबर्ट डडले, लेस्टरचा अले, ह्याच्याशी लम्न कर- 
ण्याची माझी इच्छा आहि म्हणून तिले 
हावभाव केळे, तरी त्या कृतीप्रमाणे फळ 
कांहीही नजरेस आलें नाहीं. बास्तविक पाहतां, 
तिच्याने लभ करवलेंच नसते, कारण तिनें प्राटेस्टंट पति पसंत 


एलिझ्याबेथची लग्न 
करण्याची इच्छा नव्हती. 


१५६३] स्वस्थता आणि संबद्ध. ३्ड्मे 


केळा असता तर तिजवर तिची अर्धी प्रजा रुसती, किवा क्‍्याथ- 
लिक पति पसंत केला असता तरीही तिजवर अधी प्रजा 
रुसती. 
ह्यास्तव मेरी स्ट्यूअर्ट दी, अजूनही, एलिझाबेथच्या कुशींत 
सलणारा कांटा असावा तशी होती. जेव्हां ती मेरी स्कादुंडास 
पहिल्याने परत आली, तेव्हां, सर्व लोकांनीं त्या आपल्या रूपवती 
तरुण राणीला देवीसारखी पूजिळी, आणि तिला राज्यकारभारांत 
तिचा प्राटेस्टेंटधमी सावत्र भाऊ, अले मरे, मदत करीत होता 
त्यामुळें मुख्यत्वेकरून, त्यांनीं तिला आपला क्याथलिक धर्म 
पाळण्याला मोकळीक दिली. पुढें लवकरच दुसऱ्याने लम्न कर- 
ण्याचा विचार तिच्या मनांत येऊं लागला, 
२... राणी मेरी आणि १५६५ त तिनें आपला तरुण च- 
लाडे डार्न्टेळ्षीं विवाह हेन्री ः 
डळ कवि लत भाऊ हेन्री स्त्यूअर्ट, लाडे डार्न्ले, 
ह्याला वरण्यासाठी पसंत केलें. लाडे डार्न्ले 
हा, तिच्यासारखा, आठव्या हेन्रीची बहीण, मागेरेट ट्यूडर, 
हिच्या वंशांत उत्पन्न झालेला होता. तो डान्ले इंग्लंडांतच पाल- 
नपोषण होऊन लहानाचा थोर झालेला होता, आणि लेनॉक्सिझ 
उपनांवाचे त्याचें घराणे होते त्यांतील माणसे फारा दिवसांपासून 
क्‍्याथलिक्स होतीं. आतां क्याथलिक लास ह्यांचे स्काटुंडांत 
प्राबल्य झालें त्यामुळे, मरेला त्या देशाचा त्याग करून जाणें भाय़ 
पडलें, तेव्हां मेरी आणि डान्ले ह्या दोघांना कोणत्याही वेळीं 
इंग्लिश गादी हस्तगत करून घेण्याविषयी प्रयत्न करण्याला अ- 
टक राहिली नाहीं, ही गोष्ट एलिझाबेथच्या लक्ष्यांत आली. 
परंतु मेरीने आपले जमून आलेले योग आपण दवडले. 
डान्ले हा बुद्धीचा हळका, आणि व्यसनी पुरुष होता, आणि 


३३२ स्वस्थता आणि संप्द्धि- [एलिझविध 


त्याचा तिळा लवकरच कंटाळा आला. तिला क्‍्याथलिक धर्म 
युन: स्थापण्याची, आणि इंग्लंडची राणी होण्याची, उत्कंठा होती, 
आणि तिचा डेव्हिड रिझ्झिओ नांवाचा एक इटालियन ( इ- 
टाली देशांतला, किवा इटलीची भाषा जाणणारा ) हुशार सेक्रे- 
टरी होता, त्यानें पोपाशीं आणि स्पेनच्या राजाशीं गुत पत्रव्य- 
बहार चालविण्याच्या कामीं तिला साहाय्य केलें. मेरी डार्न्ठेला 
राज्याभिषेक करून राजा करूं देईना, म्हणून त्याला इतका तैष 
आला, आणि रिझ्झिओविषयी त्याला इतका मत्सर वाटूं लागला 
कीं, त्यानें कित्येक प्राटेस्टंट लाडस ह्यांशीं मिळून गुत कारस्थान 
केलें. तेव्हां ते लार्डस, हालिरूड एथील 
राणीच्या महालांत शिरले आणि ती समक्ष 
बसलेली होती तेथून त्या रिझ्झिओला ध- 
रून खेचून नेऊन जिन्यावरच त्यांनीं ठार मारलें. नंतर त्यांनीं त्या 
राजमंदिराच्या वेशी आपल्या हस्तगत केल्या, त्यामुळें मेरी त्यांच्या 
आहारी आली. ती शाहणीच होती, म्हणून तत्काल त्यांना 
शरण गेली, आणि डार्न्ठेशी पुनः तिनें सख्य केलें, परंतु त्याचें 
ते कृत्य ती विसरली नाही. पुढे तीन महिन्यांनी, १५६६ त 
जूनच्या ९ व्या तारिखेस, तिच्या पुत्राचे जन्म झालें, तेव्हां, तिच्या 
'पश्चात्‌ गादीवर बसण्याला तिला वारस झाला, ह्या गोष्टीने तिचा 
आतां एलिझाबेथवर उपराळा किंवा वरचष्मा झाला, 

पुढल्या नऊ महिन्यांत, सर्वे गोष्टी निवांत चालल्या होत्या, 
आणि नंतर एक अतिभयंकर गोष्ट घडली. डार्न्ठेला दुखणे 
आलें, आगि भेरी त्याच्याविषयी फार काळजींत आहे, अशी दि- 
सळी, तिनें त्याला हवा पाळटण्याकरितां म्हणून एडिंबरो शइ- 
आत्र्या बाहेर हॉलिरूड एथीळ राजमंदिरानजीक एक कर्के- 


रिझ्झिओचा खन, 
ता. ९ माचे १५६६. 


१५६८] स्काटांची राणी मेरी. २३३ 


ओ'-फील्ड ( दोतांतील देऊळ ) ह्या नांवाचा जुना मठ होता 
त्यांत आणून ठेवलें. तेर्थे एके दिवशीं 
संध्याकाळीं, त्याला एका तरुण हुजऱ्याच्या 
दिम्मतीत ठेवून, ती हॉलिरूड एर्थे एका 
नौकराच्या लम्नानिमित्त नाच होता त्या नाचाला गेली. मध्यरात्री- 
नंतर थोड्या वेळाने एक भयेकर धडाका उडाला त्याने सारें शहर 
हाललें. कर्क-ओ?-फील्ड हा मठ सुरूंगानें उडून गेला, आणि 
तो डान्ले व तो हुजऱ्या हे दोघे जवळच एका शेतांत मरून 
पडले. राणीला ह्या गोष्टीविषयी पूर्वी किती काय माहिती होती 
हें कोणाच्याने सांगवलें नाहीं. परंतु बडे लोकांपैकी बाथ्वेडचा 
अले, जेम्स हेप्बने, ह्या नांवाच्या एका तरण्या दांडग्या 
मुरदाड पुरुषानें ते कृत्य केलें ह्यांत बिलकुल संशय नाहीं, आणि 
मेरीने पुढे तीन महिन्यांनी, म्हणजे १५६७ त मेच्या १५ व्या 
तारिखेस, त्याच्याशी लग्न लावले. 

पुष्कळ लोक, मेरी त्या खुनाच्या संबंधानें निर्दोष होती असें 
विश्वासाने मानीत होते, तथापि सारें स्काटुंड तिर्चे नांव निघाल्या- 
बरोबर भीतीने आंग काढी, तिनें, लार्ड्स ह्यांशीं सामना करण्या 
साठीं फौज गोळा करण्यांत एक महिना घालविला, परंतु जेव्हां 
वेळ आली, तेव्हां, तिच्याकरितां कोणीच लढावयास तयार हो- 
ईना. बाथ्वेऴ हा पहिल्याने ऑफक्रिझ नांबाच्या बेटांत पळून 
गेला, आणि नंतर तेथून डेन्माके देशी गेठा, तेथें तो मरण 
पावला. मेरीला धरून केदकेलें, आणि किन्रॉसशायरा- 
तीळ लाख लीव्हन नांबाच्या सरोवराच्या मध्यभागी एक मजबूत 
किल्ला होता त्यांत तिला बंदीत ठेवलें. लाडूस ह्यांनी तिला जुलंमाने 
राज्याधिकार सोडाबयास लावले, आणि तिचा. मुलगा त्या समयी 


डार्न्लेंचा खन, तारी- 
ख ९ फेब्रुअरी १५६७. 


३३४ स्काटांची राणी मेरी. [एलिशबिंथ 


तान्हे मूल होता त्याला सहावा जेम्स ह्या नांवाने राज्या- 
भिघषेक केला, आणि अले मरे ह्याला राजप्रतिनिधि केलें. पुढें 
एका वर्षाने मेरी केदेतून निसटून पळाली, 
।_ मेरी केदेंतून पळून आणि तिनें फौज जमा केली. परंतु ग्लास्गो 
इंग्लंडास ज्ञाते, माहे मे ळे धं ति 
६५६८. नजीक लांग्साइड एथे तिचा पराभव 
झाला... तेव्हां, ती घोड्यावर बसून एक 
सारखी दोडत, मध्यें घोडे बदलण्याकरितां मात्र थांबून, नव्वद 
मेळ गेली, आणि साल्वे फर्थ नांवाची खाडी उतरून कालाइल 
एर्थे तिने आखा धरला. 
आपली प्रतिस्पाधिनी इंग्लंडांत यावी, ही गोष्ट अगदीं निदा- 
नींची म्हणून एलिझाबेथने कदाचित्‌ इच्छिली असती. पूर्वीच्याच 
वर्षी एलिझाबेथर्चे लम आणि तिच्या पश्चात्‌ गादीचा वारस 
ह्या संबंधाने तिचा पालमेंटाशीं वाद झालेला होता. राष्ट्राची 
वश पाकवर वर सेवत्ता होत चालली तसतशी हौस आफ 
वसर होत बने  कामन्स ही समा अधिकाधिक धीट होत 
न चालली. खेड्यापाड्यांत राहणारे सभ्य ग्र- 
इस्थ, पालेमेटांतील जागांविषयीं लोभ करूं लागले, त्यांबद्दल सभा- 
सदांना पूर्बी वेतने किंवा नेमणुका द्याव्या लागत, परंतु आतां 
आपल्या आशींपाशींच्या लोकांचें प्रतिनिधित्व आम्ही फुकटारी 
करतो असें सभासद होण्याविषयी उमेदवार म्हणूं लागले. असें 
म्हणणारे लोक स्वतंत्र होते, आणि ते आपल्या हक्कांकडे लक्ष्य दे- 
णारे होते. मेरीचा पुत्र जन्मास आल्यावर पुढें लवकरच हौस 
ऑफ्‌ कामन्स सभेच्या सभासदांनी, आपल्या पश्चात्‌ गादीवर 
कोणाळा बसवावयाचें ह्या गोष्टीचा निकाळ करा अशी एलि- 
झ्ञाषेथ राणीला टुमणी लावली; आणि जेव्हां एलिझावेथरने, 


4५६८) स्काटांची राणी मेरी. ३३५ 


ती गोष्ट मजकडे सोंपा, असा त्यांना खरमरीत निरोप पाठविला 
तेव्हां, बेन्टव्थे नांवाच्या होस आफ कामन्सच्या सभासदाने 
उभा राहून “हे आपणां सर्वोच्या स्वातंत्र्याला विरुद्ध नव्हे काय? 
असा प्रश्न केला. शेवटीं राणीने वचने देऊन त्यांना शांत केलें, 
आणि आयर्ठेडांत फोज पाठविण्यासाठी खर्चाला पैका पाहिजे 
होता तो पुरविण्याविषयीं त्यांनी संमति दिली. १५६५ पासून, 
शान-ओ?-नील नांवाच्या एका धाडस आणि शाहण्या पुढाइ- 
ताच्या हुकमतीखालीं त्या देशांत उघड बंड 
मातले होते. परंतु १५६७ त पैका आणि 
माणसं मिळून, सर हेन्री सिडूनी ह्याने 
ते बंड मोडलें, तेव्हां त्या देशीं स्वस्थतेची कांहीं आश्या दिसू. लागली 
ह्याच वेळीं मेरी स्ट्यूअर्ट पळून इंग्लंडांत आली, त्या गोष्टीने 
एलिझाबेथ नव्या संकटांत पडली. मेरीचे करावें काय ६ हा प्रश्न 
उत्पन्न झाला. मेरीने, मला स्काटंडला परत घेऊन जाण्यासाठी 
फोज द्या, किवा फ्रान्सला जाण्याला खुला मार्ग द्या, असें मागणे 
केलें. ह्यांतून रोवटचे मागणें एलिझाबेथच्याने देववेना, कारण 
तिठा फ्रान्सला जाऊं दिलें असतें तर, फ्रेंच लोकांना स्कादुंडा- 
बर नवा कबज मिळाला असता. एलिझाबेथनें मरेकडून 
आपल्या राणीला माघारी घेबविण्याविषयीं प्रयत्न केला, परंतु 
त्याने ती गोष्ट नाकारिळली, आणि त्यानें बाथ्वेळ आणि मेरी 
ह्यांच्या दरम्यानची पत्रे हाजीर केली. ती जर खरीं असलीं तर 
त्यांवरून मेरीने आपल्या नवऱ्याला ठार 
मेरी इंग्लंडांत कैदेंत मारविण्याचें कारस्थान केलेलें होतें अखे 
पडते,१५६८-१५८७, 
सिद्ध होत होतें. म्हणून एलिझाबेथ 
तिला इंग्ळेडांतच पहिल्याने एका खेड्यांतील वाड्यांत, नंबर 


शान-ओ"-नील द्याचे 
बंड, १५६५-१५६७. 


३३६ स्वस्थता आणि संद्द्धि. [एलिझ्माबेध 


दुसऱ्या एका खेड्यांतील वाड्यांत, ह्याप्रमाणे राहण्याची ठिकाणें 
पालटून, रखवालीखालीं ठेवले. 
पुष्कळांनीं मेरीला कैदेंत ठेवल्याबद्दद एलिझाबेथला दूषण 
दिलेलें आहे, आणि इतर कित्येक, पुढल्या अठरा वर्षात एलि- 
आबेथच्या विरुद्ध झालेल्या फंदफितुरांत मेरीचें आंग होते, असा 
मेरीवर दोष ठेवतात. मला असें दिसतें कीं, त्या दोहो राण्यां- 
तून एकीच्यानेही, तिनें वर्तन केलें त्याहून अन्य प्रकारें वतन कर- 
वळें असते, असा संभवच नव्हता. मेरी क्‍्याथलिक असून 
कक्‍याथलिकांची दोस्त होती, तेव्हां इंग्लंडची गादी आपल्या- 
च्यानें हिरावून घेववेल तर तज्ली ती घेण्यांत 
क मेरी आणि एलिझा- कांहीं पाप नाहीं असें ती श्रद्धापूर्वक मानीत 
* होती, आणि एलिझाबेथ ही, तिचे प्रजाजन 
तिजवर प्रेम करीत होते, म्हणून त्यांवरील आपलें अधिकारस्थान 
काईंम राखण्याकरितां हरएक प्रयत्न करण्याविषयी अर्थतःच बद्ध 
होती. त्या दोहों राण्यांच्या दरम्यान जो स्वभावगुणांचा भेद 
होता त्याने एलिझाबेथची मात्रा वरच होती. तो भेद हा. 
एलिझाबेथ जरी निर्दय होती तरी, आपल्या प्रजेच्या कल्याणा- 
कडे तिचें निरंतर लक्ष्य असे. मेरी ही मनमोहक, आणि आवडा- 
याजोग्या, गणांची असतांही, तिनें आपले कामक्रोधादि मनोवि- 
कार अनर्गल ठेवले, त्यामुळें तिनें आपल्या सुयोगाचा नारदा केला. 
मेरीने आपल्या नवऱ्याचा खून करणाऱ्या पुरुषाक्यी विवाह केला, 
त्या वेळेपासूनच तिचा मुकदमा बुडाला. 
असो, ह्या सर्व वेळांत एलिझाबेथनें परदेशीय राजांशीं बोलणे 
चालणे करण्याच्या कामी फार कोशल्य खर्चे करून, परदेशांशी 
युद्धे अगदी टाळलीं होतीं. परंतु आतां तीं युडें टाळणे प्रति- 


१५६८] स्वस्थता आणि संवृद्धि. ३२७ 


दिवशीं अधिकाधिक कठीण होत चाललें होतें. जेव्हां मेरी 
___ स्ट्युअटे ही पळून इंग्लंडांत आली, त्याच 
व देशांत बड वेळी, दूर नेदर्लंड्स, म्हणजे हालंड, 
र झीलंड, आणि फ़ांडसे, ह्या देशांतील 
लोक, ह्यांनी आरेन्ञचा वबुइलियम ह्याच्या हुकुमती खालीं, 
आपल्या स्पानिदा जुलमी सत्ताधाऱ्यांशीं फार दिवस चालणाऱ्या 
आणि हाडवैराच्या झगड्याला आरंभ केला. ते लढले, त्यांनी 
फार यातना भोगली, आणि ते उपादीं मेले; आणि शेवर्टी 
समुद्राला अडविण्यासाठी घातलेले बांध फोडून आपला देश 
पाण्याने बुडवून जलमय करून त्यांनी आपल्या शत्रूंना देशांतून 
हाकवून लावलें. हा झगडा चालला असतां, इंग्लिहयांच्या 
गादीवर जर क्‍्याथलिक राणी असती तर, नेदलेड्सचा 
राजा, दुसरा फिलिप ह्याला फार उपयोग झाला असता. 
त्या कलहांत दोहोंतून कोणताही एक पक्ष न स्वीकारतां तटस्थ 
राहणें एलिझाबेथला कठीण होते. तिच्या कौन्सिलांत दुफळी 
होती. सेसिल आणि इतर प्राटेस्टंट लाडस ह्यांची नेदर्ट- 
डर्स ह्यांठा कुमक करण्याची इच्छा होती. ना्फेकचा ड्यूक, 
आणि इतर क्याथलिक लार्डस, ह्यांना स्पेन देशाशी सल्ला, 
आणि एलिझाबेथच्या मागून मेरीला गादीवर बसविण्याचा 
ठराव, ह्या दोन गोष्टी पाहिजे होत्या. एलिझाबेथ राणीने त्या 
१ दोन्ही फळ्या समतोल राखण्याविषयीं प्रयत्न 
_ रँग्लंडच्या उत्तरेस केला, परंतु क्याथलिक लार्डस उतावळे 
बेंड होतें, नोव्हेंबर भेरीचे शीं क 
१५६९. झाले. मेरीचें नाफेकशीं लभ करविण्याची 
गुस मसलत झाली. ती उघडिकेस आली, 
आणि नाफेकला पकडून ठौअरांत केदेत टाकलें. तेव्हां इंग्ले- 
२९ 


१३४ एलिझाविथच्या विरुद्ध फंदफित्र. [एलिझाबेथ 


डच्या उत्तरेकडे, मेरीची केदेतून सुटका करण्याच्या इराद्याने 
नार्थबर्लेंड आणि वेस्टमलेड ह्या कोटींच्या अर्लाच्या हुकुमती 
खालीं एक बंड उठले. त्या अलाचा पराभव झाला, तेव्हां 
ते स्काटंडांत पळून गेळे, आणि सहाशेंहून ज्यास्ती लोकांना 
बंडखोर म्हणून जिवे मारले. 

इतके झालें तथापि अजून क्याथलिक लोकांची तडफड 
चालली होती; आणि पुढील वर्षी, म्हणजे १५७०त, पोप पांचवा 
पायस ह्याने एलिझाबेथला बहिष्कार घातला, आणि तिच्या 
प्रजाजनांनीं तिच्याशी प्रजाधर्माने वागूं नये, अशी आज्ञा करून 
तसें न वागल्याने होणाऱ्या दोषापासून त्यांना त्याने मुक्त केलें. ह्याचें 
उसर्ने वाण म्हणून पालेमेंटाने क्याथलिकांच्या विरुद्ध पूर्वीहून 
कडक कायदे केले; आणि आपल्या “बहिष्कारांच्या आज्ञापत्राचे?? 

एलिझाबेथला पोप कांहींच फळ झालें नाहीं असें पाहून रागावून 
बहिष्कार घालतो आणि पोपानें, रिडाल्फी नांवाच्या एका पेढी- 
रिडाल्फोरचें कारस्थान, वाल्या सावकाराला हातीं धरून त्याकडून 
१५७०-9५५७). नाफेकाशीं मेरीरचें लम करविण्याच्या का- 
रस्थानाचे पुनरुज्जीवन करविले, आगि स्पेन देशच्या राजाशी 
संगनमत करवून एलिझाबेथला पदच्युत करण्याची मसलत केली. 
मड्ड शहरांत एक माणूस त्या रिडाल्फीला सांपडला, त्यानें रा- 
णीला ( एलिझाबेथला ) दग्याने ठार मारण्याचे कबूल केळे; आणि 
स्पेन देशचा सेनापति, आल्व्हा, द्याने नेदलेडूसमधून समुद्र 
ओलांडून जाऊन इंग्लंडचे राज्य ध्यार्बे असा बेत ठरला, परंतु 
त्या लोकांच्या हातून योजलेल्या गोष्टींपैकी एकादी तरी होण्यापू- 
वॉच, लाडे बली ह्याला ती गुस मसलत कळली. तेव्हां नार्फकला 
१५७२ त जूनच्या २ र्‍या तारिखेस देहांतज्यासन केळे, आणि 


१५६९] एलिकंविथच्या विरुद्ध फंदफित्र. ३१९ 


स्पेन देशच्या वकिलाला इंग्लंडांतून निघून जाण्याचा हुकूम केला. 
मेरीवर राजद्रोहाचा गुन्हा ठेवून तिची चौकशी करविण्याविषयीं 
पालेमेंटानें एलिझाबेथला टुमणी लाविली, तथापि अजून ती 
गोष्ट करण्याविषयीं तिचें मन होईना. 
ह्या प्रकारें जरी स्पेनानें एलिझाबेथला ह्या प्रकारे समूळ उल- 
थून टाकण्याविषयीं प्रयत्न केला, तथापि, तिने, पडहिल्याने 
आन्जूच्या ड्यूकाशीं, आणि पुढें त्या ड्यूकाच्या धाकट्या 
भावाशीं, विवाह करतें म्हणून बोलणें लावून, फ्रान्स देशावर 
आपला कबज राखला. परंतु इतक्यांत एक भयंकर गोष्ट घडली. 
फ्रेंच राजाची आई काथरिन-डि-मेडिची, आणि ग्वीशिझ 
उपनांवाचे क्याथलिक ड्यूक्स ह्यांना, ह्यूगेनोस नांवाचे फ्रान्स 
देशांतील प्राटेस्टंट लोक अति बलाढ्य होत चालले अशी भीति 
पडून, त्यांनीं पारिसांतील बंडाळ लोकांना त्यांच्या विरुद्ध चिथ- 
विले. तेव्हां १५७२ त आगस्टच्या २४ व्या तारिखेस, सेन्ट 
ब्थीलोम्यू ह्या नांवाची कत्तल उडाली. तींत ह्यूगेनोस 
लोकांमध्ये जे प्रमुख म्हणून होते त्या सवोना पारिसमध्यें ठार 
_  मारळें, आणि तो तेष शहरोशहरीं पसरून 
कयी क. एक लक्षाहूनही ञ्यास्ती ह्यूगेनोस ह्यांचा 
२४ आगस्ट १५७२, सेहार झाला, ह्या क्याथलिक पक्षाच्या 
भयानक विजयानें एलिझाबेथ आणि तिची 
प्रजा ह्या उभयतांना दहशत पडली. तथापि आतां देखीळ 
भ्राटेस्टंटांचा उघडपणे पक्ष धरण्यास तिचें मन होईना. १५७५ 
त नेदलंडस ( नेदलंड्सचे लोक ) ह्यांना तिला आमची आपण 
राणी व्हा अज्ञी विनंति केली, तेव्हां, जरी तिनें त्यांना मदत कर- 
ण्यासाठी कांही पैका पाडविला, तरी राणी होण्याचे नाकारिळे. 


३४५० स्वस्थता आणि संबृद्धि. [एलिझाबेथ 


परंतु त्यांना साहाय्य करण्याला तिनें आपल्या प्रजेला मनाई केली 
नाही. ल॑डनांतील व्यापाऱ्यांनीं पांच लक्ष पौंड ऑरेन्जच्या 
__ बुइलियमाला पाठविले, आणि नेदलंड्स- 
 इम्ठिश लोक नेदर्टे- मधल्या द्यूर स्वदेशभक्तांना पाठबळ देण्या- 
डस ठाकाना साहाऱ्य क डू ढं 
करितात. करितां पांच हजारांहूनही ज्यास्तीच इंग्लिक्ञ 
लोक समुद्र ओलांडून त्या देशी गेले. 
दुसरे कित्येक स्वतःच्या जहाजांतून बसून समुद्रांत बाहेर निघाले, 
त्यांना “ सी डॉग्स ” ( समुद्रांतले कुतरे ) असें म्हणत, त्यांनीं 
इंग्लिश चानल ( खाडी ) गच्च भरून गेली; आणि ते फ्रान्स 
आगि स्पेन ह्या देशांच्या व्यापारी जहाजांवर हलला करूं लागले. 
ह्या चाच्यांचें नेदळलेडस लोकांच्या हिताकडे जितके लक्ष्य असेल 
तितकेंच ढटीकडेही असावें असें दिसतें. नव्या प्रथ्वीच्या ( अ- 
मेरिकेच्या ) ज्या भागांत सोनें आगि इतर प्रकारचे धन सांपडे ते 
भाग स्पानिशु आणि पोटुंगीझ ह्यांच्या हाती होते; आणि 
फ्रान्सिस ड्रेक नांवाचा डेव्हन्यायरांतील एका पाद्रीचा मु- 
शिका लगा, पहिल्याने १५७२ त, आणि नंतर 
वी चाच स्पा. ,८७७त, जहाज हकारून दक्षिण अमेरि- 
निक लाकांची जहाजें .. न ; 
छटतात. केंतील स्पानिदा लोकांच्या ताब्यांतील मुटु- 
् स्वास गेला, आणि त्याने त्यांची सोने भरून 
आणणारी जहाजे लटली. जेव्हां तो परत आला, तेव्हां इग्लंडांतील 
लोकांनीं त्याला मोठा वीर मानून त्याचें आगतस्वागत केलें, आणि 
एलिझाबेथनें त्याला नाइट पदवी दिली. मुख्यत्वेकरून ह्याच 
कारणानें, स्पेनचा राजा, फिलिप, ह्यानें त्या गोष्टीचा सूड घेईन 
अशी प्रतिज्ञा केली. परंतु ह्या अगोदरच फिलिपाच्या हातीं इतर 
पुष्कळ कामें कराबयाचीं पडलेलीं होती, म्हणून तें सूड घेण्याचें 


१५८४] स्वस्थता आणि संबद्ध. १४१ 


काम पडून राहून आठ वर्षे गुदरलीं. शेवटीं एलिझ्याबेथने ठे- 
स्टरचा अल ह्याला नेदलेंडसे लोकांच्या कुमकेस पाठविलें, 
आणि झेक ह्याला १५८५ त पंचवीस जहाजें बरोबर घेऊन स्पा- 
निक अमेरिकेस पुनः जाण्याला परवानगी दिली. तिकडून तो आ- 
पल्या जहाजांवर ठूट लादून घेऊन परत आला. ह्या वेळेपासून 
फिलिप इंग्लंडाशीं युद्ध करावयाचें अद्या हेतूनें खरोखर तयारी 
करूं लागला. परंतु त्याचें ते विख्यात “ स्पानिशमध आमोडा ” 
(फोजबंद किंवा शिलेपोस अरमार) नांवाचें अरमार तयार होई तों 
आणखी तीन वर्षे गेलीं, आणि त्या तीन वर्षोत पुष्कळ गोष्टी घडल्या. 

मागल्या कांही काळापासून, फ्रान्स देशांत डूए एथे, अनेक 
तरुण इंग्लिश क्‍्याथलिकांना, इंग्लंडास पाद्री म्हणून पाठ- 
विण्याकरितां, शिकवून तयार करीत होते. ह्या लोकांचा श्रद्धापू- 
वेक दृढ भरवसा होता की, इंग्लंड देशाचा उद्धार किंवा पाप- 
मुक्ति, तेथील लोकांना पुन: पोपाच्या अधिकाराखालीं आणल्यावां- 
चून होणारच नाही. १५७६ त ते तयार झालेले पाद्री, साऱ्या 

इंग्लंडांत धर्मप्रचा- रैग्लंडभर गुतप्णे प्रवास करूं लागले, 
राथ॑ क्याथलिक पा- ते जागोजाग उपासना करीत, राणीविरुद्ध 
द्रोंचा समुदाय येतो, लिहिलेली लहान लहान पुस्तकें वांटीत, 
पीर आणि माणसांना बंड करण्याविषयी फूस 
देत. तेव्हां इंग्लंडांतील सरकाराला खरोखर भारी दहत 
पडली; म्हणून त्या पाद्री धर्मापदेशकांना कोठे सांपडतील तेथ 
धरधरून केदकेलें, आणि पुढल्या वीस वर्षोत त्यांतील पुष्कळांना 
जिवे मारले. परंतु त्या पाद्रींनीं केळेल्या श्रमाला फळ आलें, 
१५८३ त एलिझाबेथला दग्यानें ठार मारून मेरीला गादीवर 
बसविण्यासाठी केळेलठा एक कट उघडिकेस आला, त्याचा मुख्य 


३४२ मेरीचा शिरच्छेद. [एलिद्वाबेथ 


फ्रान्सिस थॉगूमॉर्टन नांवाचा कक्‍्याथलिक होता; आणि स्पेन 
देशच्या इंग्लंडांतील वकिलाला त्या कटाविषयीं माहिती होती, 
इ स्पष्ट दिसून आलें. भथ्रॉग्मॉटेन ह्याला देहांतशासन झालें, 
राणीचे रक्षण कर- आणि इंग्लंडांतील प्रमुख लोकांना, 
ण्याकरितां एका मंड- आपल्या राणीला कांहीं तरी उपद्रव होणार 
ळीची स्थापना होते, अशी पुरी भीति पडन, त्यांनी १५८४ त 
1 एक मंडळी स्थापली, तींत पालमॅँ- 
टाच्या अनुमतानें त्यांनीं, ““राणीच्या विरुद्ध कोणी फंदाफितूर 
६: करील तो, ब ज्या माणसाच्या तरफे किवा वतीने तो फंदफितूर 
५ होईल तो माणूस, मरे तोपर्यत त्याच्या हात धुवून पाठीस लाग- 
६ ए्याविषयी? प्रतिश्या केली. 
हे कृत्य राणी मेरीला, एका प्रकारच्या सूचने सारखंच होते हे 
एकदम लक्ष्यांत येईल; आणि त्या प्रतिज्ञापत्रावर खुद्द मेरीकडूनही 
सही करविली. असें असतां, पुढें तीन बषोनीं, राज्याचा सेक्रेटरी, 
सर फ्रान्सिस वाल्सिग्हम, ह्याने शोध लावला कीं, फार दिवस 
कैदेंत राहिल्यामुळे कंटाळून आणि त्रासून मेरीने, पूर्वीप्रमाणेच स्पे- 
नच्या राजाच्या चिथवणीगे, आन्टनी बाबिंग्टन नांवाच्या कोणा 
एका तरुण पुरुषाने प्रमुख होऊन केलेल्या दुसऱ्या एका कटाला 
आपलें अनुमोदन दिलेलें होते. हा कट मेरीच्या मृत्यूला कारण 
ज्ञाला. तिला नाथहाम्टनश्यायरांतील फॉदरिगे नांवाच्या कि- 
ल्ांत केदेंत ठेवलेलें होतें. तेथेंच एक बडे 
स्काटांची राणी मेरी लोकांचें कमिदन, म्हणजे अधिकार दिलेलें 
हिचा शिरच्छद, तारील. नेमले न 
८ फेब्रअरी १५८७, सेडल, नेमले. त्या कमिशनापुढें, त्या कटांत 
ह तिचे आंग होते ह्या गोष्टीबद्दल जो पुरावा 
होता तो हाजीर केला, आणि तिला पालेमेंटाने १५८६ च्या 


६५८७५] भेरीचा शिरच्छेद, श्ड्रे 


नोव्हेंबर महिन्यांत अपराधी ठरवून मृत्यूची सजा नेमली, कित्येक 
वर्षेपर्यत सतत चाललेले फंदफितूर आतां बंद होतील म्हणून, लो- 
कांना फार आनंद झाला, आणि लंडनांतील रस्तोरस्ती आनंद- 
सूचक मोठमोठाले आमि पेटविले त्यांनीं रस्ते भडाडून जाऊन ए- 
कच लकलकाट झाला. परंतु मृत्यूची सजा देण्याच्या वारंटावर 
( अधिकारपत्रावर ) सही करण्याला एलिझाबथचे मन होण्यापूर्वी 
पुष्कळ दिवस लोटले. सर्व यूरोपखंड आपल्याला ह्या कार्मी दोषी 
ठरबील अशी तिला भीति वाटत होती. शोवटीं तिनें त्या वारंः 
टावर सही केली, आणि स्काटांच्या त्या अति सुंदर आणि हत- 
भाग्य राणीचा १५८७ त केब्रुअरीच्या ८ व्या तारिखेस शिर- 
च्छेद केला. तत्पूवी ती आपल्या पदरच्या बायकांना म्हणाली, 
“रडूं नका, तुम्हांविषर्यी मी आपलें वचन दिलें आहे. माझी 
“क्याथलिक धमोवर पूर्ण श्रद्धा असून मी मेलं असं माझ्या सर्व 
“मित्रांना आणि मेत्रिणींना सांगा.!? 

आतां एलिझाबेथला, फक्त स्पेनदेशचा राजा, फिलिप, ए- 
वढ्या एकाच शात्रुश्ीं प्रसंग राहिला. तो इंग्लंडावर हला कर- 
ण्यासाठी कडेकोट तयारी करीत होता. ती राणी, नेहमीप्रमाणे, 
पैसा खर्चे करण्याला भीत होती. इंग्लिझा अरमार प्रसंगाला उ- 
पयोगीं पडण्यासास्त्रे करण्याला पुरे होईल इतकें देखील द्रव्य दे- 
ण्याला तिचें मन होईना. परंठु एफिफिग्हमचा लाडे हाड- 
अडे आणि त्याच्या हाताखाळचे अरमाराकडील मुख्य सरदार, 
ह्यांनी आपल्याकडून प्रयत्नांत कसर केली नाहीं. सर फ्रान्सिस 
डेक ह्याने १५८७ त स्पेन देशांतील केडिझ नांवाच्या बंदरावर 
मोठ्या शोयाने धडक दिली, आणि तेथील आर्माडा ( शिलेपौस 
अरमार ) पैकीं कांहीं भाग जाळला, आणि पुष्कळ सुखवस्तु र- 


३४४ स्पानिश आमोडा. [एलिझावेथ 


हस्थांनीं आपल्या खर्चाने सर्व सामग्रीनें सज्ज आणि लढाईला 
योग्य अशी जहाजें तयार केलीं, शेवटी त्या योजिलेल्या हळ्याचा 
, _ वेळ आला. फिलिपाचा प्रतापी सेनापति, 
कन विी पामीचा कक, त, आमीडा येऊन 
ता. १२ जळई १५८८, पोहोंचतांच समुद्र ओलांडून जाण्यास त- 
्ि यार, अशी नेदलड्स देशामध्ये ३०,००० 
स्पानिझा फोज जमविली होती, आणि आपल्याला सारे इंग्लंडां- 
तील क्‍्याथलिक्स येऊन मिळतील असा फिलिपाला भरवसा 
वाटून, त्याने, १५८८ त जूलईच्या १२ व्या तारिखेस, मेडिना 
सिडोनियाचा ड्यूक ह्याच्या हुकुमतीखालीं एकशे एकुणतीस 
जहाजांचे प्रचंड अरमार रवाना केलें. 
त्याचा भरवसा चकींचा होता. जूलईच्या १९ व्या तारिखेस, 
पूर्वी केलेल्या योजनेप्रमाणे, अहदतहद समुद्रकिनाऱ्यावर सूचक 
अभि पेटून तो आमोडा येऊं लागला* अश्ी बातमी पसरतांच, 
इंग्लंडांतील चट सारे प्राटेस्टंट्स ठोक व तसेच क्‍्याथलिक्‍्स 
लोकही, आपला देश व आपली राणी ह्यांचें रक्षण करण्यासाठी 
कमरा बांधून उठळे. लाडे हाउअडे ह्याच्या हाताखालीं जरी 
अवषीं ऐेशीं जहाजे, आणि ९००० समुद्रांत लढणारे शिपाई होते, 
तरी लाडे हेन्री सीमर, फ्रॉबिशर, ड्रेक, आणि हॉकिन्स, 
ह्यांसारख्या बांक्‍्या निर्वाणी बीरांच्या हुकुमतीखालीं तीं जहाजें आणि 
ते शिपाई होते. इंग्लिछांच्या आंगावजनानें हलक्या जहाजांनीं, 
स्पानियर्डाच्या अवजड धुडांसारख्या गल- 
ी तात पराभव, बरतांना फार पीडा केली, आणि काले 
बंदरांत दारूसारख्या शीप्न ज्वालाम़ाही 
पदार्थोनी मरलेलीं अश्ीं आठ जहाजे रात्री, स्पानिश्य जहाजें 


१५८८] आमोडाचा पराभव. ३४ 


नांगरलेलीं होती त्यांच्यामध्ये वाऱ्यावर बहावत खुलीं सोडली. 
त्यांमुळे स्पानियडे लोक आपआपल्या जहाजांच्या नांगरांच्या 
दोरांचीं शेवटे मोकळीं सोडून देऊन नाळी फिरवून भर द्यात 
जाण्यासाठी तीं जहाजे हकारून निघाले. तेव्हां इंग्लिशांचें 
अरमार त्या जहाजांच्या मध्ये घुसून, त्याने त्यांचा माघारी जा- 
ण्याचा रस्ता अडवून नाळींपासून सुकाणांपर्येत किंबा सुकाणांपा- 
सून नाळींपयंत गोळे जावे अश्या प्रकारें त्यांवर, दारूगोळा 
संपेपयंत तोफांचा भयंकर भडिमार केला. तेव्हां स्पानिय- 
डोचें धेथे खचले. तितक्‍यांत फार जोराचा वारा सुटला. त्यामुळे 
त्या आमोडाचा अधिपति डयूक ह्याला, स्काटुंडाच्या उत्तर- 
भागाला वळसा घाळून स्पेन देशीं माघारे जाण्याला मार्ग शोध- 
ण्याचा प्रयत्न करणें भाग आलें. आकक्लि बेटांजवळ तीं जहाजें 
पोहोंचतात तों त्या वादळाचा तडाका किंवा कहर त्यांवर गदरला; 
त्याने तीं जहाजें खडकांवर पिटाळलीं. स्काटुंडाभोवतालच्या 
बेटांच्या किनाऱ्याबर मनुष्यांच्या प्रेतांचे अंथरूण झालें, ११००० 
स्पानियड्‌स आयलेडच्या किनाऱ्याबाहेर प्राणांस मुकले; आणि 
त्या आमांडापैकीं छिन्नमिन्न झालेल्या फक्त त्रेपन्न जहाजांचा समुदाय 
स्पेन देशांतील कोरनज्ञा बंदरी मार्ग सांपडून माघारा गेला. ज्या- 
विषयीं दहशत पडलेली होती अद्या त्या आरमोडाचा पराभव 
झाला, आणि इंग्लिशांचा तत्संबंधानं आनंद आणि कृतज्ञता, हीं, 
एलिझाबेथनें त्या समर्यी एक नवीन नाणें पाडविलें त्यावर,“'देवाने 
फू केळे आणि त्यावैरोबर ते उघळले.'? ह्या अर्थी लाटिन भाषेंत 
* आफ्तेव्हिट डेउस एट डिस्सिप्याटि सुन्ट ” हे वाक्य 
छापून किवा ठसवून, प्रदशित केलीं. 

आतां शरेबटीं तुलनेने पाहतां पूवीहून एलिझाबेथळा कांहींसा 


३४६ आमोडाचा परामव. [एलिझ्ाबेध 


विसांवा मिळाला. यूरोपांतील सर्व राष्ट्रे तिचा प्रताप मानूं ला- 
गलीं, तिचे अरमार “' सागरांचे स्वामी !' झालें; तिच्या प्रजाज- 
नांनी तिचा द्रोह करण्याविषयी उत्पन्न झालेल्या साऱ्या मोहांचा 
प्रतिरोध केला; परदेशीय सत्ताधीक्षांशीं मसलती करून फंदफितूर 
करण्यापेक्षा आपल्या राज्ञीच्या अमलाखालील स्वस्थपणा आणि स्वघ- 
माविषयीं सहिष्णुता ह्यांत राहणें फार चांगलें अशी क्‍्याथलिकांची 
खातरी झाली; आणि इंग्रज बनून, इंग्लिश धर्माने तृत होत्साते, 
र ते देखील, निमूटपणें स्थिरस्थावर होऊन 
इंग्लंडांतळें ३त मो- राहिले, आतां ज्यांच्याशी बागणें अत्यंत 
डन एकदिळ होऊन & होते. असे ९ 
सोत स्वस्थता होते. कठीण झा , असे लोक म्हटले म्हणजे, 
“व्यूरिटन्स” नांवाचे परमावधीचे प्रा- 
टेस्टंट लोक होते ते. त्यांनी जिनोव्हा एथून माघारी येतांना 
अत्यंत साध्या संस्काराविषयीं देखील अप्रीति किवा अरुची 
आपल्या बरोबर आणली होती. परंतु त्यांना एलिझाबेथच्या 
कारकीर्दीत बरेंच निवांत ठेवलें होते. फ्रान्स देश्यांत चौथ्या 
न हेन्रीने, आपल्या विख्यात “ नान्ट ए- 
बापा व सा थील इेडिक्टानें 7 ( नान्ट एयील शा- 
पत्र ), १५९८. सनानें किंवा आज्ञापत्राने ) आपल्या प्राटे- 
स्टंटधमी  प्रजाजनांठा इच्छेस येईल 
त्या प्रकारे भजनपूजन करण्याविषयी मोकळीक दिली, आणि ते्णे- 
करून यूरोपांत स्वस्थता होण्याला त्यार्ने साहाय्य केलें, 
आणि इंग्लिक राष्ट्रांतील लोकांची जी अभिवृद्धि गेल्या तीस 
वर्षांत लक्ष्यांत न येतां होत होती, ती आतां फळास येऊं लागली. 
समुद्रावरून इंग्लिश जहाजें चहूंकडे दूरदूर हकारून जाऊं लागलीं, 
सर वाल्टर राली ह्याने उत्तर अमेरिकेस आणि दक्षिण 


१५८८] स्वस्थता आणि संग्रद्धि. ३४७ 


अमेरिकेस सात मोहिमी अथवा स्वाऱ्या करविल्या; त्या स्वाऱ्यांत 
गेलेल्या माणसांनीं नवबीं नवीं फळें, व तसाच तमाखू , आणि बटाटे 
परत येतांना आपल्याबरोबर आणले; आणि लाने व्हर्जिनिया 
नांवाची जी नवीन वसाहत स्थापली, ती जरी फारशी भरभराटीस 
आली नाहीं, तरी तिनें तसल्या दुसऱ्या वसाहती होण्याला मारी 
सुगम केला. सर फ्रान्सिस डेक ह्याने ईस्ट इंडिअ्‌ ( पूर्वकडील 
देश किंवा बेटें ) ह्यांस जाण्याचा मार्ग खुला केला, आणि इंग्ठंड 
ब हालंड ह्या देशांपासून जह्ाजांमागून जहाजे पूर्वेकडील 
देशांला जाऊन त्या देशांशी व्यापार करूं लागलीं. १५९९ त डि- 
यां सेंबरच्या ३१ व्या तारिखेस, लंडनांतील 
ईस्ट इन्डिया कंपनी अट इंडिया मर्चेट्स, म्हणजे पूर्वेकडील 
होते, तारीख ३१ डि- देशांशी . न 
सेंबर १५९९, शीं व्यापार करणारे उदमी लोक, ह्यांच्या 
एका कंपनीला ( मंडळीला ) एलिझाबेथने 
सनद दिली. ह्या कंपनीपासूनच आमची जी विख्यात इेस्ट 
इन्डिया कंपनी ( पूर्वेकडील देशांशी व्यापार करणारी मंडळी ) 
नांवाची मंडळी पुढे झाली, तिचा आरंभ झाला. 
ह्या बाह्य अभिवृद्धीच्या बरोबरच, मन आणि तर्क किंवा वि- 
चार ह्यांची अंतर्वृद्धि होत होती. हेन्री ट्यूडर हा गादीवर 
बसला त्या काळापासून जीं दांभर वर्षे लोटलेलीं होतीं, त्या शंभर 
बर्षात मोठमोठ्या गोष्टी घडलेल्या होत्या, आणि विस्मयकारक 
नवीन शोध लावलेले होते. त्या गोष्टीनीं भाणि शोधांनीं माण- 
| सांच्या मनांचें उद्दोधन किवा उद्दीपन हो- 
का आणि उ्याला चुकठें नाही. कोपनिकस आणि 
। गालिलीयो ह्यांनी आमची ही लहवानक्षी 
पृथ्वी सकळ विश्वाचा केन्द्र नाहीं ही गोष्ट सिद्ध करून दाख- 


श्थ्ट स्वस्थता आणि संवृद्धि. [एलिञ्ञांवेथ 


विली, त्याच वेळीं नवीन देशांचा शोध लावण्याकरितां केलेली 
जल्पर्यटणे किवा सफरी ह्यांनी, ही आमची लहानशी पृथ्वी दे- 
खील, प्राचीन काळचे लोक मानीत होते तीहून किती पुष्कळ 
मोठी आणि विस्तीर्ण आहे, हे सिद्ध झालें. अमेरिका खं- 
डांतील सोनें आणि रुपं ह्यांची भांडारे ( खाणी ), आणि तेथील 
विचित्र लोकजाति किंवा लोकवंश, ह्यांसहवर्तमान, त्या खं- 
डाचा शोध लावलेला होता; आणि खुद्द इंग्लंडांत, तो नवीन 
धर्म, तो मुद्रणकलेचा किंवा छापण्याच्या कलेचा प्रसार, आणि 
ग्रीक आणि लाटिन ह्या भाषांचा तो अभ्यास, ह्या गोष्टींनी, 
इंग्लिछ लोकांचीं मनें उद्दोपन पावून त्यांत प्रगल्भ कल्पना किंवा 
विचार उत्पन्न झालेले होते, आणि चित्ताला उद्ोधन करणारे 
गद्यात्मक आणि पद्यात्मक ग्रंथ होऊन त्यांतून 
एटिझाबेथच्या का- ते विचार किंवा कल्पना प्रकट झाल्या. आणि 
रकोर्दौतीठ ग्रंथकार, र न. न 
ह्याच प्रकारे एलिझाबेथच्या कारकीदीच्या 
अखेरीच्या सुमारास इतिहासाच्या व्यासंगाचे पुनरुज्जीवन, झालेले 
पाहण्यांत येते. आरचेबिशप पा्केर ह्याने, प्राचीन इंग्लिश 
बखरी एकत्र करण्याविषयी यत्न केला. सर वाल्टर राली ह्यानें 
आपल्या विशाल पृथ्वीच्या इतिहासाला आरंभ केला. तो 
त्याने, पुढल्या कारकीर्दीत समग्र लिहिला. आणखी शुद्र निबंध, 
कादंबऱ्या, आणि सब प्रकारचे अल्पाय ग्रंथ तर अनेक झाले. त्यां- 
खेरीज, सर फ्रान्सिस बेकन हा, व ह्यासारखे मोठे मोठे इतर 
अंथकार झाले. बेकनानें, तत्त्ममीमांसा आणि शास्त्र हीं मृतप्राय 
झालेलीं होतीं, त्यांत नवा जीव घातला. स्पेन्सर हा कवि होता, 
त्यांने “ फेरी कुईन ” नांवाचें काव्य रचले. सर फिलिप 
सिडनी ह्याने “आर्केडिया” नांवार्चे काव्य रचले. तो ने- 


१६०२] स्वस्थता आणि संब्रद्धि. ३४९ 


दर्लंड्स मध्ये झट्फेन एर्थे लढाई झाली तींत असाध्य जखम 
लागून मरण पावला. सर्वोचा जणू कळस करण्यालाच, धान्याची 
कोठारे, छपरे किंवा पाले, आणि वाड्यांचीं आंगणे, अथवा लंँ- 
डन शहरांत आतां उत्पन्न होऊं लागलेली नाटकग्रहे, ह्यांतून 
ज्यांच्या नाटकांचे प्रयोग होत, किंवा ज्यांची काव्ये कवनें गात, 
असले एलिझाबेथच्या कारकीदीतील विद्याग्रेथकलापाच्या काळां- 
तळे नाटककार व कवि ह्यांच्या झंडींमध्ये, आमचा कविशिरोमणि, 
शेक्‍स्पीयर, उदयास आला. त्याचे जन्म 
१५६४ त झालें. त्याने आम्हांकरितां जी 
नाटके रचून ठेवलेली आहेत, तीं मनुष्यांच्या स्वभावांची इतकीं 
हुबहू चित्रे आहेत, तीं परमावधीच्या चातुर्याने इतकीं परिपूर्ण आ- 
ददेत, त्यांची भाषा इतकी अमोध ( हृदयंगम ) आहे, आणि त्यांतील 
विचार किंवा कल्पना, इतक्या उमद्या (प्रगल्भ) आहेत कीं, तीं 
रचली गेलां तेव्हांपासून आजवर केवळ इंग्लंडच नव्हे, परंतु सारी 
दुनिया त्यांच्यायोगें पूर्वीपेक्षा विद्याधनसमृद्ध झाली आहे. 

आपण आतां एलिझाबेथच्या कारकीर्दीच्या अखेरी जवळ 
जवळ येत चाललो. १५९८ त सेसिल, लाडे बली, वारला, 
आणि तरुण तरुण पुरुष एलिझाबेथच्या भोवती जमले. त्यांत, 
(१) सर वाल्टर राली हा एक होता, 
तो शूर आणि शाहणा होता; (२) बलीचा 
पुत्र, राबडे सेसिल, हा चतुर मुतसद्दी होता; आणि (३) राबर्ट 
डेव्हरो, एसेक्सचा अले, हा बेकेद, हेकेखोर तरुण पुरुष होता. 
एलिझाबेथ त्याचे ळेंकराप्रमाणें लाड करी, आणि त्याला धम- 
कावी. आयर्लेडांत अजून जुने बखेडे चालू होते, आणि क्‍्याथ- 
लिकांना शिक्षा करण्याविषयींचे कायदे तेथें अमलांत आणण्या- 


शेक्‍स्पीयर,१५६४. 


बरलींचा मृत्यु,१५९८. 


३५५ आयलेडांतील बंखेडे, [एलिझाबेथ 


करितां, आणि इंग्लिश प्रेअर-बुक, म्हणजे प्राथेना-पुस्तक, 
आणि उपासनापद्धाति, तेथील लोकांबर जल॒मार्ने लादण्यासाठी, 
मूर्खपणानें प्रयत्न केला, त्यामुळें तेथें साऱ्या गोष्टी पूर्वीहून अधिकच 
बिघडून गेलेल्या होत्या. शिवाय, पोपानें जेव्हां एलिझाबेथला 
बद्दिष्कार घातला, तेव्हा आयरिक्ष लोकांना कोणत्या पक्षाकडे 
वळावे हे कळेना. स्पानिक लोक तर त्यांना इंग्लंडाशी वैर 
करण्याविषयी चिथवीत होते, आणि टिरोनचा अले, ह्यूओ' नील, 
हा एक शूर आयरिकद्ष रजवाडा होता, 
तो, स्पेन देशचा राजा, दुसरा फिलिप, 
ह्याच्या कुमकेने, बंड करून उठला. त्यानें 
आरमोजवळ इंग्लिश्ांचा पराभव केला, 
तेव्हां एलिझाबेथ राणीने त्यावर एसेक्सला ३०,००० फौज 
बरोबर देऊन पाठविलें. परंतु एसेक्साला पुष्कळ अडचणी 
येऊन, आणि खुद्यामतीला वश होऊन, त्यानें टिरोनाज्ञीं मूर्ख- 
पणाचा तह केला, आणि नंतर, मी शाहणपणाची गोष्ट केली 
अद्ली राणीची समजूत करण्याच्या आहोनें तो फार त्वरेने इंग्लं- 
डास माघारा गेला. परंतु राणी त्यावर फार रागावली, आणि 
तिनें त्याला, त्याच्याच वाड्यांत कैद करून 
ठेवलें. त्याच्याशीं तिच्या ह्या वागणुकीने 
मनांत फार दुःखी होऊन, तो उलट्या 
काळजाचा तरुण माणूस, आपले दोस्त गोळा करून, बंड उठवीन 
ह्या आशेने, लेंडनास कूच करून गेला, तेथे त्याचा बेत अगदीं 
फिसकटला, आणि त्याला पकडून, राजद्रोहाचा गुन्हा त्यावर ्याबीत 
होऊन त्याचा १६०१ च्या फेब्रुअरींत शिरच्छेद केला, 
दरम्यानच्या वेळांत लाडे मौन्टजॉय ह्याला आयर्लेडात 


टिरोनचा अले ह्यू 
ओ? नील ह्याचें बंड, 
१५९५--१६०२, 


एसेक्साचें बंड आणि 
मृत्यु, १६०१. 


१६०२] आथलेडांतील बखेडे. ३५१ 


पाठविलें. तेथे टिरोन हा शेवटीं १६०२ त माचेच्या २४ 
व्या तारिखेस दहारण आला. ह्या दिवसापासून साऱ्या आयर्ठडा- 
_______ वर इंग्लंड अमल करीत आले आहे, 
आयल्डावर इ०७ड आणि पुढल्या कारकीर्दीत, शोंकडो इं- 
१६०२ पासून अमळ ८ 
क. ग्लिदहक आणि स्काश्च वसाहत करणाऱ्या 
लोकांना, त्यांनीं स्वस्थता किंवा बंदोबस्त 
राखावा ह्या अटीने, लीन्स्टर, आणि अल्स्टर ह्या दोही परग- 
ण्यांत जमिनी दिल्या. त्या जमिनी अल्स्टरचे आणि लीन्स्टरचे 
“ान्टेशन्स”” ( लागवणीचीं थळे किवा वसाहती ) ह्या नांवानें 
प्रतिद्ध आहेत, आणि त्यांच्यायोगें आयलेडच्या उत्तरेकडील 
मुळ्खाचा दोन-तृतीयांशांएवढा हिस्सा परदेशीयांच्या हाती गेला. 
ह्या उलटापालटीनें जरी बरपंकी आबादी झाली, तरी ती उलटा- 
पालट अनेक जागीं फार अन्यायाने केली, त्यामुळें हाडवेर उत्पन्न 
झालें, त्याने पुढें कांहीं वर्षोनीं मोठा बखेडा उत्पन्न केला. 
आणि आतां राणी एलिझाबेथ मरणोन्मुख होऊन पडली. 
ती निःसंशय फुशारखोर, क्षणिकबुद्धि, धरसोड करणारी, आणि 
वारंवार असत्यवादी होती. परंतु ती गादीवर बसली तेव्हां, 
इंग्लंड दुर्बल होऊन, त्यांत फळ्या झालेल्या होत्या, असें तिच्या 
प्रत्ययास आलें असें असून, ती त्याला प्रबल, आणि एकादिल करून 
सोडून गेली. पालेमेटानें देखील, आठव्या हेन्रीच्या कार- 
कीदीत गमावलेले स्वातंत्र्य बहुतेक परत मिळविले. पुष्कळ 
कय बडे लोकांकडे “ मोनॉपोलीझ 7 म्हणजे 
मक्ते किंबा गुत्ते बंद अक्ते किंवा गत्ते ( म्हणजे अमक्यानेच अ- 
होतात, आक्टोबर व 
१६०१. मुक जिन्नस, उदाहरणार्थ द्राक्षासव, 
विकावा, दुसऱ्याने विकूं नये असे इक ) 
असत, आणि त्यांच्या योगे ते लोकांकडून पैसा पिळून. काढीत; ते 


३५२ स्वस्थता आणि संबद्ध. [एलिझाबेथ 


मक्ते किंवा ग॒त्ते बंद करण्याविषयी तिच्या शेवटच्या पार्ठमेंटांतील 
हौस आफ कामन्स ह्या सभेने आग्रह धरला, तेव्हां तिला ती 
गोष्ट मान्य करावी लागली. 
परंतु एका गोष्टीविषयी, एलिझाबेथनें आपला दुराग्रह अंत- 
काळापर्यंत सोडिला नाहीं. आपल्यामागे गादीवर अमक्याने 
बसावे, ही गोष्ट ती ठरवीना. १६०३ त माचेच्या २३ व्या ता- 
रिखेस, संध्याकाळीं तिचा जीव नार्हीसा 
एलिझाबेथचा सत्य, होत चालला असतां, फक्त तिने आपली 
तारीख २९४ माचे च 
बी मान थोडीशी हालविली, तेवढ्यावरून आ- 
पली जागा स्काटुंडचा सहावा जेम्स 
ह्याला नेमून भरूं देण्याविषयी ती राजी आहे असा तिच्या प्रधा- 
नांनीं तर्क केला. माचेच्या २४ व्या तारिखेच्या पहांटेस ती प्र- 
तापी राणी मरण पावली. 
स्यूडरांच्या घराण्याची कारकीर्द -आतां संपली, आणि त्यांच्या 
जागीं स्ट्यूअटीचें घराणें यावयाला लागलें होते. शंभरांहूनही 
ज्यास्तीच वर्षापासून, इंग्लंड हे इतर राष्ट्रांमध्ये प्रमुख स्थानाला, 
वर चढत चढत येत होतें. सातव्या हे- 
टूडरच्या घराण्याच्या ज्रीने परदेशीय युद्धांपासून मोकळें राहून, 
इतिहासाचा गोण्वारा. द. व. 
स्वदेशी बडे लोकांवर बळकट दाब ठेवून, 
त्या गोष्टीचा पाया घातला. आठवा हेन्री परकीयांचा पगडा, 
म्हणजे धमौवर पोपाची सत्ता, चाळू न देऊन, आपल्या 
बापाच्या मागोनेच त्याच्या पाबलांवर पावलें टाकीत गेला. 
एडूवर्ड आगि मेरी ह्यांच्या कारकीर्दी बखेड्याच्याच होत्या खऱ्या 
तरी, त्या कारकीर्दीनीं, विचाराच्या स्वातंत्याची आश्या कर- 
ण्यास, आणि धमेसंबंधी छळणुकेचा तिटकारा करण्यास, माणसांना, 


१६०३] टधूडराचें घशणें ३५३ 


मार्ग दाखवून, लावून आपलें काम बजाविले. एलिझाबेथन, 
सभोवती धर्मसंबंधाच्या युद्धांचा कहर उसळला होता त्यांपासून 
आपल्या लोकांचें रक्षण करून, त्यांना बळकट वाढून उफाड्यास 
येण्याला वेळ दिला. व्यापार भरभराटीस आला, शेतकी सुघ- 
रली, सुख आणि कल्याण हीं वृद्धि पावलीं. साहसी नाविकांनी 
दूरदूरचे महासागर धुंडाळले, आणि समुद्रांवरून झपाट्यांनीं स- 
फरी केल्या. एथपर्येत कीं, शेवटीं इंग्लंडचे नांव धारिष्ट आणि 
साहस, ह्यांकरितां उच्च स्थान पावलें. अर्से असतां, नवीन कल्पना, 
विचार, आणि दिवसेंदिवस विस्तीणे होत जाणारे ज्ञान, ह्यांनी 
माणसांचीं मनें परिपूणे होऊन जाऊन, देदीप्यमान विद्याग्रंथ- 
कलाप आविर्थूत झाला. त्या विद्याग्रंथकलापावर चढ अथवा 
तोड, आमच्या ह्या काळांत देखील, कधींच झाली नाहीं. 
ज्या सरकारच्या अमलाखालीं ही अभिवृद्धि झाली, त्यांत एक 
गोम होती. तें सरकार, जो राजा किंवा जी राणी राज्य 
करीत असेल त्याच्या, किवा तिच्या, गणावगुणांवर, बहुतकरून 
सर्वथेब अवलंबून राही. जोपर्यंत शाहणा आणि समर्थ, राजा किंवा 
राणी, गादीवर असे तोंपर्यंत सर्वे गोष्टी नीट चालत; परंतु एड- 
वडे आणि मेरी ह्यांच्या कारकीर्दीवरून एक गोष्ट साबीत*" झाली 
होती, ती ही. राजसत्ताक राज्यपद्धति इतकी खंबीर होऊन गे- 
लेली होती कीं, राजसत्तेचा मूखपणानें उपयोग होऊं लागला, 
म्हणजे राष्ट्रांत घप्पाधोळ उडे. एलिझाबेथच्या मृत्यूनंतर जे 
राजे झाले त्यांनी शाहणपणानें राज्य केलें नाहीं, त्यामुळे, पुढें आ- 
पल्या पाहण्यांत येईलच कीं, षौलेमेट आणि लोक ह्यांच्याशी 
त्यांचा झगडा उत्पन्न झाला, त्यापासून आपआपपसांतील युद्ध, 
आणि विपत्ति, ह्यांनी इंग्लंड पुनः एकवेळ विदीर्ण झालें. 


२३ 





३५४ 


५७>$ ४-१%२>$ ७ 1: *& 2 झे ७0-7० केके ७ 


4912129128 11024>3211212 "७०७७ 5६६४७ "४ -:288 1852215 "५ "८2$७ ': “०६४७ '33 


"958 1392 


पर "261 & 1293 
| | 


| 








ऱसेथडे 2९७ (9. मिय "स्प | 
क वड यस हा तिळ "1122198 
| की र 21-2 द 12 << चे ४ ]) 1५ “2 
*५४७२|)&% 1£81: 11> 1221832418 परळ “५१६४३४ ७०%"८ ४३७ 1५ 
२231212210 >2%98 '£ ०४४३ ७ कपी ७६७७ “५९६३७ क्म “००३७ '18 
“ह नी 1 ही 9९1६ 12३0 
"12118 1 पु1॥>६ '12 


८३-६० ७ 12 
"८४७ 8 $9$%७ 35 
८८ 1४1322 18821५2 ) 


६12 ७७1७७४७ ॥८९शधेळ> 
191108 :912)))>:09)25912 ५1७७७12142) 
"४ 1८10 


( (89129) 
"226७ 
"(112212 12915 
४७94 >&>8 1४ 8) 
8९% 21 
*3३ । ७ 
९५२ 
15034 >94:2४ ४४) 


म्स्ध् 
क 


२३५५ 


'द>९ फा ८ 





(12212 [2 ७» 12129 18) 








( ']ु२३॥२ 128 2 ७२७) "५ ५1 15 ८०७६ 110142) 38 
*10 1७1४-8७ '£ "92५ १12 
:£६७७७-८०७७ '1५2 ६€१ 2 ०२३ ७ १७012 ॥॥॥॥४ 13512 11:18132 18 
6866७ ' "७४७३७ (8०३७ ४८३३ ७ '3) (८०७७ '8०% ३ ७ ':9) 
कू गे "शा, "> 13:92) 
नन्लणाणा' 1 121६8 ७ 1 (128 123 £ ७4४8) 


नट ६2५ 2425 19118) "14211541५2 (4138411: १18 


१५६ स्ट्यूअर्टाचें घराणें. [पाहिला जेम्स 
भ्रकरण १६, 
भिरेंगेटिव्ह ( विशेषाधिकार ) आणि पार्लमेंट 


पहिला जेम्स, १६०३-१६२५. 


एलिझाबेथ वारतांच, कौन्सिलानें स्काटंडचा राजा, स- 
हावा जम्स, ह्याला येण्याविषयीं डांकोडांक बोलावणे पाठविलें 
तो जेम्स, मेरी स्ट्यअट आणि डार्न्ले, ह्या दंपत्याचा पुत्र 
आणि सातव्या हेन्रीची सर्वात वडील मुलगी जी मागेरेट, तिचा 
पणतू , होता. आठव्या हेन्रीने जरी आपल्या मृत्युपत्रांत मार्ग 
रेटला अजीं गाळलें होतें (३००वें पृष्ठ पहा), तरी जेम्स हा 
केवळ अगदीं जवळचा वारस होता, एवढेंच नव्हे, परंतु तो साऱ्या 
राष्ट्राला पसंत होता. असो, ह्याप्रकारे स्काश्च लोकांचें भाकीत 
(१७१ वें पृष्ठ पहा ) शेवटीं पूर्ण किक खरे झाले, आणि १६०३ 
त जूलईच्या २५ व्या तारिखेस जेव्हां स्काटुंडचा सहावा जेम्स 
ह्याला, इंग्लंडचा पहिला जेम्स ह्या नांवाने वेस्टमिन्स्टर आबींत 
राज्याभिषेक झाला, तेव्हां त्या भाकिताप्रमाणे, एक स्काच्च राजा, 
स्कोन एथील पवित्र पाषाणावर पुनः एकवेळ बसला. 

जेम्साच्या कारकीर्दीत जरी फारशा ध्यानांत ठेवण्याजोग्या 
गोष्टी घडल्या नाहींत, तरी ती कारकीर्द महत्वाची आहे, कारण 
पालेमेंटाशीं सतत चाललेल्या त्याच्या कलहांनीं, त्याचा पुत्र प- 
हिला चालेस ह्याच्या दुर्दैवाच्या किवा 
अन्थाच्या कारकीर्दीचा मार्ग तयार केला. 
जेम्स हा वाईट माणूस नव्हता, आणि 
त्याला बाईट राजा म्हणण्यापेक्षा गैर मार्गास लावलेला म्हणावें हें बरे. 


पहिल्या ज्ञेम्स रा- 
ज्ञाचे गुणदोष, 


१६०४] राजाचा विशेष अधिकार आणि पाठंमेंट. ३५७ 


नित्याच्या गोष्टींत तो पाहिजे तितका धूर्त किंवा शाहणा होता. 
पाणथळ प्रदेश पाटपळवे काढून कोरडे करून निरुपयोगी पड- 
ठेली जमीन फायदा देणारी करणें, पहिला टप्पालचा कारखाना 
स्थापर्णे ( परदेशांशीं व्यवहारापुरता मात्र ), आणि रेशमी कापड 
विणणें आणि रेशिमाचे किडे पाळून त्यांपासून रेशीम उत्पन्न क- 
रणे ह्यां सारख्या पुष्कळ उपयोगी शिल्प क्रियांना किंवा कसबांना 
उत्तेजन देणें, ह्या सर्व गोष्टी त्याने केल्या त्यांबद्दल आम्ही त्याचे 
कणी आहों. परतु त्याने इंग्लिश लोकांना कधीही पुरें ओळ- 
खले नाही, आणि आपले जातीचें शाहणपण सर्वश्रेष्ठ आहे 
अक्ली त्याच्या अक्कलेला अगदीं गर्क करून टाकणारी त्याला इ- 
तकी धमंडी होती, कीं, तो इंग्लंडास आला त्या वेळेस वयाने 
छत्तीस वर्षांचा होऊन चुकला होता त्यामुळें, पुढें तो इंग्लिद्वा ठो- 
कांना ओळखावयास शिकेल असा संभवच उरला नव्हता. तो 
स्वभावाने प्रिकर आणि सात्विक होता, आणि त्याच्या कारकीर्दीत 
झालेल्या धमे संबंधाने छळणुकी पूर्वीसारख्या क्रूर नव्हत्या, हे पुढे 
पाहण्यांत येईल. परंतु तो अपरूप किंबा अडाणी, आणि अमप्रौढ, 
असून त्याला गेरशिस्त किंवा अचकटविचकट थट्टामस्करीची, आणि 
आपली विद्दत्ता बाहेर दाखविण्याची, फार आवड असे. त्याची 
विद्दत्ता थोर होती. तो फार दुराग्रही होता, आणि त्याला कोणी 
सल्ला किंवा बुद्धिवाद सांगितला तर बिलकूल सोसत नसे, तथापि 
त्याला खुद्यामतीची किंवा मिथ्या प्रशंसेची आवड असून, प्रय- 
त्माचा किवा आयासाचा तिटकारा होता, त्यामुळें, त्याच्या प्यारी- 
तले लोक त्याला पाहिजे तसा सहज वळवीत. 

तो इंग्लेडची गादी वारशानें आपली असे मानीत होता, 
आणि “डिव्हाइन राइट” हणजे ईश्वरदत्त हक, ह्यानें मी राज्य 


३५८ राजाचा विज्षेष अधिकार आणि पार्लमेंट, [पहिला जेम्स 


करतों असें तो श्रद्धापूर्वक मानीत होता; ह्याचा दुसऱ्या शब्दांनी 
अर्थ हा कीं, इहलोकच्या कोणत्याही अ- 
' डिव्हाइनराइट (३- घिकाऱ्याळा मी जबाबदार नाहीं, इतकेंच 
शवरदत्त हक ) ह्याचा . 3 ण का 
उहू नियतो. नव्हे, परंतु, सर्व राष्ट्रांतील प्रजेवर व काय- 
| द्यांव/ माझा अनित्रेधी अधिकार आहि, 
असा त्याचा समज होता. ट्यूडरच्या बंशांतले सारे राज्याधि- 
कारी, स्वतंत्र किवा अनिबेध होते, आणि सातव्या हेन्रीची 
“*स्टारचेम्बर”” ( तारकांकित न्यायसभा ह्या नांवाचे अपराधी 
बडे लोकांच्या चौकशीकरितां स्थापलेळें कोडत ), आणि धर्मसं- 
बंधीं खात्यावर अमल करण्यासाठी एलिझाबेथनें स्थापलेळें “हाइ 
कमिशनचे कोट”? ( मोठा आधिकार दिलेली न्यायसभा ) ह्या 
दोहो कोडतांनीं राजाला किंबा राणीला मोठी र्सत्ता दिली. परंतु 
आठवा हेन्री आणि एलिझाबेथ ह्यांनी आपल्या प्रजेला ओ- 
ळखलेलें होतें, त्यामुळें ती दोघे लोकप्रिय होतीं. विरुद्धपक्षीं 
जेम्सानें आपल्या प्रजाजनांला कारण नसतां सताविळें. त्यानें 
पालेमेंटावर अधिकार चालवण्याचा प्रयत्न मांडला, आणि का- 
मन्स ह्यांच्या सभेला त्यांने एकवेळ ह्याप्रमाणे सांगितलें, जसा, 
:हृश्धर काय करूं शकेल किंवा काय न करूं शकेल ह्याविषयी 
“बाद करणे हा नात्तिकपणा आहे'********तसा, कोणाही प्रजा- 
“जनानें राजा काय करूं शकेल ह्याविषयी वाद करणें, किंबा राजा 
££ह किवा तें करूं शाकणार नाहीं असें म्हणणें, हा केवळ अतिक्रम 
“आणि परमाबधीची अबहेलना होय.!' 
ह्या बागणुकीच्या प्रकाराने त्या स्वतंत्र इंग्लिश लोकींना 
विरड आली असेल, हें तत्काळ लक्ष्यांत येण्याजोगे आहे. ते 
जरी आपल्या राजांना चाहत, आणि पूज्य बुद्धीनें मानीत, तरी 


१६०४] राजाचा विशेष अधिकार आणि पाठेमेंट. २५९ 


साक्‍्सन काळापासून ह्या कारकीर्दीपर्यंत, पहिल्याने वुइटा- 
न्जिमोट ( बुघधजन मेडल ) मध्ये, आणि पुढें पालेमेंटांत 
त्यांच्या प्रतिनिर्धीच्या द्वारे, कोणत्याही नव्या कायद्याला, आ- 
वडला तर, होय होय, किवा, न आवडला तर, नाहीं नाहीं, 
म्हणण्याची त्यांना संबईरे झाळेली होती. शिवाय, ज्या काळी 
जेम्स राजा झाला, त्या काळीं, लोक, फार दिवस स्वस्थता अस- 
ल्यामुळे, तालेबार झालेले होते, आणि त्यांना सर्वलोकप्रिय, 
आणि खमक्या राजांच्या अमलाची संवई झालेली होती. ते लोक 
दुबळ्या आणि डामडोली किवा बढाईखोर राजाला दबकतील 
असा संभवच नव्हता. खेड्यापाड्यांत सुखवस्तु ग्रहस्थ, धारेकरी, 
आणि मजूर हे सुखी होते. शाहरांत व्या- 
पार वाढत होता. लंडन शहर तर इतके 
जलद पसरूं लागलेले होते, की, एलिझा- 
बेथने नवीन इमारती बांधण्याची मनाई करण्याचा प्रयत्न केलेला 
होता, आणि जेम्साने, आपल्या कारकीर्दीत खेड्यापाड्यांतील 
घरंदाज ग्रहस्थ लंडनांत येऊन राहूं लागले होते, त्यांना आणि 
त्यांच्या कुटुंबांना दोन वेळां, “आपआपल्या घरीं जा, आणि तेथें 
आपआपले कामधंदे करीत रहा;'' अशी ताकीद दिली होती. 
ह्याप्रकारे मोठमोठाल्या शहरांत लोक राहवयास येऊं लागून त्यांची 
गरदी होऊं लागली, आणि छापलेल्या पुस्तकांचा, आणि मुख्यत्वें- 
करून इंग्लिदा बायबलाचा, म्हणजे इंग्लिदा भाषेंत केलेल्या 
बायबलाच्या भाषांतराचा, प्रसार होऊ लागला, त्यायोगे, ज्या पुष्कळ 
गोष्टी, पूर्वी मुख्यत्वेकरून मुतसद्दी आणि धर्माधिकारी ह्यांवर टाक- 
लेल्या असत, त्यांविषयी लोक स्वतंत्रतेनें विचार करून बोठूं लागले. 
स्थूळ मानाने म्हटलें तर, ह्या काळीं इंग्लंडांत, तीन पक्ष झाळेळे 


राष्ट्रातीळ ठोकांची 
स्थिति. 


३१६० इंग्लंडांतील पक्ष. [पहिला जेम्स 


होते. ( १) पहिला प्यूरिटन्स ह्यांचा (धर्माचारांत अत्यंत पबित्रता 
इच्छिणारे लोक ह्यांचा ) पक्ष, हे आस्थेवाईक, आत्मसंयमी होते, ते 
प्वूरिटन्स ह्यांचा पक्ष, सदाचारांत किवा धर्मपरायणतेत आयुष्य 
घालवीत, आणि निरथंक शापथा घेणे, जगार 
खेळणे, दारू पिणे, व इतर दुर्व्यसनें, दुर्देवाने त्या काळीं 
दरबारांत नित्य परिपाठांतलीं झालेलीं होतीं, त्यांना ते दोष ठेवीत. 
त्या लोकांना देवळांतून होणारे धमेसंबंधी सर्व संस्कार आवडत 
नसत, आणि बाष्टिझम, म्हणजे धघमनिवेशार्थक जलसंस्कार, हा 
करतांना क्र्साची खूण करणें अथवा पांढरा झगा घालणे, हें अयोग्य 
आहे असें त्यांना वाटे. युनि'फामिटीच्या आक्टाप्रमाणें ( एक- 
रूपतेच्या कायद्याप्रमाणे ), प्रेअर-बुकांत ( प्राथ॑ना-पुस्तकांत ) 
सांगितलेल्या उपासनांवांचून अन्यम्रकारच्या उंपासनांची मनाई 
होती. म्हणून प्यूरिटन्सांना त्या उपासनेच्या प्रकारांतील कांहीं 
भाग पालटावयास पाहिजे होते. राज्यसंबंधी गोष्टींत ते लोक 
पालेमेंटाला स्वातंत्र्य असावें ह्या मताला फार खंबीर आश्रय देणारे 
होते. (२) दुसऱ्या पक्षाला आम्ही आतां हाइ चचे पार्टी 
( उच्चधघमेपथपक्ष, ह्यांत रोमन क्याथलिक पंथांतील कांहीं ता- 
कल त्त्विक गोष्टी मानीत असत ) असे म्हणू, 
शश चचे पार्टी (- हा पक्ष तत्पक्षीय लोकांच्या संख्येमुळे 
ग्लिश् धर्मसंबधी पक्ष), तिमोठा वत 
फारकरून अ होता. धरमेसंबंधी 
सर्व गोष्टी एलिझाबेथ जद्या सोडून गेळेली होती, त्या, आणि 
बिद्वाप्स लोक सल्ला देतील त्याप्रमाणे, 
राहव्या असें इच्छिणारे लोक त्या पक्षांत 
होते, आणि ते राजाच्या सत्तेचा पुरस्कार 
करणारे होते. शेवटी (३) तिसरा एक पक्ष होता, तो क्‍्पाथ- 


क्याथलिक लोक, हा 
विसरा पक्ष, 


१६०४] इंग्ठंडांतील पक्ष. ३१६१ 


लिक्स ह्यांचा. त्यांना, मास्स, म्हणजे प्रभुमोजनपूर्वक उपासना, 
आणि पोपाचा इग्ठंडांतीलळ अधिकार, पुनः पूर्ववत्‌ स्थापित 
व्हावयास पाहिजे होता. 

ह्या तिन्ही पक्षांना, एलिझाजेथनें चातुर्याने युक्ति प्रयुक्ति 
करून निवांत ठेवलेले होतं, परंतु जेम्स ते पक्ष समजून घेण्याला, 
किंवा त्यांच्याशीं रास्त प्रकारें वागण्याला, असमर्थ होता. त्याला 
प्यूरिटन्स ढोक आवडत नसत, कारण स्काटुंडांतील प्राटेस्टंदूस 
किवा प्रेस्थिटीरियन्स लोकांच्या मतांसारखींच फारकरून त्यांची 
मते होतीं, त्या प्रेस्यिटीरियन्स लोकांना तें नांव पडण्याचें कारण 
त्यांच्यांत बिशप पदवीचे धर्माधिकारी नसत; प्रेस्बिटसे किंवा 
““एल्डसे”” ( गुरुजन ) म्हणून असत त्यांची त्यांवर धर्मसंबंधानें 
हुकमत असे. ह्या प्रेस्षिटीरियन्सांनीं स्काटुंडांत जेम्साला फार 
आस दिलेला होता. त्याने जेव्हां इंग्लिश प्यूरिटन्सांतून चौघांना, 
१६०४च्या जान्युअरी महिन्यांत, हाम्टन कोटे एथे बिशप्प लो- 
कांबरोबर धर्मविचार करण्यासाठीं सभेस येण्याकरितां आमंत्रण केलें, 

हाम्टनकोर्ट एथीठ तेव्हां ते प्यूरिटन्स ला प्रेस्बिटीरियन्सां- 
धमविचाराकरितां बैठक सारखेच, आपल्या मतांविषयीं दुराग्रही आ- 
किंवा सभा, माहे आन्यु- हेत असें त्याला कळून आलें. आपल्या 
अरी १६०४. कोट्यांना ते बघत नाहींत म्हणून तो त्यां- 
वर रागावला, आणि “' सरकारानें स्थापलेल्या धर्मास अनुसर- 
£ ए्याळा तुम्हांठहा लावीन, आणि तसे तुम्ही न अनुसराल तर 
* तुम्हांला छळणूक करून देशांतून घालवून देईन,!' असं त्यांना 
त्यानें स्पष्ट सांगितले, त्या हाम्टन कोटे एथील सभेपासून 
चांगल्या | परिणाम म्हणून फर्क एवढाच झाला कीं, जेम्साने 
बायबलाचे पूर्वीचे भाषांतर दुरुस्त करून सुघरून तयार करण्या 


३६९ राजाचा विशेष अधिकार आणि पार्लमेंट. [पहिला जेम्स 


विषयीं हुकूम केला. हें“ अधिकृत भाषांतर ” १६११ त 
छापून प्रसिद्ध केळे, आणि ते आमच्या हालींच्या काळापर्यंत वा- 
प्रांत आहे, आणि त्यांतील सुंदर भाषा, आणि शेक्स्पीयरचे अंथ, 
ह्या दोहोंनीं मिळून, आमची अवोचीन इंग्लि्ष भाषा रचणे 
किंवा बनविणे, आणि ती आुद्ध निदोप ठेवणे, ह्या कामीं इतर सर्व 
ग्रथांपेक्षां फार मोठा कार्यभाग केला आहे. त्या हाम्टनकोटे 
एथील सभेपासून वाईट परिणाम हा झाला कीं, जेम्सानें आपली 
दिलेली धमकी शेबटास नेली. धमसंबंधाने 
फेरफार करण्याविषयी ज्या प्यूरिटन्स लो- 
कांनीं अज केलेला होता, त्यांपैकीं दहा ज- 
णांना “स्टारचेम्बर?”च्या हुकुमानें पकडून कैदेंत टाकलें, आणि 
तीनशे प्यूरिटन धर्मोपदेशकांना त्यांच्या दृत्तीं्वरून काढून लावलें. 

आतां आपणांला आपल्या मार्गानें ध्मांपासना करण्याला 
मोकळीक मिळण्याचा संभव उरला नाहीं असे पाहून, लोक 
देशत्याग करण्याचा विचार करूं लागले. प्यूरिटन्स ह्यांचा एक 
लहानसा समाज, किंबा समुदाय, आपला जान राबिन्सन नांवाचा 
धममोपाध्याय, आणि आपले मुख्य किवा गुरुजन ह्यांपैकी वुइलियम 
श्रूस्टर नांवाचा एक गुरुजन, ह्यांच्या हुकमतीस्वालीं समुद्र ओलांडून 
आम्स्टर्डम आणि लेडन एथे पळून गेळा. पुढें बारा वर्षोनी हाच 
एकरे बीस वसाहत करूं जाणाऱ्या लोकांचा लहानसा ससुदाय (त्या 

प्यरिटन्स लोक ख- ससुदायांतील लोक पुढें “'पिल्प्रिम फादर्स,” 
देश्याग करून अमेरि- म्हणजे यात्रेकरू गुरुजन, ह्या नांवानें प्रसिद्ध 
कत राहूवयास न्नातात, झाले ) च मेफाउअर नांवाच्या जहाजांत 
टी बसून अद्लांटिक महासागर ओलांडून 
जाऊन व्हजिनिया नांवाच्या पूर्वीच बसविलेल्या एका आबादान 


प्य्रिटन्त ह्यांची 
छळणूक, 


१६०५] गनपाउडर-एॉट. ३६३ 


राज्यश्ञाखेच्या कांहींसा उत्तरेस एक प्रदेश होता त्यांत वसाहत करून 
राहिला. त्या लोकांनीं बायबल हेंच आपलें धर्मशास्त्र किंवा 
कायदा, आणि आपला भाऊपणाचा अखाडा हीच आपली सनद, 
म्हणून आपल्याबरोबर नेली, आणि त्यांनीं जरी मासाच्से- 
टसच्या रुक्ष नापीक किनाऱ्यावर फार भयंकर विपत्ति भोगली, 
तरी त्यांनीं त्यांच्यामागून येणारांठा मार्ग तयार करून ठेवला, 
आणि न्यू इंग्लंड (नवें इंग्लंड) ह्या नांवाची स्वतंत्र संस्थानें 
स्थापली. 

हाम्टनको्ट एथीळल सभेनंतर फारकरून लागलेंच, जेम्सानें 
आपलें पहिलें पालमेंट बोलावले, आणि, दुर्देवाने अमक्या माण- 
सांनाच प्रतिनिधि नेमावे म्हणून लोकांना तो हुकूम करूं लागला. 

नंतर त्याच पालेमेंटाच्या पुढल्या बैठकींत 

पहिल्याच पा्लमे- कामन्सांनी, प्यूरिटन धर्मोपदेशकांना ध- 
टाशी उत्पन्न झाठेळेळढे, _., . विषयी 
१६०४-१६१०. /  मोपदेश करण्या पुन: परवानगी द्यावी 

असा अर्ज केला, परंतु जेम्सानें त्यांना त्या 

गोष्टींची वाटाघाट वरू देण्याला नाकारिलें. तेव्हां त्यांनी कक्‍्याथ- 
लिकांविरुद्ध पूर्वीपेक्षा सख्‌त कायदे करून उसनें फेडले. त्यामुळें 
जेम्साला त्या क्‍्याथलिकपंथी धर्माधिकाऱ्यांपैकी कांहींना 
हद्दपार करावें लागलें, आणि “रेक्‍्युझान्ट्स,” म्हणजे इंग्लिश 
उपासनेला येण्याला नाहीं म्हणणारे क्‍्याथलिक्स, ह्यांपासून 
पुनः दरमहा २० पोंड प्रमाणे पट्टी बसूळ करावयास लागणें 
भाग आले. 

ह्या पटीने क्याथलिक्स लोक इतके बेजार झाले कीं, एका राबट 
केद्स्थी नांवाच्या धर्मपिश्या माणसाच्या पुढाइतीखालीं, त्यांपैकी, 
सारे मिळून पंधरांहून ज्यास्ती नाहींत इतक्या माणसांच्या एका 


३६४ गनपाउडर-द्रॉट. [पहिला जेम्स 


रूहानश्या जूटाने, राजा आणि त्याचा वडील मुल्गा हेन्री दै, 
थाटाने पालेमेंट उघडून त्याच्या कामाचा उपक्रम करणार होते 
त्या वेळीं, पार्लमेंट दारून उडवावें, आणि नंतर त्या राजाच्या 
ल्हान मुलांपैकी एकाला गादीवर बसवून, क्‍्याथलिक धम पुनः 

गनपाउडर ब्वाट म्ह. पर्ववत चाळू करावा अशी मसलत केली. ती 
गजे दारूनें उडिवण्याची मसलत कित्येक महिनेपर्यत चालली होती, 
मसलत, तारिख ५ नो- तीकरितां फ़रांड्से देशांतून हत्यारे आ- 
न्हेंबर १६०५. णलीं, आणि परदेशीय क्याथलिकपंथी 
य॒इस्थांना समुद्रावरून येऊन बंडाला मिळण्याकरितां बोलावणीं 
केलीं. परंतु, शेवटचा समय येतो तोंच त्या मसलतींतल्या लोकांपैकी, 
फ्रान्सिस द्रेशाम नांवाच्या ग्रहस्थाने, आपला मेहुणा लाडे 
मॉन्टीगल ह्याला, पालमेंटांतून गैरहाजीर राहर्वे, अशी सूचना 
करण्याकरितां पत्र लिहिलें. जेम्साने ते गूढार्थक पत्र पाहिलें, आणि 
कांहीं तरी आरिष्ट आहे असा तर्क केला. नंतर तपास केला तों, 
पालेमेंटाच्या सभाग्हाखालीं एका तळघरांत, पेटवून उडविण्यास 
तयार केलेल्या अद्या बंदुकीच्या दारूच्या रचलेल्या पिपांसहवर्त- 
मान, पूर्वी फांडसे देशी नोकर होता असा एक गाइ (ऊर्फ 
ग्विडो ) फॉक्स नांवाचा याकेशायरांतला माणूस सांपडला. 
ह्या मूर्खपणाच्या मसलतीचा परिणाम असा झाला की, त्यांतल्या 
संगनमती माणसांना ठार मारले, किंवा पकडून केदकरून त्यांना 
देहांतशासन केलें, आणि क्‍्याथलिक्स लोक पुष्कळ पिढ्यांपर्यंत 
पूर्वीहून फारच वाईट स्थितींत पडले. 

परंतु जेम्साचे कामन्सांशीं जे बिनसले होतें, तें फक्त घर्मसं- 
चंधी गोष्टींवेषर्याच नव्हते. स्काटूस लोक दरबारांत एकामागून 
एक येऊन त्यांची दाटी झाली, त्यामुळें इंग्लिश लोकांना त्यांचा 


१६०५] राजाचा विशेष अधिकार आणि पार्लमेंट. ३६५७ 


मत्सर वाटं लागला, आणि जेव्हां तीं दोन्ही राज्ये एकत्र करून 

स्काटंड वइंग्टंडमि- पिटव्रिटन” ह्या नांवाने त्यांचें एक संयुक्‍त 
ळन एक संयुक्‍त राज्य राज्य करण्याचा राजानें पालेमेंटांत उहू 
करण्याचा उडू निघतो, काढला, तेव्हां त्याला जबरदस्त अडथळा 
3 म झाला. पालमेंटांत त्या वेळीं सर फ्रान्सिस 
बेकन नांबाचा एक उदयास येऊं लागलेला बारिस्टर (वकील ) 
होता, त्याने प्रयास करून त्या अडथळा करणाऱ्या प्रतिपक्षाकडून 
जी गोष्ट मिळविली ती इतकीच होती कीं, जेम्स गादीवर बसला 
त्यानंतर जन्म पावलेलेल्या स्काच्चांनी इंग्लंडांत राहून आंग्लदे- 
शजांचे अधिकार मिळवून इंग्रज बनलें पाहिजे 

ह्या मद्दयासंबंधाने पाहतां लोकांच्या म्हणण्याहून जेम्साचें 
म्हणणें रास्त होते. परंतु, तो लोकांपासून स्वतंत्र होण्याविषयी 
नेहमी प्रय्न करीत होता, त्यामुळे कांहीं वांट्यांनी ते त्याला आड 
आले. त्याने पालेमेंटच्या संमतीवांचून जाहीरनामे लावण्या- 
विषयीं, आणि व्यापाराच्या मालावर जकाती बसविषण्याबिषयीं 
आग्रह धरिला. कापडांना रंग देण्याचें 
कसब सुधारण्याविषर्यी मनांत येऊन, त्याने 
१६०८ त रंगविलेले नाहीं असे कापड 
देद्यांतेन बाहेर पाठविण्याची मनाई केली आहे असा जाही- 
रनामा लावला, आणि त्याच वेळीं आल्डमन कॉ्केन नां- 
वाच्या एका ग्रहस्थाला कापड रंगविण्याचा आणि ओजविण्याचा 
मक्ता दिला. त्याचा परिणाम असा झाला कीं, तो ओजविण्याचा 
आणि रंगविण्याचा धंदा अगदीं बुडाल्यासारखा झाला, त्यामुळें 
त्याला त्या काकेनळा दिलेली सनद परत घ्यावी लागली, नतर 
त्याळा पैक्याची जरूर ढागली म्हणून, न्यायाधीशांकडून, मालावर 


जाहीरनामे आणि 
जकाती बसविणे, 


२६६ राजाचा विशेष अधिकार आणि पालमॅट, [पहिला जेम्स 


जकात बसविण्याचा आपणाळा अधिकार आहे, असा त्यानें अ- 
भिप्नाय मिळविला, आणि एका वषीत जकाती बसवून त्याने 
७०००० पौंड वसूल केले. त्याच्या दरबारचे खर्चे फार भारी 
होते, आणि त्याला आयर्लेडांत मोठी फौज ठेवणें भाग होते. 
तेथील लोक, अल्स्टर एथे “प्रान्टेशन”” ( परदेशीयांची बसा- 
हत ) करविलेली होती (३५१ वें पृष्ठ पहा ), तीमुळे फार तड़फड 
करीत होते, म्हणून त्याला होबटीं कामन्सांकडे पैका मागणे भाग 
आलें. त्यांनीं, जाहीरनामे मी लावणार नाहीं, आणि कर जकाती बस- 
विणार नाहीं, असें त्याने वचन दिल्याबांचून पैका कांहींही देणार 
नाहीं म्हणून साफ सांगितलें. परंतु ज्ञेम्स तसें वचन देईना, म्हणून 
सेसिल हा आतां लाड साल्झ्बरी हा किताब पावून मुख्य प्रधान 
झालेला होता, त्याने कामन्सांशीं “धि ग्रेट 
ह पमाद्य विवन, कॉन्ट्लावट” (मोठा अटीचा लंड मत 
बटवा, किवा करार ) ह्या नांवाचा करार करण्या- 
विषयीं यत्न केला. त्यांत, राजाने अमुक 
इक्क सोडावे, आणि कामन्सांनीं त्याला जन्मभर दरसाल 
२००००० पोंड देत जावे, हीं मुख्य कलमें होती. परंतु त्या क- 
राराला ते कामन्स कबूल होईनात, आणि शेवटी जेम्साला कांही 
देखील पैसा न मिळतां त्याने १६११ च्या फेब्रुअरींत त्या पाले- 
मेटाला फांटा दिला. पुढें दोन वर्षोनीं, त्यानें दुसरे पालेमेंट 
बोलावले, आणि थोड्या आठवड्यांत त्यानें त्यालाही फांटा दिला, 
कारण त्यांतील कामन्सांनीं पुन, “कर ज- 
काती? सोडून दिल्याबांचून कांदींही पैसा 
देणार नाही, म्हणून सांगितलें. ह्या पाले- 
मेटाला, “आडल्ड पालेमेंट” ( वांश पार्लमेंट ) असें नांब 
पडले, कारण त्यानें एकाही कायद्याचा मसूदा पसार केला नाही, 


दुसरें किंवा आडल्ड 
आार्लमेंट, १६१४. 


१६१६] राजाचा विशेष अधिकार आणि पार्लमेंट. ३६७ 


“*आडल्ड पालेमेंटा/ला फांटा दिल्यावर सात वर्षेपर्यंत 
जेम्साने पालेमेंटावांचून अमल करण्याविषयी यत्न केला. १६१२ 
त लाडे साल्झ्बरी वारला, तेव्हां त्याने राबटे कार नांवाच्या 
एका तरुण स्काटाला मोठमोठ्या सरकारी हुद्यांवर चढविले, 
आणि त्याला समर्सेट्चा अले हा किताब 
दिला. परंतु ही मेहेरबानी फार दिवस 
टिकली नाहीं. समसेटाने एसेक्सच्या 
अलीच्या विवाहसंबंध तोडलेल्या बायकोशीं लम केलें. ती सर 
टामस ओव्हबेरीचा द्वेष करीत होती, त्याला तिनें विष घातलें, 
त्या कामी समर्सटानें तिळा मदत केली असा त्यावर दोषारोप 
आला. तेव्हां त्या समर्सेटाला राजानें आपल्या म्जातून गाळून 
त्याचा मानभंग केला. त्याच्या मागून जञाजे व्हिलियर्स ह्यावर 
राजाची मर्जी बसली. त्याला पुढें बकिंग्हमचा ड्यूक हा कि- 
ताब दिला. बकिंग्हम हा तरुण, रूपानं सुंदर, आणि शूर होता, 
परंतु फार उतावळा आणि दुराग्रही होता. त्याचें जेम्सावर व 
त्याचा दुसरा मुलगा, राजपुत्र चालेस, ह्यावर, इतकें भारी 
बजन बसलेलें होते कीं, ज्यांना दरबारांत बढती पाहिजे होती, 
ते त्या बकिंग्हमला लांच देऊन त्याची खुद्यामत करूं लागले, 
आणि थोड्या वर्षोत, तो इंग्लंडांत आते धनाढ्य आणि बलाढ्य 
बडा लोक झाला. राजाचा सर्वोत वडील मुलगा, हन्री, प्रिन्स 
आफू वेल्स, हा जिवंत असता तर, सर्व गोष्टी वेगळ्या प्रकारच्या 
झाल्या असत्या, कारण तो चणचणीत, हरदमख्याली, आणि शा- 
हणा, तरुण राजाबेंडा होता. आणि त्यावर लोकांचें फार प्रेम होतें. 
परंतु तो १६१२ त वारला, आणि दुबळा, आणि आंतल्या गांठीचा, 
चालेस गादीचा वारस झाला. 


मर्जीतल्या लोकांचा 
अमट,१६१२-१६२१., 


दैष८ राजाचा विश्वेष अधिकार आणि पार्लमेंट. [पहिला अम्स 


जेस्माला मनापासून स्वस्थतेची आवड होती, आणि त्याने 
कारा दिवसांपूर्वीच, स्पेन देशाशी चाललेले युद्ध संपविलेळें होते. 
आतां, तिसरा फिलिप, स्पेनचा राजा, ह्याची कन्या, इन्फान्टा 
मारिया, हिच्याशी राजपुत्र चालेस ह्याचें लम करावें अशी झे- 
स्मालठा इच्छा झाली. हें लग्न करणें फार अविचाराचें काम होतें, 
कारण इंग्लिझ्क लोक स्पानियर्डीचा द्वेष करीत असत, आणि त्यांना 
क्‍्याथलिक राजपुत्री नको होती. एलिझाबेथ राणीच्या, ही लो- 
कांची नाखुश्ी, तेव्हांच ध्यानीं येती, आणि 
स्पेन देशाच्या राना. तिनें लोकांना न आवडणाऱ्या गोष्टीचा नाद 
च्या मठीक्ञीं विवाहाचा वि ह 
घाट,१६११-१६२३. तत्काळ सोडला असता, परंतु जेस्म सतत 
बारा वर्षेपर्यंत त्या लम्नाचा घाट जमबि- 
ण्याचा प्रयत्न करीत होता, त्यामुळें तो लोकांना तितकीं वर्ष सतत 
चीड येण्याला कारण होत होता. शोबटीं तो सारा घाट फुकट 
गेला, कारण, जरी “' बेबि ( टैकरूं ) चाली आणि स्टीनी ” 
( असें चालसाला आणि बकिंग्हमला जेम्स म्हणत असे), हे 
दोघे विचित्रप्रकारें प्रवास करून स्पेन देशीं गेले, तरी त्या इन्फा- 
न्टाला तो राजपुत्र चाठेस आवडला नाहीं, आणि त्या स्पानिश 
राजाच्या मनांत त्याला क्याथालिक करावें असे होते, म्हणून तो 
लाचा बेत १६२३ त मोडला. परंतु ञेस्माच्या कारकीदीच्या 
बहुतेक काळापर्येत त्या लमाच्या बेताने त्याचे प्रजाजन फार अ- 
स्वस्थ झाठेळे होते, आणि त्याच मूर्खपणाच्या खेकट्यानें, त्या 
राजाच्या यावत्जन्मांतलळें एकच खरोखर निर्दयकर्म करण्याला 
त्याला प्रवृत्त केले. 
सातव्या हन्रीचें निपणत्वंड अशी एक आराबेला स्ट्यू- 
अर्ट नांवाची मुलगी होती, तिला गादीवर बसविण्याकरितां एक 


१६१६] सर वाल्ठर राठी. १६९ 


गुप्त संगत्मत होऊन कट झालेला होता. त्या कटांत खर वा- 
ल्दर राठी हा शूर ग्हस्थ सामील होता. म्हणून त्याला १६०३ त 
गन्हेगार ठरवून मृत्यूची सजा द्यावी असा ठराव झालेला होता, 
आणि तो तेव्हांपासून बंदिखान्यांत तेरा वर्षेपर्यत आपला जगाचा 
इतिहास नांवाचा ग्रंथ लिहीत राहिलेला होता. १६१६ त त्यान 
राजाच्या कानावर घालविले कीं, दक्षिण 
रालीवर अनर्थ गुब- अमेरिकेंत गियाना नांवाचा देश आहे, 
रून याला देह्ांतळासन 6 
होते,१६१६-१६१८. त्यांत एक सोन्याची खाण अहि, तिचा मी 
रस्ता शोधून काढीन अशी माझी खातरी 
आहे. तेव्हां जेस्म राजाला नेहमी पेक्याची तंगचाई असे तीमुळे, 
त्याने त्याला त्या सफरीला जाण्याकरितां केदेंतून मुक्त केलें. परंतु स्पा- 
बियडोशीं लढाई करतां कामा नये, लढाई करशील तर तर्झे डोकें 
मारलें जाईल अशी राजानें त्याला ताकीद केली. ही राजाज्ञा 
पालन करणे अगदीं अशक्य होतें, आणि रालीची ती मोहीम आति- 
शय दुर्देवाची झाली. तो स्वतः ओरिनोको नदीच्या मुखाची 
रखवाली करण्यासाठी राहिला, आणि इतर जहाजे त्या खाणीचा 
झ्षोध लावण्यासाठी त्यानें नदींतून वर पाठविलीं. त्यांना ती खाण' 
सांपडेना, आणि त्यांवर स्पानियर्डीनीं हला केल्यामुळें, त्यांनी 
स्पानिश्यांच्या एका खेड्याचा नाश केला, आणि रालीचा मुलगा 
त्या झटापटींत ठार मारला गेला. तेव्हां रिकाम्या .हातीं माघारे 
येण्यापेक्षा येतां येतां स्पानिझ्ांच्या धनराशींची भरताडे घेऊन 
ज्ञाणाऱ्या जहाजांपैकी कांहीं जहाजे पकडावीं अक्षी त्याला इच्छा 
झाली. परंतु त्याच्या नावाडी लोकांनीं बंड केलें, त्यामुळें तो मग्न- 
हृदय होत्साता, इंग्लंडास माघारा आला, आणि लाला तेरा ब- 


धॉँयूर्वी देहांतज्यासन करण्याचा ठराव झाळेला होता, त्या ठरावा- 
- श.1 


३७९ राजाचा विश्लेष अधिकार आणि पार्लमेंट. [पहिला जेम्स 


अन्वये त्याचा शिरच्छेद केला. हें कृत्य केवळ स्पेन देशच्या राजाला 
खुश करण्याकरितां केलें हें लोकांनीं ताडले, आणि तो प्रतापी शोध 
लावणारा आणि इतिहासकार राली ह्याला जिवे मारल्यामुळे 
त्यांना फार क्रोध आला. रालीचे कोणतेही दोष असोत तरी, तो 
शूर आणि उमदा पुरुष होता. 

रालीच्या मृत्यूनंतर तीन वषोनी, दुसरे पालेमेंट पाचारावें ला- 
गेळच, त्यावांचून गति नाहीं, असें जेम्साच्या लक्ष्यांत आलें. त्यान 
आपली सर्वोत वडील मुलगी, एलिझाबेथ, हिचा १६१३ त इले- 
क्टर पालाटाइन, पांचवा फ्रेडरिक, ह्याच्याशी विवाह केलेला 
होता. तो फ्रेडरिक जमेनींतील प्राटेस्टंट राजांपैकी एक मुख्य 
राजा होता, आणि हाइडेलबर्गच्या आशींपाशींच्या ःहाइन नदी- 

च्या कांठच्या मुलखावरत्याचा अमल होता, 
वक नीत तीस अ पुढे थोड्या वर्षानी बोहीमियन्स लोकांनी, 
ग्रोचें युद्ध सुरू होतें, फर्डिनांड 
द. जमेनीचा सम्मट्‌ (बादशाहा) फडिनांड 
ह्याच्या विरुद्ध बंड करून, फ्रेडरिकाला 

निवडून आपला राजा केलें. परंतु स्पेन देशाचा राजा, इतर क्‍्या- 
थलिक राजांसह, प्राटेस्टंट्सांविरुद्ध जमनीच्या बादशाहाला मि- 
ळाला, आणि तें दारुण तीस वषाचे युद्ध सुरू झालें. त्या युद्धाला 
आरंभ होऊन फार दिवस झाले नाहींत तो, फ्रेडरिकानें बोही- 
मियाच केवळ नव्हे, परंतु आपला पालाटिनेट (ह्या नांवाचे 
राज्य ) सुद्धां गमावला, आणि तो आणि त्याची बायको ह्या उभ- 
यतांना पळून जावें लागळें, ती जेम्साकडे साहाय्य मागण्याकरितां 
आलीं, परंतु तें त्याला पालेमेंटावांचून देतां येईना. 

परंतु आतां झाडाझडती देण्याचा विचार करण्यासारखा प्रसंग 
येऊन ठेपला, गेल्या सात बर्षांत राजा बेनेव्होळेन्सिझ ( परोपकार 


१६२२] राजाचा विशेष अधिकार आणि पार्लमेंट, ३७१ 


बुद्धीने देणग्या ) ह्या नांवाची पट्टी किंवा कर, जुलमाने कर्ज घेणे, 
जबर दंड, आगि असलेच इतर बेकायदा 
बेकायदा पैसा उ- इलाज, ह्यांनी पैसा उकळीत होता. त्याने 
कळण्याचा इलाज, न र 
बडे लोकांच्या पदव्या अमयांद द्रव्याच्या 
रकमा घेऊन विकत दिल्या. डच्च शहरांनी इंग्लिळ्क सरकारची 
कर्जे देणें होती, तीं निमेनिम घेऊन साऱ्या कजाच्या भरपाया 
देण्याला परवानगी दिली, आणि “'बारोनेट?' नांवाचा बडे लो- 
कांचा एक नवा दर्जा किंवा पदवी उत्पन्न करून कोणीही मा- 
णसानें १०० पौंड देऊन ती विकत धघ्याबी असा ठराव केला. 
शिवाय त्याने बकिंग्हम आणि लाचे दोस्त ह्यांना सव प्रकारचे 
मक्‍्ते दिले होते त्यामुळें लोकांवर फार जुलूम झाला. न्यायाची 
कोडते निर्लज्जपणे लांचखाऊ झाली. राजानें नेमळेल्या न्यायाधी- 
शांना वेतने फार कमी मिळत, त्यामुळे ते, अजेदार किवा फिर्यादी 
ह्यांकडून त्यांच्या खटल्यांचा निकाळ किंवा निवाडा होण्यापूर्वीच, 
देणग्या किंवा बक्षिसे घेत. 
आतां नव्या पालेमेंटाकरितां ज्या लोकांची निवडणूक झाली 
त्यांमध्ये, हा राजाचा राज्यकारभाराचा जुलमी प्रकार बंद करण्याचा 
समय आला, असं मनांत आलेले पुष्कळ ग्रहस्थ होते. त्यांतील मुख्य, 
जान पिम नांवाचा, पहिल्यानें कान गांबचा, आणि पुढें टाव्हि- 
स्टॉक गांवचा, प्रतिनिधि, आणि जान हाम्प्डन नांवाचा, 
बकिंग्हमशायरांतला एक स्क्रायर ( नाइटच्या खालच्या पद- 
वीचा ग्रहस्थ ), हे होते. ते उभयतां स- 
न्मा्गी, किवा नेकीचे, निग्रही, आणि चूर 
पुरुष होते. त्यांनीं ह्या काळापासून मरणका- 
लापर्यत इंग्लंडच्या स्वातंत्र्याकरितां झगडत राहवें असा योगच 


तिसरें पार्लमेंट, 
१६२१-१६२२. 


३७९ बेकनवर दोषारोप होतो. [पहिला जेम्स 


होता. त्यांच्या बरोबर दुसरेही कित्येक ग्रहस्थ होते, ते येणेंप्रमाणें. 
(१) सर जान एलियट, अरमाराचा दुयम अधिपति, हा स्वभावाने 
जलाल, आणि स्पष्टवक्ता होता; (२) कोक, आणि (३) से- 
ल्डम, हे दोघे विख्यात वकील ( धर्मशास्त्रज्ञ ) होते; आणि (४) 
वेन्टवर्थ, हा बर्किंग्हमचा देष करी, ह्यामुळें कांहीं कालपर्यंत 
मात्र त्या स्वदेशभक्तांच्या पक्षाला मिळालेला होता. पुढल्या चा- 
ळीस वर्षात जो झगडा चालला त्यांत, ह्या सव पुरुषांकडून मोठी 
कामगिरी व्हावी असा योग होता. 

त्या नव्या पालेमेंटानें युद्धाच्या तयारीकरितां म्हणून लहानशी 
रकम राजाला दिली, आणि नंतर, बेकायदा दंड व मक्ते, आणि 
न्यायाधीशांचा लांचखाऊपणा, ह्या गोष्टींविषयी त्यानें तकरार मांडली, 
मक्ते तर जेम्साला बंद करणें भागच आलें," आणि कामन्सांनीं, 

र सर फ्रान्सिस बेकन (ह्याला लाडे 
व हब न्य क व्हेऱ्युलम 'असा किताब दिलेला होता ) 

त ह्यावर लांचखाऊपणा आणि भ्रष्ट आचरण 
(गैरवागणूक) ह्यांचा दोषारोप केला. बेकन हा पूर्वी तीन वषँपर्यत 
लार्ड चान्सेलर (पंडितराव) झालेला होता, आणि त्याने आपला 
नोव्हम ऑर्ग्यांनम (नवीन हत्यार किंवा साधन) नांवाचा विख्यात 
ग्रंथ नुकताच छापून प्रसिद्ध केळेला होता, आणि त्या काळच्या 
अंथकारांत तो पहिलें पद किवा स्थान पावलेला होता. दुर्दैवाने तो 
जितका शाहणा होता, तितका नेकीचा ग्रहस्थ नव्हता. जेव्हां होस- 
आफ्‌-लार्डसपुढें ( लाडाच्या सभेपुढे ) त्याची चौकशी झाली, 
तेव्हां लांच घेतला ही गोष्ट त्यानें नाकबूल तर केली नाहींच, परंतु 
मी पडलेल्या रिवाजाला फक्त अनुसरलों अर्से तो म्हणाला, त्याला 
दोषी किंबा अपराधी ठरविलें, त्याकडून सरकारी कार्मे काढली, 


१६२२) वेकनवर दोषारोप होतो. ३७३ 


आणि त्याला जबर दंड केला. ' परंतु राजानें त्याला क्षमा केली, 
आणि त्याला दरसाल १२०० पौंड पेनशन ( बैठे वेतन ) मिळून 
तो सुखवस्तु राहवयास गेला, आणि विद्यापरायण झाला. 
दरम्यानच्या वेळांत राजा अर्धवट मनानें युद्धाकरितां तयारी 
करीत होता. फॉडिनांड बादशाहाद्यी मात्र युद्ध करावें, आणि 
त्या बाद्षाहाचा दोस्त, स्पेन देशाचा राजा, ह्याच्याशी तर सख्य 
राखावे, अशी गोष्ट करतां येइल हा त्यानं धरलेला नाद अद्यापि 
सोडला नव्हता, हा मूखपणाच होता, कारण स्पेन देशाचा राजा, 
आपला दोस्त बादशाहा ह्याच्याशीं लढणार नाहीं, हें त्याच्या 
मनांत भरेना. पिम आणि कोक ह्यांनी एक अर्ज तयार केला, तो 
कामन्सांनीं राजाकडे पाठविला, आणि स्पेनशी सख्य असलेळें 
तोडून, चालेसाचा विवाह प्राटेस्टंटधर्मी मुलीशींच आपणास करणें 
योग्य आहे, असें त्याला बेधडक सांगून पाठविलें. तेव्हां राजाला 
अतिशध क्रोध येऊन, कामन्सांनीं तो बु- 
द्िवाद *सांगितला, हा त्यांचा केवळ उद्धट- 
पणा आहे असे त्यानें लेखले. त्यांची वेळ 
आली तेव्हां त्यांनी, आम्हाला भाषणस्वातंत्र्याचा हक्क आहे, असें 
निश्चयपूर्वक लेखाने त्याला कळविलें, तेव्हां जेम्साने रागाने तो 
लेख कामन्सांच्या सभेच्या रोजनिश्ी-वहींतून फाडून टाकला, 
आणि पिम, कोक, सेल्डन, आणि इतर प्रमुख सभासद, ह्यांना 
तुरुंगांत टाकून पालेमेटाला फांटा दिला. ह्या प्रकारें तिसर्‍या पाले- 
मेंटाचा शेवट झाला. त्यापैकी कामन्सांनीं निःसंशय कांही लाभ 
साधले होते. त्यांनीं मक्‍ते गुत्ते बंद करविले होते, न्यायाच्या कोड- 
तांची सुधारणा केलेली होती, आणि प्रधान वगेरे सरकारी कामदारां* 
वर दोषारोप करण्याचा आपला पूर्वीचा अधिकार, आणि राज्य 


तिसर्‍या पालेमेंटाचें 
विसर्जन, १६२२, 


३७४ राजाचा विशेष अधिकार आणि पार्लमेंट, [पाहिला जेम्स 


प्रकरणी गोष्टींत आपला अभिप्राय देण्याचा पूर्वीचा हक्क, हे पुनः 
जिवंत केले होते. परंतु राजा आणि पालेमेट' 
पहिें सप्ताहिक व- ह्या उभयतांच्या दरम्यान पडळेली फट रुंदा- 
तैमानपत्र, १६९२. रः 
वत चालली होती. ह्याच काळाच्या सुमा- 
रास वर्तमानाचे ताव पहिल्यानंच छापूं लागठे, आणि १६२२ त 
मेच्या २३ व्या तारिखेस, पहिलें सतताहिक वर्तमानपत्र छापून प्र- 
सिद्ध होऊं लागले, 
पुढल्या वर्षी, म्हणजे १६२३ त, स्पेन देशाच्या राजाच्या मु- 
लीशीं चालेसाचा विवाह करण्याचा बेत होता, तो फिसकटला, 
आणि चालेस व बकिंग्हम हे दोघे स्पेन देशाहून माघारे येऊन, 
त्या देशाशी युद्ध करण्याविषयीं फार उत्सुक झाले होते. त्याला लाग- 
णारें द्रव्य मिळणे किती कटीण होतें, हें राजा जाणत होता, त्यामुळें 
तो ते युद्ध करण्याविषयी फारच नाराजी होता. परंतु बकिंग्ह- 
माने तर त्याला टुमणी लाविली. तेव्हां १६२४ त द्रव्य पुरवि- 
ण्याकरितां त्याने आपलें चोथे आणि शेवटचे पार्लमेंट पाचारिठे, 
री आतां, स्पेन देशाच्या राजाच्या कन्येशी 
चौथे पाट्में, विवाह होण्याचें अरिष्ट सर्व टळले म्हणून, 
१६२४. वाला ही के 
आणि पालाटिनेट ( जेम्साचा जांवई फ्रेड- 
रिक ह्याचा जमनींतील मुठूख ) जिंकून परत घेण्याकरितां फ्रान्स 
देशाशी दोस्ती जोडावी, आणि त्या देशाच्या राजाची कन्या ह- 
न्रिएट्रा नांवाची क्याथलिकच होती, तिच्याशी राजपत्र चालेस 
ह्याचा विवाह करावा, असा जेम्साने उहू काढला होता म्हणून 
विशेषेकरून, कामन्सांना युद्ध नको होतें. तेव्हां लांनी स्पेन दे- 
शाविरुद्ध डश्च लोकांना कुमक करणें, आणि इंग्लिद्दा बंदरांचा 
बचाव करणें, ह्या दोन गोष्टींपुरते मात्र द्रव्य देण्याविषर्यी संमति 


१६२५] राजाचा विशेष अधिकार आणि पार्ठमेंट ३७५ 


दिली, आणि आम्ही हिवाळ्यांत पुनः जमूं तेव्हां आणखी द्रव्य 
लागेल तर देऊं असें त्या समयीं वचन देऊन, त्यांनीं आपलें काम 
तकूब केळे, दरम्यानच्या वेळांत चालेस 
हाळंड देशी केठेळी >. आणि राजपुत्री हेन्रिएट्रा ह्यांच्या लग्ना- 
नर्थकारक मोहीम किंवा विषयीं ह 
स्वारी, १६२५. विषयीं तहनामा होऊन त्यावर सह्या झाल्या; 
आणि आतां आपल्या पुत्राचा क्याथलिक 
स्त्रीशी विवाह करण्याविषयी वचनबद्ध झाल्यामुळें, पालेमेटाच्या 
तोंडास तोंड देण्याला जेम्साला भीति वाटूं लागली. म्हणून 
थोडेसे द्रव्य त्यापा्शी होते तितक्‍्यानेच, त्याने वसंतकाळांत, 
कौंट मान्स्फील्ड नांवाचा एक जमेन सरदार होता त्याच्या 
हुकमतीखालीं १२००० फौज जर्मनी देशांतील पालाटिनेट 
प्रांती पाठविली. त्या स्वारीची नीट व्यवस्था ठेवलेली नव्हती, 
तींत अन्नपाण्याची तूट पडली, आणि फोौ- 
ग) सव्यु, ता> मध्ये रोग उत्पन्न झाला, त्याने तीपेकी 
रोख २७माच,१६२५. क चि, न 
९००० शिपायांचा संहार झाला. तो यल्ल 
सर्वथैव निष्फळ झाला, त्यामुळें जेम्साची अतिशय निराशा 
होऊन त्याला दुखणे आलें, आणि तो १६२५ तमाचेच्या २७व्या 
तारिखेस हींवतापारने मरण पावला. त्याने पुष्कळ ग्रंथ लिहिले, 
त्यांमध्ये तमाखूच्या विरुद्ध एक ग्रंथ होता, दुसरा एक चेटकिणी- 
विषयीं होता, आणखी एक '“राजांचा ईश्वरदत्त अधिकार” ह्या 
विषयावर होता. परंतु राजा ह्या नात्याने त्याने आपल्या प्रजा- 
जनांकरितां परमावधीचें संकट तयार करून ठेवलें. 


न ०८० २-० 


३७६ राजा आणि लोक. [पहिला चार्लेस 


प्रकरण १७. 


राजा आणि लोक 
पहिला वचाळेस, १६२५-१६१४९., 

चालेस गादीवर बसला, तेव्हां फारच थोड्या लोकांखेरीज, 
बाकी सारे लोक आश्ाभरित होते. तो आपल्या बापाहून फार 
चार्ठसाचे गणदोष, वेगळ्या प्रकारचा पुरुष होता. जरी तो ब- 

र याने फक्त पंचबीस वर्षांचा होता, तरी तो 

डौलदार आणि प्रौढ होता. त्याचे केंस काळे, कपाळ उंच, आणि 
मुद्रा गंभीर आणि उदास असे. तो खोल मनाचा होता, तथापि 
रीतिभातीर्ने कृपाळ होता, आणि जसे जेम्साला रागाचे आणि 
लोकांवर झाल जाण्याचे किंवा दुभोषण करण्याचे उमाळे येऊन 
तो फडाफडा बोले त्यांने त्याचे मंत्री त्रासले होते, तसे उमाळे 
येऊन तो चालंस त्यांला कधी वश होत नसे. शिवाय स्पेन दे- 
शाशी युद्ध करावें अशी त्याची इच्छा होती, तीमुळे तो लोकांना 
प्रिय झाळेला होता. परंतु इतरांहून फार खोल पाहणारे असे जे 
थोडे लोक होते, त्यांना त्या नव्या राजाच्या स्वभावलक्षणांत फार 
मोठीं संकटें उद्भवण्याची चिन्हे दिसून आलीं. आपल्या विदे- 
षाधिकाराविषयीं आपल्या बापासारखीच त्याची अढळ समजूत 
होती, परंतु जेम्सासारखा मनाचा मोकळेपणा आणि सुस्वभाव 
त्याच्यांत नव्हता. उलट पक्षी, जरी त्याची रीतभात कृपाळूपणाची 
होती, तरी, तो दुराग्रही आणि कपटी होता. तो धाभिक असून, 
आपल्या मुलांबाळांविषयीं बत्सळ पिता होता. परंतु मनीं धरलेली 
गोष्ट साधण्याकरितां दुसऱ्याळा ठकविर्णे, आणि आपलीं वचनें 
मोडणे, हें पातक आहे असे त्याला वाटत नव्हते. पक बिचारी 


१६२६] राजा आणि लॉक.. ३७७ 


दरबारी पुरुष एकवेळां म्हणाढा, “देवाची प्रार्थना करा की, 
६: राजाला कोणीं सन्मार्गाला लावलें म्हणजे तरी त्याने सन्मार्गात 
£ राहवे; कारण जर तो असन्मागोत गेला तर आजपर्यंत स्वेच्छा- 
£ चारी असा जो कोणो राजा होऊन गेला असेल, त्याहून तो 
£ परमावधीचा स्वेच्छाचारी निपजेल. !' हें गंभीर किंवा विनोदर- 
हित आणि सत्य वाक्य होते; आणि राजाच्या इच्छेविरुद्ध, आपली 
इच्छा, कामन्सांची सभा, ह्या पूर्वीच, कशी दरशीवू लागली 
होती ह्या गोष्टीचे स्मरण केले म्हणजे, चालेसाची कारकोर्द ही एक 
दीधे काळपर्यंत चाळणारी कलागत होती, ह्यांत आपणांला आश्चर्य 
वाटणार नाहीं, त्या कलागताींत, प्रत्येक पक्ष, तो भयंकर शोबटं 
होई तों, दिवसानुदिवस अधिकाधिक रागास चढून अधिकाधिक 
नीतिहीन होत गेला. 
तो झगडा फार लवकर सुरू झाला. कारण जेव्हां, १६२५ त 
जूनच्या १८ व्या तारिखेस, चालेसाचें पहिलेच पालेमेट भरलें, 
पका तेव्हां हालंडांतीळ अनथोनीं लोक कष्टी 
प पा हहे शालेले देते, आणि बकिंगहमचे राजा 
जन १ ६२५. गं जवळ अमयांद्व वजन बसलेले होते, त्या बॅ- 
किंग्हमावर त्यांचा अविश्वास झालेला 
होता, शिवाय राणीचे इंग्लंडांत खुद्द निसबतीचें क्याथलिकपंथी 
देऊळ ( भजनमंदिर ), व त्याच पंथाचे धमोंपाध्याय होते, त्या 
गोष्टीने तर लोकांना चिरड आली होती. ह्यास्तव, जरी स्पेन दे- 
शाशी युद्ध चालविण्याकरिता चालेसानें ३००,०००, पौंड मा- 
गितळे, तरी लोकप्रतिनिधि कामन्स ह्यांनी फ्त १४०,००९ 
पौड दिले. शिवाय, बीअर ( सावूंची दारू ), आणि द्राक्षांची दारू, 
ह्यांच्या दर मोठ्या पिपावर ( म्हणजे मापी द्र २५२ ग्यालनांवर) 


३७८ राजा आणि लोक. [पहिला चालेस 


आणि दुसऱ्या कित्येक पदा्थोवर दर वजनी पौडी “टक्षेम आणि 
पौन्डेज/” ह्या नांवाचा, एक नियत कर, 
जन्मभर राजाला लावून देण्याची जरी वहि- 
बाट होती तरी, कामन्सांनीं तो कर एक 
वर्षपर्यंतच राजाला लावून दिला. चालेसाला ह्या दोन्ही गोष्टींनी 
फार राग आला. त्या समर्यी लंडनांत एका सांतीच्या महामारक 
रोगाने कहर उसळला होता, म्हणून चालेसाने पालेमेंट थोडी 
शि मुदतपर्यंत तकूब करून, त्याला आक्सफर्ड 
: त विसर्जन, एथे पुनः जमण्याला आज्ञा केली. तें पा- 
| ठैमेंट पुनः जमण्याच्या पूर्वी, दुदैवाने 
अशी गोष्ट घडली कीं, चालेसानें फ्रान्सच्या राजाला सात ज- 
हाजे उसनीं दिलेलीं होतीं, तीं जहाजे, फ्रान्सच्या पाश्चिम कांठा- 
वर ला रोशेछ नांवाचें द्यूगेनोस, म्हणजे फ्रेंच प्राटेस्टंट्स लोक, 
ह्यांच्या वस्तीचे ठिकाण होते, त्याला वेढा घालण्याच्या कामांत 
उपयोगास लावली. तेव्हां कामन्सांनीं, क्याथलिक्सांना प्राटे- 
स्टंट्सांविरुद्ध मदत दिल्याबद्दल राजाला दोष दिला, आणि ब- 
किंग्हमावर आमचा बिलकूल,विश्वास नाहीं असें उघडपणे रा- 
जाला सांगितलें. परंतु चालेस आपल्या कृपेतल्या प्रधानाविषयीं 
त्यांना वाटाघाट करूं देईना, आणि त्याने त्या पालमेंटाचे विस- 
जन केलें. 
आतां चालेस आणि बर्किंग्हम ह्या उभयतांना, आपणांजबळ 
माणसें नाहींत, किंवा द्रव्यही नाहीं, ह्या गोष्टींचा विचार न करतां 
स्पेन देशाशी यद्ध चालवून लोकप्रीति संपादन करण्याची आशा 
उत्पन्न झाली. तेव्हां व्यापाऱ्यांची जहाजे वेठीस धरून एक अर- 
मार जमा केले, आणि त्या दिवसांत निरंतरची चाकरीत ठेवलेली 


टन्नेज आणि पोन्डेज 
ह्या नांवाचा कर. 


